भाग एक - शासकीय अधिसूचना : नेमणुका , पदोन्नती , 
अनुपस्थितीची रजा ( भाग एक अ , चार – अ , चार - ब 
व चार - क यांमध्ये प्रसिद्ध करण्यात आलेले आहेत 
त्यांव्यतिरिक्त ) केवळ अमरावती विभागाशी संबंधित 
असलेले नियम व आदेश . 


सत्यमेव जयते 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र 
प्राधिकृत प्रकाशन 


वर्ष ८ , 

अंक ३८ ] गुरुवार ते बुधवार , सप्टेंबर २२-२८ , २०२२ / भाद्रपद ३१ आश्विन ६ , शके १ ९ ४४ [ पृष्ठे ३२ , किंमत : रुपये १०.०० 
स्वतंत्र संकलन म्हणून फाईल करण्यासाठी प्रत्येक विभागाच्या पुरवणीला वेगळे पृष्ठ क्रमांक दिले आहेत . 

भाग एक - अमरावती विभागीय पुरवणी 


संकीर्ण अधिसूचना : नेमणुका इ . इ . केवळ अमरावती 
१-३२ 

विभागाशी संबंधित असलेले नियम व आदेश . 


- 


अनुक्रमणिका 

पृष्ठे 

नाही . 


भाग १ ( अ . वि . पु . ) म . शा . रा . , अ . क्र . ८११ . 

१ 


Reg . No. NP CITY / 236 / 2018-20 . 


शासकीय अधिसूचना : नेमणुका , इत्यादी 


नाही . 


भाग एक - अ . – ( भाग चार - ब यामध्ये प्रसिद्ध करण्यात 
आलेले आहेत त्यांव्यतिरिक्त ) केवळ अमरावती विभागाशी 
संबंधित असलेले महाराष्ट्र जिल्हा परिषदा व पंचायत 
समित्या , ग्रामपंचायती , नगरपालिका बरो , जिल्हा 
नगरपालिका , प्राथमिक शिक्षण व स्थानिक निधी 
लेखापरीक्षा अधिनियम याअन्वये काढण्यात आलेले 
आदेश व अधिसूचना . 


संकीर्ण अधिसूचना : नेमणुका , इत्यादी 


} 


जिल्हाधिकारी , यांजकडून 

भूमि संपादन , पुनर्वसन व पुनर्स्थापना करतांना वाजवी भरपाई मिळण्याचा व पारदर्शकतेचा हक्क अधिनियम , २०१३ . 

क्रमांक - प्र.अ. - भू.सं. - अ.का.- कावि - ७०१-२०२२ 

66 

ज्याअर्थी , समुचित शासन असलेल्या अमरावती जिल्ह्याच्या जिल्हाधिकारी यांनी भूमि संपादन , पुनर्वसन व पुनर्वसाहत करतांना उचित भरपाई 
मिळण्याचा आणि पारदर्शकतेचा हक्क अधिनियम , २०१३ ( २०१३ चा ३० ) ( यात यापुढे ज्याचा निर्देश “ उक्त अधिनियम ” असा केला आहे ) यांच्या 
कलम ११ च्या पोट - कलम ( १ ) द्वारे प्रदान करण्यात आलेल्या अधिकारांचा वापर करून अधिसूचना , क्र . २०८-२२ , दिनांक २८ फेब्रुवारी २०२२ अन्वये 
प्रारंभिक अधिसूचना काढली आहे आणि त्याद्वारे असे अधिसूचित केले आहे की , यासोबत जोडलेल्या अनुसूची - एकमध्ये अधिक तपशीलवार वर्णन 
केलेल्या जमिनीची अनुसूची - दोनमध्ये अधिक तपशीलवार विनिर्दिष्ट केलेल्या सार्वजनिक प्रयोजनासाठी आवश्यकता आहे किंवा तिची आवश्यकता 
भासण्याची शक्यता आहे ; 
अ.- एक -१ ( १६ ९ ० ) . 

( १ ) 


पृष्ठे 

१-११ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक अमरावती विभागीय पुरवणी , सप्टेंबर २२-२८ , २०२२ / भाद्रपद ३१ आश्विन ६ , शके १ ९ ४४ 

आणि ज्याअर्थी , अमरावती जिल्ह्याच्या जिल्हाधिकारी यांनी , कलम १५ च्या पोट - कलम ( २ ) अन्वये दिलेला अहवाल , कोणताही असल्यास , 
विचारात घेतल्यानंतर , उक्त सार्वजनिक प्रयोजनासाठी उक्त जमीन संपादित करण्याची आवश्यकता आहे , याबाबत त्यांची खात्री पटली आहे 
; 


२ 


आणि म्हणून , उक्त अधिनियमाच्या कलम १ ९ च्या पोट - कलम ( १ ) च्या तरतुदींन्वये , उक्त सार्वजनिक प्रयोजनासाठी उक्त जमिनीची 
आवश्यकता आहे असे याद्वारे घोषित करण्यात येत आहे ; 


आणि ज्याअर्थी , अनुसूची - तीनमध्ये अधिक तपशीलवार वर्णन केलेले क्षेत्र हे बाधित कुटूंबियांच्या पुनर्वसन व पुनर्वसाहतीच्या प्रयोजनासाठी 
“ पुनर्वसाहत क्षेत्र ” म्हणून निर्धारित केले असल्याचे याद्वारे घोषित केले असून , पुनर्वसन व पुनर्वसाहत योजनेचा सारांश अनुसूची- चारमध्ये विनिर्दिष्ट 
केला आहे ; 

66 


आणि म्हणून , त्याअर्थी , उक्त अधिनियमाच्या कलम ३ च्या खंड ( छ ) अन्वये , समुचित शासन असलेला जिल्हाधिकारी , उक्त अधिनियमान्वये 
जिल्हाधिका - यांची कार्ये पार पाडण्यासाठी उपजिल्हाधिकारी ( भूसंपादन ) , अप्पर वर्धा प्रकल्प , लाभक्षेत्र क्र . २ , जिल्हाधिकारी कार्यालय , अमरावती यांना 
पदनिर्देशित करीत आहे . 


अनुसूची - एक 

संपादित करावयाच्या जमिनीचे वर्णन 

भूसंपादन प्रकरण क्रमांक १ ९ - ४७-२०१९ -२०२० , गाव खंजिरपूर , तालुका चांदूर बाजार , जिल्हा अमरावती . 

अनुक्रमांक 

सर्व्हे नंबर / 

अंदाजित क्षेत्र 

गट नंबर 

( २ ) 


प्रकल्पाचे नाव 

प्रकल्प कार्याचे वर्णन 
सामाजिक मिळणारे लाभ 


: 


: — 


( १ ) 


१ 

२ 

३ 

४ 


५ 


६ 

७ 


१४/१ पैकी 

१४/१ पैकी 

१५/१ अ पैकी 

१५/१ अ पैकी 

१५/२ पैकी 

१५/२ पैकी 

१५/२ ब पैकी 


एकूण क्षेत्र .. 


( ३ ) 

हे . आर 

०२१ 

० ०६ 

१३० 

० ३१ 

०५८ 

० १ ९ 

० १३ 


२७८ 


अनुसूची- दोन 

सार्वजनिक प्रयोजनाच्या स्वरूपाबाबत विवरण 

राजुरा बृहत लघु प्रकल्पाच्या वळण बंधा - याच्या धरण रेषा व बुडीत क्षेत्राच्या कामाकरीता . 

राजुरा बृहत लघु प्रकल्पाच्या वळण बंधा - याच्या धरण रेषा व बुडीत क्षेत्राच्या कामाकरीता . 

राजुरा बृहत लघु प्रकल्पाच्या वळण बंधा - याच्या धरण रेषा व बुडीत क्षेत्राच्या निर्मितीमुळे जवळपासच्या क्षेत्रात 
पाणी पातळीत वाढ होऊन सिंचनासाठी , पिण्यासाठी पाणी उपलब्ध होईल . तसेच मत्स्य व्यवसाय , 
पशुसंवर्धनामध्ये वाढ , कुटीर उद्योगास फायदा व रोजगार निर्मिती इत्यादी ग्रामीण पायाभूत सुविधा उपलब्ध 
झाल्यामुळे राष्ट्रीय उत्पन्नात भर पडून शेतक - यांच्या आर्थिक स्थितीत सुधारणा होणार आहे . 

अनुसूची – तीन 


पुनर्वसाहत क्षेत्राचे वर्णन 

विस्थापन होत नसल्याने पुनर्वसाहतीची आवश्यकता नाही . सबब माहिती निरंक 


अनुसूची - चार 

पुनर्वसन व पुनर्वसाहत योजनेचा सारांश 

सदर प्रकरणी घरे / कुटूंबे बाधित होत नाहीत , सबब विस्थापन होत नसल्याने पुनर्वसनाची व पुनर्वसाहतीची ( पुनर्स्थापनेची ) आवश्यकता नाही . 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक अमरावती विभागीय पुरवणी , सप्टेंबर २२-२८ , २०२२ / भाद्रपद ३१ आश्विन ६ , शके १ ९ ४४ 
3 

भाग १ ( अ . वि . पु . ) म . शा . रा . , अ . क्र . ८१२ . 

भूमि संपादन , पुनर्वसन व पुनर्स्थापना करतांना वाजवी भरपाई मिळण्याचा व पारदर्शकतेचा हक्क अधिनियम , २०१३ . 

क्रमांक - प्र.अ.- भू.सं.- अ.का. कावि - ७०२-२०२२ 


, 

ज्याअर्थी , समुचित शासन असलेल्या अमरावती जिल्ह्याच्या जिल्हाधिकारी यांनी भूमि संपादन , पुनर्वसन व पुनर्वसाहत करतांना उचित भरपाई 
मिळण्याचा आणि पारदर्शकतेचा हक्क अधिनियम , २०१३ ( २०१३ चा ३० ) ( यात यापुढे ज्याचा निर्देश “ उक्त अधिनियम ” असा केला आहे ) यांच्या 
कलम ११ च्या पोट - कलम ( १ ) द्वारे प्रदान करण्यात आलेल्या अधिकारांचा वापर करून अधिसूचना क्र . ३ ९ ३ - २२ , दिनांक १८ एप्रिल २०२२ अन्वये 
प्रारंभिक अधिसूचना काढली आहे आणि त्याद्वारे असे अधिसूचित केले आहे की , यासोबत जोडलेल्या अनुसूची - एकमध्ये अधिक तपशीलवार वर्णन 
केलेल्या जमिनीची अनुसूची- दोनमध्ये अधिक तपशीलवार विनिर्दिष्ट केलेल्या सार्वजनिक प्रयोजनासाठी आवश्यकता आहे किंवा तिची आवश्यकता 
भासण्याची शक्यता आहे 
: 


आणि ज्याअर्थी , अमरावती जिल्ह्याच्या जिल्हाधिकारी यांनी , कलम १५ च्या पोट - कलम ( २ ) अन्वये दिलेला अहवाल , कोणताही असल्यास , 
विचारात घेतल्यानंतर , उक्त सार्वजनिक प्रयोजनासाठी उक्त जमीन संपादित करण्याची आवश्यकता आहे , याबाबत त्यांची खात्री पटली आहे ; 


आणि म्हणून , उक्त अधिनियमाच्या कलम १ ९ च्या पोट - कलम ( १ ) च्या तरतुदींन्वये , उक्त सार्वजनिक प्रयोजनासाठी उक्त जमिनीची 
आवश्यकता आहे असे याद्वारे घोषित करण्यात येत आहे ; 


आणि ज्याअर्थी , अनुसूची - तीनमध्ये अधिक तपशीलवार वर्णन केलेले क्षेत्र हे बाधित कुटूंबियांच्या पुनर्वसन व पुनर्वसाहतीच्या प्रयोजनासाठी 
“ पुनर्वसाहत क्षेत्र ” म्हणून निर्धारित केले असल्याचे याद्वारे घोषित केले असून , पुनर्वसन व पुनर्वसाहत योजनेचा सारांश अनुसूची - चारमध्ये विनिर्दिष्ट 
केला आहे ; 


आणि म्हणून , त्याअर्थी , उक्त अधिनियमाच्या कलम ३ च्या खंड ( छ ) अन्वये , समुचित शासन असलेला जिल्हाधिकारी , उक्त अधिनियमान्वये 
जिल्हाधिका - यांची कार्ये पार पाडण्यासाठी उपजिल्हाधिकारी ( भूसंपादन ) , अप्पर वर्धा प्रकल्प , लाभक्षेत्र क्र . २ , जिल्हाधिकारी कार्यालय , अमरावती यांना 
पदनिर्देशित करीत आहे . 


अनुसूची - एक 

संपादित करावयाच्या जमिनीचे वर्णन 

भूसंपादन प्रकरण क्रमांक ६-४७-२०१८-२०१९ , गाव मांडू , तालुका धारणी , जिल्हा अमरावती . 

अनुक्रमांक 

सर्व्हे नंबर / 

अंदाजित क्षेत्र 

गट नंबर 

( २ ) 


( १ ) 


१ 


3 


२ 

३ 

४ 


५ 


६ 

७ 

८ 

९ 

१० 

११ 

१२ 

१३ 

१४ 

१५ 

१६ 


३७ 

३७ / ड 

३७ / क 


३४ 

३५ 

३२ / ड 

३२ / ब 

३२ / क 

३२ / अ 

३२ / इ 

३२ 

३१ / इ 

३१ / क 

५३ / अ / १ 

५३ / ब / १ 

५३ / क / १ 


( ३ ) 

हे . आर 


००० 


० ०७ 

० १० 

००१ 

००१ 


००२ 

००२ 

००२ 

० ०३ 

० ०५ 

००५ 

० २० 

००१ 

००१ 

००१ 


४ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक अमरावती विभागीय पुरवणी , सप्टेंबर २२-२८ , २०२२ / भाद्रपद ३१ आश्विन ६ , शके १ ९ ४४ 

अनुसूची - एक - चालू 
( २ ) 


प्रकल्पाचे नाव 
प्रकल्प कार्याचे वर्णन 
सामाजिक मिळणारे लाभ 


( १ ) 


अमरावती : 

दिनांक ४ ऑगस्ट २०२२ . 


१७ 

१८ 

१ ९ 

२० 

२१ 

२२ 


२३ 

२४ 


२० / ब / १ 

११ 

१२ 

७ ९ / ब 

७ ९ / अ 

२४ 

३ ९ 

३३ 


एकूण क्षेत्र 


, 


.. 


( ३ ) 

हे . आर 


००१ 

००१ 

० १३ 

० १३ 

००१ 

००१ 

० १३ 


अनुसूची- दोन 

सार्वजनिक प्रयोजनाच्या स्वरूपाबाबत विवरण 


१० ९ 


कावरा नाला प्रकल्पाच्या कालव्याच्या बांधकामाकरीता . 
कावरा नाला प्रकल्पाच्या कालव्याच्या बांधकामाकरीता . 

कावरा नाला प्रकल्पाच्या कालव्याच्या बांधकाम निर्मितीमुळे जवळपासच्या क्षेत्रात पाणी पातळीत वाढ होऊन 
सिंचनासाठी पिण्यासाठी पाणी उपलब्ध होईल . तसेच मत्स्य व्यवसाय , पशुसंवर्धनामध्ये वाढ , कुटीर 
उद्योगास फायदा व रोजगार निर्मिती इत्यादी ग्रामीण पायाभूत सुविधा उपलब्ध झाल्यामुळे राष्ट्रीय उत्पन्नात 
भर पडून शेतक - यांच्या आर्थिक स्थितीत सुधारणा होणार आहे . 


अनुसूची - तीन 

पुनर्वसाहत क्षेत्राचे वर्णन 

विस्थापन होत नसल्याने पुनर्वसाहतीची आवश्यकता नाही . सबब माहिती निरंक 

अनुसूची- चार 

पुनर्वसन व पुनर्वसाहत योजनेचा सारांश 

सदर प्रकरणी घरे / कुटूंबे बाधित होत नाहीत , सबब विस्थापन होत नसल्याने पुनर्वसनाची व पुनर्वसाहतीची ( पुनर्स्थापनेची ) आवश्यकता नाही . 


1 


पवनीत कौर , 
जिल्हाधिकारी , अमरावती . 


भाग १ ( अ . वि . पु . ) म . शा . रा . , अ . क्र . ८१३ . 

भूमि संपादन , पुनर्वसन व पुनर्स्थापना करतांना वाजवी भरपाई मिळण्याचा व पारदर्शकतेचा हक्क अधिनियम , २०१३ . 

क्रमांक - कावि- भू.सं. अ.का. - १२८८-२०२२ 


ज्याअर्थी , समुचित शासन असलेल्या बुलडाणा जिल्ह्याच्या जिल्हाधिकारी यांनी भूमि संपादन , पुनर्वसन व पुनर्वसाहत करतांना उचित भरपाई 
मिळण्याचा आणि पारदर्शकतेचा हक्क अधिनियम , २०१३ ( २०१३ चा ३० ) ( यात यापुढे ज्याचा निर्देश “ उक्त अधिनियम ” असा केला आहे ) यांच्या 
कलम ११ च्या पोट - कलम ( १ ) द्वारे प्रदान करण्यात आलेल्या अधिकारांचा वापर करून अधिसूचना क्र . १० ९९ , दिनांक १० डिसेंबर २०२१ अन्वये 
प्रारंभिक अधिसूचना काढली आहे आणि त्याद्वारे असे अधिसूचित केले आहे की , यासोबत जोडलेल्या अनुसूची - एकमध्ये अधिक तपशीलवार वर्णन 
केलेल्या जमिनीची अनुसूची - दोनमध्ये अधिक तपशीलवार विनिर्दिष्ट केलेल्या सार्वजनिक प्रयोजनासाठी आवश्यकता आहे किंवा तिची आवश्यकता 
भासण्याची शक्यता आहे ; 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक अमरावती विभागीय पुरवणी , सप्टेंबर २२-२८ , २०२२ / भाद्रपद ३१ आश्विन ६ , शके १ ९ ४४ 

आणि ज्याअर्थी , बुलडाणा ( जिल्ह्याच्या ) जिल्हाधिका - याने , कलम १५ च्या पोट - कलम ( २ ) अन्वये दिलेला अहवाल , कोणताही असल्यास , 
विचारात घेतल्यानंतर , उक्त सार्वजनिक प्रयोजनासाठी उक्त जमीन संपादित करण्याची आवश्यकता आहे , याबाबत त्यांची खात्री पटली आहे ; 


आणि म्हणून , उक्त अधिनियमाच्या कलम १ ९ च्या पोट - कलम ( १ ) च्या तरतुदींन्वये , उक्त सार्वजनिक प्रयोजनासाठी उक्त जमिनीची 
आवश्यकता आहे असे याद्वारे घोषित करण्यात येत आहे ; 


आणि ज्याअर्थी , अनुसूची - तीनमध्ये अधिक तपशीलवार वर्णन केलेले क्षेत्र हे बाधित कुटूंबियांच्या पुनर्वसन व पुनर्वसाहतीच्या प्रयोजनासाठी 
पुनर्वसाहत क्षेत्र ” म्हणून निर्धारित केले असल्याचे याद्वारे घोषित केले जात असून , पुनर्वसन व पुनर्वसाहत योजनेचा सारांश अनुसूची - चारमध्ये 
विनिर्दिष्ट केला आहे ; 


66 


आणि म्हणून , त्याअर्थी , उक्त अधिनियमाच्या कलम ३ च्या खंड ( छ ) अन्वये , समुचित शासन असलेला जिल्हाधिकारी , उक्त अधिनियमान्वये 
ल्हाधिका - यांची कार्ये पार पाडण्यासाठी उपविभागीय अधिकारी तथा भूसंपादन अधिकारी , सिंदखेडराजा यांस पदनिर्देशित करीत आहे . 


भूसंपादन प्रकरण क्रमांक २५-२०१८-२०१९ , गाव धोत्रानंदई , तालुका देऊळगांवराजा , जिल्हा बुलडाणा . 

अनुक्रमांक 

भूमापन क्रमांक किंवा 

एकूण क्षेत्र 

गट क्रमांक 

( २ ) 


प्रकल्पाचे नाव 

प्रकल्प कार्याचे वर्णन 


समाजाला मिळणारे लाभ 


: — 


बुलडाणा : 
दिनांक २८ जुलै २०२२ . 
अ . - एक -२ ( १६ ९ ० ) . 


: — 


( १ ) 


अनुसूची- एक 
जमिनीचे वर्णन 


१ 


३७२ 


क्षेत्र 

एकूण क्षेत्र 


( ३ ) 

हे . आर 

००८ 


अनुसूची- दोन 

सार्वजनिक प्रयोजनाच्या स्वरूपाबाबत विवरण 


००८ 


खडकपूर्णा प्रकल्प , देऊळगाव राजा . 

खडकपूर्णा प्रकल्पाच्या नारायणखेड उपसा सिंचन योजनेच्या कामासाठी मौजे धोत्रानंदई , ता . देऊळगांव 
राजा , जि . बुलडाणा येथील ( ०.०८ हे . आर ) चा खाजगी जमिनीचा भूसंपादन प्रस्ताव . 


अनुसूची – तीन 

पुनर्वसाहत क्षेत्राचे वर्णन 


या प्रकल्पामुळे शेतीसाठी पाणी , सार्वजनिक पाणीपुरवठा , उद्योग धंद्याना पाणी पुरवठा होणार आहे . त्याचबरोबर 
ग्रामीण भागामध्ये रोजगार निर्मिती होणार असून ग्रामीण भागातील कष्टकरी , शेतकरी , भूमिहीन शेतमजूर 
यांना रोजगाराची संधी उपलब्ध होणार असून त्यांच्या जिवनमानात ( STANDARD OFLIVING ) सुधारणा 
होणार आहे . 


–निरंक 

अनुसूची - चार 

पुनर्वसन व पुनर्वसाहत योजनेचा सारांश 


–निरंक 

टीप : -उक्त जमिनीच्या नकाशाचे उपविभागीय अधिकारी तथा भूसंपादन अधिकारी , सिंदखेडराजा कार्यालयामध्ये निरीक्षण करता येईल . 


एस . रामामूर्ती ( भा.प्र.से. ) , 

जिल्हाधिकारी , 

, बुलडाणा . 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक अमरावती विभागीय पुरवणी , सप्टेंबर २२-२८ , २०२२ / भाद्रपद ३१ आश्विन ६ , शके १ ९ ४४ 

भाग १ ( अ . वि . पु . ) म . शा . रा . , अ . क्र . ८१४ . 

भाग १ ( अ . वि . पु . ) म . शा . रा . , अ . क्र . ८१६ . 

पहा : 


६ 


प्रमुख जिल्हा व सत्र न्यायाधीश , यांजकडून 
आदेश 


क्रमांक २७३-२०२२. 

श्रीमती अ . आ . देसाई , ६ वे सह दिवाणी न्यायाधीश ( व . स्तर ) तथा 
अति . मुख्य न्यायदंडाधिकारी , अकोला यांना दिनांक ०१ ऑगस्ट २०२२ 
ते दिनांक १२ ऑगस्ट २०२२ अशी एकुण बारा ( १२ ) दिवसांची बालसंगोपन 
रजा मंजुर करण्यात येत आहे . 

वरील रजेच्या काळात त्यांचे पद रिक्त राहील . 


रजेवरुन परत आल्यानंतर त्यांची पुर्वीच्याच पदावर नियुक्ती राहील . 
प्रमाणित करण्यात येते की , श्रीमती अ . आ . देसाई , हया जर वर नमुद 
केल्याप्रमाणे बालसंगोपन रजेवर गेल्या नसत्या तर त्या त्याच पदावर 
राहील्या असत्या . 


मुंबई दिवाणी न्यायालय कायदा , १८६ ९ चे कलम ३७ अन्वये प्रदान 
करण्यात आलेल्या अधिकाराचा वापर करुन मी खालील सही करणार 
असा आदेश देतो की , श्री . पी . पी . पेठकर , ७ वे सह दिवाणी न्यायाधीश 
व . स्तर तथा अति . मुख्य न्यायदंडाधिकारी , अकोला हे वरील बालसंगोपन 
रजेच्या काळात सदर न्यायालयाचे तातडीचे काम पाहतील . 

दिनांक २७ जुलै २०२२ . 


भाग १ ( अ . वि . पु . ) म . शा . रा . , अ . क्र . ८१५ . 
आदेश 


क्रमांक २८७-२०२२. 

श्री . सी . एस . बाविस्कर , जिल्हा न्यायाधीश - १ व अति सत्र न्यायाधीश , 
अकोट त्यांच्या खाती दिनांक १८ जुलै २०२२ रोजी एकुण ८४ दिवसांची 
अर्धवेतनी रजा शिल्लक आहे . यांना दिनांक १ ९ जुलै २०२२ ते दिनांक 
२२ जुलै २०२२ अशी एकुण चार ( ४ ) दिवसांची परिवर्तीत रजा , रजेच्या 
नंतर दिनांक २३ जुलै २०२२ व २४ जुलै २०२२ चौथा शनिवार व 
रविवारची सुटी जोडून कार्योत्तर मंजुर करण्यात येत आहे . 

वरील रजेच्या काळात त्यांचे पद रिक्त होते . 


I 


रजेवरुन परत आल्यानंतर त्यांची पुर्वीच्याच पदावर नियुक्ती आहे . 
प्रमाणित करण्यात येते की , श्री . सी . एस . बाविस्कर , हे जर वर 
नमुद केल्याप्रमाणे रजेवर गेले नसते तर ते त्याच पदावर राहीले असते . 


मुंबई दिवाणी न्यायालय कायदा १८६ ९ चे कलम ३५ व ३६ आणि 
फौजदारी प्रक्रिया संहिता , १ ९ ७३ चे कलम १० ( ३ ) अन्वये प्रदान 
करण्यात आलेल्या शक्तीचा वापर करुन मी या पूर्वी दिलेल्या 
आदेशान्वयेवरील रजेच्या काळात सदर न्यायालयाचा न्यायीक स्वरुपाचा 
कार्यभार श्री व्हि . बी . गव्हाणे , जिल्हा न्यायाधीश ४ व अति सत्र 
न्यायाधीश , अकोला तसेच प्रशासकीय स्वरुपाचा कार्यभार श्री . बी . एन . 
चिकणे , दिवाणी न्यायाधीश वरिष्ठ स्तर , अकोट यांनी पाहिला . 

दिनांक ३ ऑगस्ट २०२२ . 


( २ ) 

( ३ ) 


शासन निर्णय वित्त विभाग क्रमांक संकीर्ण - २०१७ - प्र.क्र . 
२५ - सेवा - ६ दि . २३-०७-२०१८ . 


जिल्हा न्यायालय आदेश क्र . २१८-२०२२ दि . ०५-०७-२०२२ . 
श्रीमती एस . ओ . पांडे , सह दिवाणी न्यायाधीश ( क स्तर ) 
तथा न्यायदंडाधिकारी प्रथम श्रेणी , अकोला यांचा दिनांक 
२८-०७-२०२२ रोजीचा अर्ज . 

आदेश 


क्रमांक -२८ ९ -२०२२ . 

जिल्हा न्यायालय आदेश क्र . २१८ / २०२२ , दि . ५ जुलै २०२२ नुसार 
श्रीमती एस . ओ . पांडे , सह दिवाणी न्यायाधीश ( क . स्तर ) तथा 
न्यायदंडाधिकारी प्रथम श्रेणी , अकोला यांना दिनांक १३ जुन २०२२ ते 
२४ जुन २०२२ अशी १२ दिवसांची बालसंगोपन रजेची मागणी केली 
होती . परंतु त्यांचे सेवापुस्तक या कार्यालयास प्राप्त न झाल्यामुळे 
त्यांनी अर्जीत रजा उपभोगली होती . 


उपरोक्त नमूद अ . क्र . ( ३ ) अन्वये श्रीमती पांडे यांनी त्यांचे सेवापुस्तक 
प्राप्त झाल्यामुळे त्यांची नमुद १२ दिवसांची अर्जित रजा ही बालसंगोपन 
रजेमध्ये परिवर्तीत करण्याबाबत विनंती केली आहे . त्याअनुषगांने मी 
खालील आदेश पारीत करीत आहे . 


श्रीमती एस . ओ . पांडे , सह दिवाणी न्यायाधीश ( क . स्तर ) तथा 
न्यायदंडाधिकारी प्रथम श्रेणी , अकोला यांना दिनांक १३ जून २०२२ ते 
दिनांक २४ जून २०२२ अशी एकुण बारा ( १२ ) दिवसांची बालसंगोपन 
रजा कार्योत्तर मंजुर करण्यात येत आहे . तसेच त्यांना अ . क्र . ०२ 
नुसार मंजुर करण्यात आलेली एकुण १२ दिवसांची अर्जित रजा या द्वारे 
रद्द करण्यात येत आहे व सदरची १२ दिवसांची अर्जि रजा त्यांच्या खाती 
पुनस्थापीत करण्यात यावी . 

वरील रजेच्या काळात त्यांचे पद रिक्त होते . 


रजेवरुन परत आल्यानंतर त्यांची पूर्वीच्याच पदावर नियुक्ती आहे . 
सदर आदेशाची नोंद त्यांचे मुळसेवापुस्तकामध्ये घेण्यात यावी . 
दिनांक ६ ऑगस्ट २०२२ . 


भाग १ ( अ . वि . पु . ) म . शा . रा . , अ . क्र . ८१७ . 

आदेश 


क्रमांक - २ ९०-२०२२ . 

श्री . व्हि . बी . गव्हाणे , जिल्हा न्यायाधीश -४ व अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश , 
अकोला यांच्या खाती दि . ०८-०८ २०२२ रोजी एकुण ३०० + १५ दिवसांची 
अर्जित रजा शिल्लक आहे . यांना दिनांक १६ ऑगस्ट २०२२ ते दिनांक 
१८ ऑगस्ट २०२२ अशी एकुण तीन ( ३ ) दिवसांची अर्जित रजा रजेच्या 
मागे दि . १४-८-२२ व १५-८-२०२२ रविवार व स्वातंत्र दिन तसेच 
रजेच्या नंतर दिनांक १ ९ ऑगस्ट २०२२ रोजीची गोकुळाष्टमीची सुटी 
जोडून दिनांक १३ ऑगस्ट २०२२ रोजीचे लोक अदालतचे कामकाज 
संपल्यानंतरपासून ते दिनांक २० ऑगस्ट २०२२ रोजीचे कार्यालयीन 
वेळेपुर्वीपर्यंत मुख्यालय सोडण्याच्या परवानगीसह मंजूर करण्यात येत 
आहे . 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक अमरावती विभागीय पुरवणी , सप्टेंबर २२-२८ , २०२२ / भाद्रपद ३१ आश्विन ६ , शके १ ९ ४४ 

श्री . व्हि . बी . गव्हाणे यांना सुचित करण्यात येते की , त्यांनी दिनांक 
१५ ऑगस्ट २०२२ रोजी झेंडावंदन कार्यक्रमास नाशिक येथे उपस्थित 
राहिल्याबाबतचे प्रमाणपत्र कर्तव्यावर रूजु होतेवेळी या कार्यालयास 
सादर करावे . 

दिनांक १४ मार्च २०२२ रोजीच्या कार्यालयीन वेळेनंतरपासून ते दिनांक 
२२ मार्च २०२२ रोजीच्या कार्यालयीन वेळेपूर्वीपर्यंत मुख्यालय सोडण्याचे 
परवानगीसह मंजुर करण्यात आली आहे . 

वरील रजेच्या काळात त्यांचे पद रिक्त होते . 


वरील रजेच्या काळात त्यांचे पद रिक्त राहील . 

रजेवरुन परत आल्यानंतर त्यांची पुर्वीच्याच पदावर नियुक्ती राहील . 
प्रमाणित करण्यात येते की , श्री . व्हि . बी . गव्हाणे , हे जर वर नमुद 
केल्याप्रमाणे रजेवर गेले नसते ते त्याच पदावर राहीले असते . 


मुंबई दिवाणी न्यायालय कायदा , १८६ ९ चे कलम ३५ व ३६ आणि 
फौजदारी प्रक्रिया संहिता , १ ९ ७३ चे कलम १० ( ३ ) अन्वये प्रदान 
करण्यात आलेल्या शक्तीचा वापर करुन मी खालील स्वाक्षरी करणार 
असा आदेश देतो की , श्री . एस . एम . पाटील , जिल्हा न्यायाधीश -३ व 
अति . सत्र न्यायाधीश , अकोला हे वरील रजेच्या काळात सदर न्यायालयाचा 
कार्यभार पाहतील . 


भाग १ ( अ . वि . पु . ) म . शा . रा . , अ . क्र . ८१८ 

आदेश 


क्रमांक २ ९३-२०२२ 

श्रीमती एस . एम . बैस , दिवाणी न्यायाधीश ( वरिष्ठ स्तर ) अकोला 
यांना दिनांक १६ ऑगस्ट २०२२ ते दिनांक १४ सप्टेंबर २०२२ अशी 
एकुण तीस ( ३० ) दिवसांची बालसंगोपन रजा मंजुर करण्यात येत आहे . 

वरील रजेच्या काळात त्यांचे पद रिक्त राहील . 


रजेवरुन परत आल्यानंतर त्यांची पुर्वीच्याच पदावर नियुक्ती राहील . 
प्रमाणित करण्यात येते की , श्रीमती एस . एम . बैस , हया जर वर 
नमुद केल्याप्रमाणे बालसंगोपन रजेवर गेल्या नसत्या तर त्या त्याच 
पदावर राहील्या असत्या . 


मुंबई दिवाणी न्यायालय कायदा , १८६ ९ चे कलम ३७ अन्वये प्रदान 
करण्यात आलेल्या अधिकाराचा वापर करुन मी खालील सही करणार 
असा आदेश देते की , श्री . के . बी . चौगुले , सह दिवाणी न्यायाधीश 
वरिष्ठ स्तर तथा अति . मुख्य न्यायदंडाधिकारी , अकोला हे वरील बालसंगोपन 
रजेच्या काळात सदर न्यायालयाचे तातडीचे काम पाहतील . 


अकोला : 

दिनांक १० ऑगस्ट २०२२ . 


श्रीमती सुवर्णा कि केवले , 
प्रमुख जिल्हा व सत्र न्यायाधीश , 
अकोला . 


भाग १ ( अ . वि . पु . ) म . शा . रा . , अ . क्र . ८१ ९ . 

आदेश 


क्रमांक प्र . - ब - १-२८१-२०२२ . 

श्री . एच . एम . देशपांडे , जिल्हा न्यायाधीश -१ तथा अतिरिक्त सत्र 
न्यायाधीश , वाशिम यांच्या खाती दिनांक १४ मार्च २०२२ रोजी एकूण 
२ ९९ दिवसांची अर्जित रजा शिल्लक आहे . त्यांना दिनांक १५ मार्च 
२०२२ ते २१ मार्च २०२२ पर्यंतची सात ( ०७ ) दिवसांची अर्जित रजा 


रजेवरुन परत आल्यानंतर त्यांची पुर्वीच्याच पदावर नियुक्ती आहे . 
प्रमाणित करण्यात येते की , श्री . एच . एम . देशपांडे , जिल्हा न्यायाधीश 
१ तथा अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश , वाशिम वर नमुद केल्याप्रमाणे रजेवर 
गेले नसते तर ते त्याच पदावर राहिले असते . 


मुंबई दिवाणी न्यायालय कायदा , १८६ ९ चे कलम ३७ आणि फौजदारी 
प्रक्रिया संहिता , १ ९ ७३ चे कलम १५ अन्वये प्रदान करण्यात आलेल्या 
अधिकाराचा वापर करुन मी खालील स्वाक्षरी करणार यांनी दिलेल्या 
आदेशानुसार उपरोक्त कालावधीत वरील न्यायालयाचे कामकाज 
श्री . एस . एम . मेणजोगे , जिल्हा न्यायाधीश -२ तथा अतिरिक्त सत्र 
न्यायाधीश , वाशिम यांनी पाहिले . 


भाग १ ( अ . वि . पु . ) म . शा . रा . , अ . क्र . ८२० . 

आदेश 


क्रमांक प्र . - ब - १-२८२-२०२२ . 

श्री . एच . एम . देशपांडे , जिल्हा न्यायाधीश -१ तथा अतिरिक्त सत्र 
न्यायाधीश , वाशिम यांच्या खाती दिनांक ११ जुलै २०२२ रोजी एकूण 
५५६ दिवसांची परावर्तीत रजा शिल्लक आहे . त्यांना दिनांक १२ जुलै 
२०२२ ते १३ जुलै २०२२ रोजीची दोन ( ०२ ) दिवसांची परावर्तीत रजा 
( वैद्यकीय कारणास्तव ) कार्योत्तर मंजुर करण्यात येत आहे . 

वरील रजेच्या काळात त्यांचे पद रिक्त होते . 


रजेवरुन परत आल्यानंतर त्यांची पुर्वीच्याच पदावर नियुक्ती आहे . 

प्रमाणित करण्यात येते की , श्री . एच . एम . देशपांडे , जिल्हा न्यायाधीश -१ 
तथा अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश , वाशिम वर नमुद केल्याप्रमाणे रजेवर 
गेले नसते तर ते त्याच पदावर राहिले असते . 


मुंबई दिवाणी न्यायालय कायदा , १८६ ९ चे कलम ३७ आणि फौजदारी 
प्रक्रिया संहिता , १ ९ ७३ चे कलम १५ अन्वये प्रदान करण्यात आलेल्या 
अधिकाराचा वापर करुन मी खालील स्वाक्षरी करणार यांनी दिलेल्या 
आदेशानुसार उपरोक्त कालावधीत वरील न्यायालयाचे कामकाज 
श्री . एन . आर . प्रधान , जिल्हा न्यायाधीश -२ तथा अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश , 
वाशिम यांनी पाहिले . 

दिनांक २८ जुलै २०२२ . 


भाग १ ( अ . वि . पु . ) म . शा . रा . , अ . क्र . ८२१ . 

आदेश 


क्रमांक प्र . - ब - २-२९०-२०२२. 

श्री . एस . एस . उबाळे , ३ रे सह दिवाणी न्यायाधीश ( वरिष्ठ स्तर ) 
तथा अतिरिक्त मुख्य न्यायदंडाधिकारी , वाशिम यांच्या खाती दिनांक 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक अमरावती विभागीय पुरवणी , सप्टेंबर २२-२८ , २०२२ / भाद्रपद ३१ आश्विन ६ , शके १ ९ ४४ 

६ ऑगस्ट २०२२ रोजी एकूण १८७ दिवसांची अर्जित रजा शिल्लक 
आहे . त्यांना दिनांक १६ ऑगस्ट २०२२ ते १८ ऑगस्ट २०२२ अशी 
एकूण तीन ( ०३ ) दिवसांची अर्जित रजा दिनांक १३ ऑगस्ट २०२२ 
रोजीचे कार्यालयीन वेळेनंतरपासून ते दिनांक २० ऑगस्ट २०२२ रोजीचे 
कार्यालयीन वेळेपूर्वीपर्यंत मुख्यालय सोडण्याचे परवानगीसह मंजुर करण्यात 
येत आहे . तसेच दिनांक १५ ऑगस्ट २०२२ रोजीच्या ध्वजारोहण 
सोहळ्यासाठी माढा , जि . सोलापूर किंवा परांडा , जि . उस्मानाबाद येथे 
हजर राहण्याची परवानगी मंजूर करण्यात येत आहे . 

यांनी तसेच दिनांक १६ ऑगस्ट २०२२ ते १ ९ ऑगस्ट २०२२ रोजीचा 
कार्यभार श्रीमती एन . पी . पवार , सह दिवाणी न्यायाधीश ( वरिष्ठ स्तर ) 
तथा अतिरिक्त मुख्य न्यायदंडाधिकारी , वाशिम यांनी पाहावा . 
दिनांक १२ ऑगस्ट २०२२ . 

वरील रजेच्या काळात त्यांचे पद रिक्त राहील . 


८ 


रजेवरुन परत आल्यानंतर त्यांची पुर्वीच्याच पदावर नियुक्ती राहील . 

प्रमाणित करण्यात येते की , श्री . एस . एस . उबाळे , ३ रे सह दिवाणी 
न्यायाधीश ( वरिष्ठ स्तर ) तथा अतिरिक्त मुख्य न्यायदंडाधिकारी , वाशिम 
वर नमुद केल्याप्रमाणे रजेवर गेले नसते तर ते त्याच पदावर राहिले 
असते . 


मुंबई दिवाणी न्यायालय कायदा , १८६ ९ चे कलम ३७ आणि फौजदारी 
प्रक्रिया संहिता , १ ९ ७३ चे कलम १५ अन्वये प्रदान करण्यात आलेल्या 
अधिकाराचा वापर करुन मी असा आदेश देतो की , उपरोक्त कालावधीत 
श्री . आर . पी . कुलकर्णी , २ रे सह दिवाणी न्यायाधीश ( वरिष्ठ स्तर ) 
तथा अतिरिक्त मुख्य न्यायदंडाधिकारी , वाशिम हे वरील न्यायालयाचे 
काम पाहतील . 

दिनांक ६ ऑगस्ट २०२२ . 


भाग १ ( अ . वि . पु . ) म . शा . रा . , अ . क्र . ८२२ . 
आदेश 


क्रमांक प्र . - ब - २ - २ ९५-२०२२. 

श्री . एस . एस . घोरपडे , मुख्य न्यायदंडाधिकारी , वाशिम यांच्या खाती 
दिनांक ११ ऑगस्ट २०२२ रोजी एकूण ३०५ दिवसांची अर्जित रजा 
शिल्लक आहे . त्यांना दिनांक १६ ऑगस्ट २०२२ ते १८ ऑगस्ट २०२२ 
अशी एकूण तीन ( ०३ ) दिवसांची अर्जित रजा दिनांक १३ ऑगस्ट २०२२ 
रोजीचे लोकन्यायालयाचे कामकाजानंतर पासून ते दिनांक २० ऑगस्ट 
२०२२ रोजीचे कार्यालयीन वेळेपूर्वीपर्यंत मुख्यालय सोडण्याचे परवानगीसह 
मंजुर करण्यात येत आहे . 

वरील रजेच्या काळात त्यांचे पद रिक्त राहील . 

रजेवरुन परत आल्यानंतर त्यांची पुर्वीच्याच पदावर नियुक्ती राहील . 
प्रमाणित करण्यात येते की , श्री . एस . एस . घोरपडे , मुख्य 
न्यायदंडाधिकारी , वाशिम वर नमुद केल्याप्रमाणे रजेवर गेले नसते तर ते 
त्याच पदावर राहिले असते . 


मुंबई दिवाणी न्यायालय कायदा , १८६ ९ चे कलम ३७ आणि फौजदारी 
प्रक्रिया संहिता , १ ९ ७३ चे कलम १५ अन्वये प्रदान करण्यात आलेल्या 
अधिकाराचा वापर करुन मी खालील स्वाक्षरी करणार असा आदेश देतो 
की , वरील न्यायालयाचा दिनांक १४ ऑगस्ट २०२२ व १५ ऑगस्ट 
२०२२ रोजीचा कार्यभार श्री . आर . पी . कुलकर्णी , २ रे सह दिवाणी 
न्यायाधीश ( वरिष्ठ स्तर ) तथा अतिरिक्त मुख्य न्यायदंडाधिकारी , वाशिम 


भाग १ ( अ . वि . पु . ) म . शा . रा . , अ . क्र . ८२३ . 

आदेश 


क्रमांक प्र . - ब - २-२९६-२०२२ . 

श्री . पी . यु . कुलकर्णी , सह दिवाणी न्यायाधीश ( कनिष्ठ स्तर ) तथा 
न्यायदंडाधिकारी , प्रथम श्रेणी , मालेगाव यांच्या खाती दिनांक १५ ऑगस्ट 
२०२२ रोजी एकूण ८७ दिवसांची अर्जित रजा शिल्लक आहे . त्यांना 
दिनांक १६ ऑगस्ट २०२२ ते १८ ऑगस्ट २०२२ रोजी पर्यंत एकूण तीन 
( ०३ ) दिवसांची अर्जित रजा दिनांक १५ ऑगस्ट २०२२ रोजीचे 
ध्वजरोहणानंतर पासून ते दिनांक १८ ऑगस्ट २०२२ रोजीचे कार्यालयीन 
वेळेनंतर पर्यंत मुख्यालय सोडण्याचे परवानगीसह मंजुर करण्यात येत 
आहे . 


वरील रजेच्या काळात त्यांचे पद रिक्त राहील . 

रजेवरुन परत आल्यानंतर त्यांची पुर्वीच्याच पदावर नियुक्ती राहील . 

प्रमाणित करण्यात येते की , श्री . पी . यु . कुलकर्णी , सह दिवाणी 
न्यायाधीश ( कनिष्ठ स्तर ) तथा न्यायदंडाधिकारी , प्रथम श्रेणी , मालेगाव 
वर नमुद केल्याप्रमाणे रजेवर गेले नसते तर ते त्याच पदावर राहिले 
असते . 


मुंबई दिवाणी न्यायालय कायदा , १८६ ९ चे कलम ३७ आणि फौजदारी 
प्रक्रिया संहिता , १ ९ ७३ चे कलम १५ अन्वये प्रदान करण्यात आलेल्या 
अधिकाराचा वापर करुन मी खालील स्वाक्षरी करणार असा आदेश देतो 
की , उपरोक्त कालावधीत वरील न्यायालयाचे कामकाज श्री . जी . एस . 
बडगुजर , दिवाणी न्यायाधीश ( कनिष्ठ स्तर ) तथा न्यायदंडाधिकारी , 
प्रथम श्रेणी , मालेगाव यांनी पाहावा . 

दिनांक १६ ऑगस्ट २०२२ . 


भाग १ ( अ . वि . पु . ) म . शा . रा . , अ . क्र . ८२४ . 

आदेश 


क्रमांक प्र . - ब - २-३०३-२०२२.– 

श्रीमती व्ही . ए . देसाई , दिवाणी न्यायाधीश ( कनिष्ठ स्तर ) तथा 
न्यायदंडाधिकारी , प्रथम श्रेणी , मानोरा यांच्या खाती दिनांक ३१ ऑगस्ट 
२०२२ रोजी एकूण ११४ दिवसांची अर्जित रजा शिल्लक आहे . त्यांना 
दिनांक १ सप्टेंबर २०२२ ते ८ सप्टेंबर २०२२ रोजी पर्यंत एकूण आठ 
( ०८ ) दिवसांची अर्जित रजा दिनांक ३० ऑगस्ट २०२२ रोजीचे कार्यालयीन 
वेळेनंतर पासून ते दिनांक १२ सप्टेंबर २०२२ रोजीचे कार्यालयीन वेळेपूर्वी 
पर्यंत मुख्यालय सोडण्याचे परवानगीसह मंजुर करण्यात येत आहे . 
वरील रजेच्या काळात त्यांचे पद रिक्त राहील . 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक अमरावती विभागीय पुरवणी , सप्टेंबर २२-२८ , २०२२ / भाद्रपद ३१ आश्विन ६ , शके १ ९ ४४ 

रजेवरुन परत आल्यानंतर त्यांची पुर्वीच्याच पदावर नियुक्ती राहील . 
प्रमाणित करण्यात येते की , श्रीमती व्ही . ए . देसाई , दिवाणी न्यायाधीश 
( कनिष्ठ स्तर ) तथा न्यायदंडाधिकारी , प्रथम श्रेणी , मानोरा वर 
नमुद केल्याप्रमाणे रजेवर गेल्या नसत्या तर त्या त्याच पदावर राहिल्या 

स्तर ) तथा न्यायदंडाधिकारी , प्रथम श्रेणी , वाशिम यांच्या खाती दिनांक 
२६ जुलै २०२२ रोजी एकूण ४६ दिवसांची अर्जित रजा शिल्लक आहे . 
त्यांचे खाती किरकोळ रजा शिल्लक नसल्याचे कारणास्तव एक विशेष 
बाब म्हणून त्यांची दिनांक २७ जुलै २०२२ रोजीची एक ( ०१ ) दिवसाची 
अर्जित रजा कार्योत्तर मंजुर करण्यात येत आहे . 

असत्या . 

वरील रजेच्या काळात त्यांचे पद रिक्त होते . 


मुंबई दिवाणी न्यायालय कायदा , १८६ ९ चे कलम ३७ आणि फौजदारी 
प्रक्रिया संहिता , १ ९ ७३ चे कलम १५ अन्वये प्रदान करण्यात आलेल्या 
अधिकाराचा वापर करुन मी खालील स्वाक्षरी करणार असा आदेश देतो 
की , उपरोक्त कालावधीत वरील न्यायालयाचे कामकाज श्रीमती व्ही . ए . 
लावंड - कोकाटे , सह दिवाणी न्यायाधीश ( कनिष्ठ स्तर ) तथा 
न्यायदंडाधिकारी , प्रथम श्रेणी , मानोरा यांनी पाहावा . 


भाग १ ( अ . वि . पु . ) म . शा . रा . अ . क्र . ८२५ . 
आदेश 


क्रमांक प्र . - ब - २-३०५-२०२२. 

श्रीमती आर . बी . सोरेकर , तत्कालीन २ रे सह दिवाणी न्यायाधीश 
( कनिष्ठ स्तर ) तथा न्यायदंडाधिकारी , प्रथम श्रेणी , मंगरूळपीर , जि . 
वाशिम यांच्या खाती दिनांक १८ जुलै २०२२ रोजी एकूण ५० दिवसांची 
अर्जित रजा शिल्लक आहे . त्यांची दिनांक १ ९ जुलै २०२२ ते २२ जुलै 
२०२२ रोजीची अशी एकूण चार ( ०४ ) दिवसांची अर्जित रजा दिनांक १८ 
जुलै २०२२ रोजीचे कार्यालयीन वेळेनंतर पासून ते दिनांक २५ जुलै 
२०२२ रोजीचे कार्यालयीन वेळेपूर्वी पर्यंत मुख्यालय सोडण्याच्या परवानगीसह 
कार्योत्तर मंजुर करण्यात येत आहे . 

वरील रजेच्या काळात त्यांचे पद रिक्त होते . 

रजेवरुन परत आल्यानंतर त्यांची पुर्वीच्याच पदावर नियुक्ती आहे . 
प्रमाणित करण्यात येते की , श्रीमती आर . बी . सोरेकर , २ रे सह 
दिवाणी न्यायाधीश ( कनिष्ठ स्तर ) तथा न्यायदंडाधिकारी , प्रथम श्रेणी , 
मंगरूळपीर , जि . वाशिम वर नमुद केल्याप्रमाणे रजेवर गेल्या नसत्या तर 
त्या त्याच पदावर राहिल्या असत्या . 


मुंबई दिवाणी न्यायालय कायदा , १८६ ९ चे कलम ३७ आणि फौजदारी 
प्रक्रिया संहिता , १ ९ ७३ चे कलम १५ अन्वये प्रदान करण्यात आलेल्या 
अधिकाराचा वापर करुन मी दिलेल्या आदेशान्वये उपरोक्त रजेच्या 
काळात वरील न्यायालयाचा कार्यभार श्री . आर . एस . मानकर , ३ रे सह 
दिवाणी न्यायाधीश ( कनिष्ठ स्तर ) , मंगरुळपीर यांनी पाहिला . 


भाग १ ( अ . वि . पु . ) म . शा . रा . , अ . क्र . ८२६ . 

आदेश 


क्रमांक प्र . - ब - २-३०६-२०२२. 

श्रीमती आर . बी . सोरेकर , २ रे सह दिवाणी न्यायाधीश ( कनिष्ठ 

अ - एक -३ ( १६ ९ ० ) . 


रजेवरुन परत आल्यानंतर त्यांची पुर्वीच्याच पदावर नियुक्ती आहे . 

प्रमाणित करण्यात येते की , श्रीमती आर . बी . सोरेकर , २ रे सह 
दिवाणी न्यायाधीश ( कनिष्ठ स्तर ) तथा न्यायदंडाधिकारी , प्रथम श्रेणी , 
वाशिम वर नमुद केल्याप्रमाणे रजेवर गेल्या नसत्या तर त्या त्याच 
पदावर राहिल्या असत्या . 


मुंबई दिवाणी न्यायालय कायदा , १८६ ९ चे कलम ३७ आणि फौजदारी 
प्रक्रिया संहिता , १ ९ ७३ चे कलम १५ अन्वये प्रदान करण्यात आलेल्या 
अधिकाराचा वापर करुन मी दिलेल्या आदेशान्वये उपरोक्त रजेच्या 
काळात वरील न्यायालयाचा कार्यभार श्री . आर . पी . शिंदे , 
3 रे सह 
दिवाणी न्यायाधीश ( कनिष्ठ स्तर ) तथा न्यायदंडाधिकारी , प्रथम श्रेणी , 
वाशिम यांनी पाहिला . 


भाग १ ( अ . वि . पु . ) म . शा . रा . , अ . क्र . ८२७ . 

आदेश 


क्रमांक प्र . - ब - २-३०७-२०२२ . - 

श्रीमती आर . बी . सोरेकर , २ रे सह दिवाणी न्यायाधीश ( कनिष्ठ 
स्तर ) तथा न्यायदंडाधिकारी , प्रथम श्रेणी , वाशिम यांच्या खाती दिनांक 
३१ जुलै २०२२ रोजी एकूण ६३ दिवसांची अर्धवेतनी रजा शिल्लक आहे . 
त्यांना दिनांक १ ऑगस्ट २०२२ ते ८ ऑगस्ट २०२२ अशी एकूण आठ 
( ०८ ) दिवसांची परावर्तीत रजा ( वैद्यकीय कारणास्तव ) दिनांक ५ ऑगस्ट 
२०२२ रोजी पासून ते दिनांक १० ऑगस्ट २०२२ चे कार्यालयीन वेळेपूर्वी 
पर्यंत मुख्यालय सोडण्याच्या परवानगीसह कार्योत्तर मंजुर करण्यात येत 
आहे . 


वरील रजेच्या काळात त्यांचे पद रिक्त होते . 

रजेवरुन परत आल्यानंतर त्यांची पुर्वीच्याच पदावर नियुक्ती आहे . 

२ 

प्रमाणित करण्यात येते की , श्रीमती आर . बी . सोरेकर , २ रे सह 
दिवाणी न्यायाधीश ( कनिष्ठ स्तर ) तथा न्यायदंडाधिकारी , प्रथम श्रेणी , 
मंगरूळपीर , जि . वाशिम वर नमुद केल्याप्रमाणे रजेवर गेल्या नसत्या तर 
त्या त्याच पदावर राहिल्या असत्या . 


मुंबई दिवाणी न्यायालय कायदा , १८६ ९ चे कलम ३७ आणि फौजदारी 
प्रक्रिया संहिता , १ ९ ७३ चे कलम १५ अन्वये प्रदान करण्यात आलेल्या 
अधिकाराचा वापर करुन मी दिलेल्या आदेशानुसार दिनांक १ ऑगस्ट 
२०२२ ते ३ ऑगस्ट २०२२ व दिनांक ५ ऑगस्ट २०२२ ते ९ ऑगस्ट 
२०२२ रोजीचा कार्यभार श्री . आर . पी . शिंदे , ३ रे सह दिवाणी न्यायाधीश 

९ 


१० महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक अमरावती विभागीय पुरवणी , सप्टेंबर २२-२८ , २०२२ / भाद्रपद ३१ आश्विन ६ , शके १ ९ ४४ 

( कनिष्ठ स्तर ) तथा न्यायदंडाधिकारी , प्रथम श्रेणी , वाशिम यांनी व 
दिनांक ४ ऑगस्ट २०२२ रोजीचा कार्यभार श्री . जी . एम . चरणकर , सह 
दिवाणी न्यायाधीश ( कनिष्ठ स्तर ) तथा न्यायदंडाधिकारी , प्रथम श्रेणी , 
वाशिम यांनी वरील न्यायालयाचे काम पाहिले . 

उपरोक्त रजेच्या कालावधीत अर्जदार यांचे न्यायालयाचा कार्यभार 
दिनांक ९ जुलै २०२२ ते दिनांक १० जुलै २०२२ पावेतो श्री . डी . पी . 
काळे , दिवाणी न्यायाधीश , कनिष्ठ स्तर , बुलडाणा व दिनांक ११ जुलै 
२०२२ ते २२ जुलै २०२२ श्री . डब्ल्यु . डी . जाधव , ४ थे सह दिवाणी 
न्यायाधीश , कनिष्ठ स्तर , बुलडाणा यांनी स्वतःचे काम सांभाळून पाहीला . 


वाशिम : 

दिनांक २२ ऑगस्ट २०२२ . 


अमोघ एस . कलोती , 
प्रमुख जिल्हा व सत्र न्यायाधीश , 
वाशिम . 


भाग १ ( अ . वि . पु . ) म . शा . रा . , अ . क्र . ८२८ . 

आदेश 


क्रमांक १५१-२०२२ . – 

श्री . ए . ए . शेख , दिवाणी न्यायाधीश , वरिष्ठ स्तर , मेहकर यांना 
दिनांक २० जुलै २०२२ ते दिनांक २३ जुलै २०२२ पावेतो ०४ ( चार ) 
दिवसांची वैद्यकीय कारणास्तव परिवर्तीत रजा कार्योत्तर मंजुर करण्यात 
येत आहे . 


उपरोक्त रजेच्या कालावधीत अर्जदार यांचे न्यायालयाचा कार्यभार दिनांक 
२० जुलै २०२२ ते दिनांक २२ जुलै २०२२ पावेतो श्री . एस . व्ही . केंद्रे , त 
जिल्हा न्यायाधीश , मेहकर यांनी स्वतःचे काम सांभाळून पाहीला . 


श्री . ए . ए . शेख , दिवाणी न्यायाधीश , वरिष्ठ स्तर , मेहकर हे रजेवरून 
परत आल्यानंतर त्यांच्या पूर्वीच्याच पदी नियुक्त राहतील . 


महाराष्ट्र नागरी सेवा ( वेतन ) नियम , १ ९ ८१ मधील नियम ३ ९ ( २ ) 
अन्वये प्रमाणित करण्यात येते की , श्री . ए . ए . शेख , दिवाणी न्यायाधीश , 
वरिष्ठ स्तर , मेहकर हे उपरोक्त रजेच्या कालावधीत रजेवर गेले नसते तर 
ते दिवाणी न्यायाधीश , वरिष्ठ स्तर , मेहकर म्हणून स्थानापन्न राहीले असते . 


श्री . ए . ए . शेख , दिवाणी न्यायाधीश , वरिष्ठ स्तर , मेहकर यांना 
महाराष्ट्र नागरी सेवा ( रजा ) नियम , १ ९ ८१ मधील नियम ७० ( ३ ) प्रमाणे 
उपरोक्त रजेच्या कालावधीत वेतन मिळेल , तसेच त्यांच्या अर्धवेतनी 
रजेच्या खाती रजा प्रारंभीचे दिनांकास एकूण १८५ दिवसांची अर्धवेतनी 
रजा शिल्लक होती . त्यामधून उपरोक्त मंजूर केलेल्या ०४ ( चार ) 
दिवसांच्या परिवर्तीत रजेच्या दुप्पट म्हणजे एकूण ०८ ( आठ ) दिवसांची 
अर्धवेतनी रजा खर्ची टाकण्यात यावी व रजेची नोंद त्यांचे सेवापुस्तकात 
घेण्यात यावी . 


भाग १ ( अ . वि . पु . ) म . शा . रा . , अ . क्र . ८२ ९ . 

आदेश 


क्रमांक १५२-२०२२ . – 

श्री . एम . ए . पठाण , ३ रे सह दिवाणी न्यायाधीश , कनिष्ठ स्तर तथा 
न्यायदंडाधिकारी , प्रथम वर्ग , बुलडाणा यांना दिनांक ११ जुलै २०२२ ते 
दिनांक २२ जुलै २०२२ पावेतो १२ ( बारा ) दिवसांची वैद्यकीय कारणास्तव 
परिवर्तीत रजा कार्योत्तर मंजुर करण्यात येत आहे . 


श्री . एम . ए . पठाण , ३ रे सह दिवाणी न्यायाधीश , कनिष्ठ स्तर तथा 
न्यायदंडाधिकारी , प्रथम वर्ग , बुलडाणा हे रजेवरून परत आल्यानंतर 
त्यांच्या पूर्वीच्याच पदी नियुक्त राहतील . 


महाराष्ट्र नागरी सेवा ( वेतन ) नियम , १ ९ ८१ मधील नियम ३ ९ ( २ ) 
अन्वये प्रमाणित करण्यात येते की , श्री . एम . ए . पठाण , ३ रे सह 
दिवाणी न्यायाधीश , कनिष्ठ स्तर तथा न्यायदंडाधिकारी , प्रथम वर्ग , 
बुलडाणा हे उपरोक्त रजेच्या कालावधीत रजेवर गेले नसते तर ते ३ रे 
सह दिवाणी न्यायाधीश , कनिष्ठ स्तर , बुलडाणा म्हणून स्थानापन्न राहीले 
असते . 


श्री . एम . ए . पठाण , ३ रे सह दिवाणी न्यायाधीश , कनिष्ठ स्तर तथा 
न्यायदंडाधिकारी , प्रथम वर्ग , बुलडाणा यांना महाराष्ट्र नागरी सेवा ( रजा ) 
नियम , १ ९ ८१ मधील नियम ७० ( ३ ) प्रमाणे उपरोक्त रजेच्या कालावधीत 
वेतन मिळेल , तसेच त्यांच्या अर्धवेतनी रजेच्या खाती रजा प्रारंभीचे दिनांकास 
एकूण २०२ दिवसांची अर्धवेतनी रजा शिल्लक होती . त्यामधून उपरोक्त 
मंजूर केलेल्या १२ ( बारा ) दिवसांच्या परिवर्तीत रजेच्या दुप्पट म्हणजे 
एकूण २४ ( चोवीस ) दिवसांची अर्धवेतनी रजा खर्ची टाकण्यात यावी व 
रजेची नोंद त्यांचे सेवापुस्तकात घेण्यात यावी . 
दिनांक २६ जुलै २०२२ . 


भाग १ ( अ . वि . पु . ) म . शा . रा . , अ . क्र . ८३० . 

आदेश 


क्रमांक १५३-२०२२ . – 

श्रीमती एस . जे . पाटील , सह दिवाणी न्यायाधीश , कनिष्ठ स्तर तथा 
न्यायदंडाधिकारी , प्रथम वर्ग , खामगाव यांना दिनांक ४ जुलै २०२२ ते 
दिनांक १६ जुलै २०२२ पावेतोची अशी एकूण १२ ( तेरा ) दिवसांची 
अर्जित रजा मंजुर करण्यात येत आहे . 


उपरोक्त रजेच्या कालावधीत अर्जदार यांचे न्यायालयाचा पदभार 
श्रीमती एच . वाय . कावले , २ रे सह दिवाणी न्यायाधीश , कनिष्ठ स्तर 
तथा न्यायदंडाधिकारी , प्रथम वर्ग , खामगाव यांनी स्वतःचे काम सांभाळून 
ठेवण्यात येत आहे . 


श्रीमती एस . जे . पाटील , सह दिवाणी न्यायाधीश , कनिष्ठ स्तर तथा 
न्यायदंडाधिकारी , प्रथम वर्ग , खामगाव हे रजेवरून परत आल्यानंतर 
त्यांच्या पूर्वीच्याच पदी नियुक्त राहतील . 


महाराष्ट्र नागरी सेवा ( वेतन ) नियम , १ ९ ८१ मधील नियम ३ ९ ( २ ) 
अन्वये प्रमाणित करण्यात येते की , श्रीमती एस . जे . पाटील , सह दिवाणी 
न्यायाधीश , कनिष्ठ स्तर तथा न्यायदंडाधिकारी , प्रथम वर्ग , खामगाव हे 
उपरोक्त रजेच्या कालावधीत रजेवर गेले नसते तर ते सह दिवाणी 
न्यायाधीश , कनिष्ठ स्तर तथा न्यायदंडाधिकारी , प्रथम वर्ग , खामगाव 
म्हणून स्थानापन्न राहीले असते . 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक अमरावती विभागीय पुरवणी , सप्टेंबर २२-२८ , २०२२ / भाद्रपद ३१ आश्विन ६ , शके १ ९ ४४ 

श्रीमती एस . जे . पाटील , सह दिवाणी न्यायाधीश , कनिष्ठ स्तर तथा 
न्यायदंडाधिकारी , प्रथम वर्ग , खामगाव यांना महाराष्ट्र नागरी सेवा ( रजा ) 
नियम , १ ९ ८१ मधील नियम ७० ( १ ) प्रमाणे उपरोक्त रजेच्या कालावधीत 
वेतन मिळेल , तसेच त्यांच्या रजा प्रारंभीचे दिनांकास त्यांचे रजेच्या खाती 
एकूण २२ ९ दिवस अर्जित रजा शिल्लक आहे . त्यामधून उपरोक्त मंजूर 
केलेली १३ ( तेरा ) दिवसांची अर्जित रजा खर्ची टाकण्यात यावी व रजेची 
नोंद त्यांचे सेवापुस्तकात घेण्यात यावी . 

उपरोक्त रजेच्या कालावधीत अर्जदार यांचे न्यायालयाचा कार्यभार 
दिनांक २५ जुलै २०२२ ते दिनांक २८ जुलै २०२२ पावेतो श्रीमती पी . 
एस . काळे , तर्थ जिल्हा न्यायाधीश -१ तथा अति . सत्र न्यायाधीश , 
खामगाव यांनी स्वतःचे काम सांभाळून पाहीला . 


भाग १ ( अ . वि . पु . ) म . शा . रा . , अ . क्र . ८३१ . 
आदेश 


क्रमांक १५४-२०२२ . 

श्री . पी . आर . कदम , जिल्हा न्यायाधीश -१ तथा अति . सत्र न्यायाधीश , 
मलकापूर यांना दिनांक २६ जुलै २०२२ ते दिनांक २८ जुलै २०२२ 
पावेतो ०३ ( तीन ) दिवसांची वैद्यकीय कारणास्तव परिवर्तीत रजा कार्योत्तर 
मंजुर करण्यात येत आहे . 


उपरोक्त रजेच्या कालावधीत अर्जदार यांचे न्यायालयाचा कार्यभार 
दिनांक २६ जुलै २०२२ ते दिनांक २८ जुलै २०२२ पावेतो श्री . एस . पी . 
जाधव , तदर्थ जिल्हा न्यायाधीश - १ तथा अति सत्र न्यायाधीश , मलकापूर 
यांनी स्वतःचे काम सांभाळून पाहीला . 


श्री . पी . आर . कदम , जिल्हा न्यायाधीश -१ तथा अति . सत्र न्यायाधीश , 
मलकापूर हे रजेवरून परत आल्यानंतर त्यांच्या पूर्वीच्याच पदी नियुक्त 
राहतील . 


महाराष्ट्र नागरी सेवा ( वेतन ) नियम , १ ९ ८१ मधील नियम ३ ९ ( २ ) 
अन्वये प्रमाणित करण्यात येते की , श्री . पी . आर . कदम , जिल्हा न्यायाधीश 
१ तथा अति . सत्र न्यायाधीश , मलकापूर हे उपरोक्त रजेच्या कालावधीत 
रजेवर गेले नसते तर ते जिल्हा न्यायाधीश -१ तथा अति . सत्र न्यायाधीश , 
मलकापूर म्हणून स्थानापन्न राहीले असते . 


श्री . पी . आर . कदम , जिल्हा न्यायाधीश -१ तथा अति . सत्र न्यायाधीश , 
मलकापूर यांना महाराष्ट्र नागरी सेवा ( रजा ) नियम , १ ९ ८१ मधील नियम 
७० ( ३ ) प्रमाणे उपरोक्त रजेच्या कालावधीत वेतन मिळेल , तसेच त्यांच्या 
अर्धवेतनी रजेच्या खाती रजा प्रारंभीचे दिनांकास एकूण दिवसांची 
अर्धवेतनी रजा शिल्लक होती . त्यामधून उपरोक्त मंजूर केलेल्या ०३ 
( तीन ) दिवसांची परिवर्तीत रजेच्या दुप्पट म्हणजे एकूण ०६ ( सहा ) 
दिवसांची अर्धवेतनी रजा खर्ची टाकण्यात यावी व रजेची नोंद त्यांचे 
सेवापुस्तकात घेण्यात यावी . 

दिनांक १ ऑगस्ट २०२२ . 


भाग १ ( अ . वि . पु . ) म . शा . रा . , अ . क्र . ८३२ . 

आदेश 


क्रमांक १५५-२०२२ . – 

श्रीमती ए . एस . वैरागडे , जिल्हा न्यायाधीश - १ तथा अति सत्र 
न्यायाधीश , खामगाव यांना दिनांक २५ जुलै २०२२ ते दिनांक २८ जुलै 
२०२२ पावेतो ०४ ( चार ) दिवसांची वैद्यकीय कारणास्तव परिवर्तीत रजा 
कार्योत्तर मंजुर करण्यात येत आहे . 


११ 


श्रीमती ए . एस . वैरागडे , जिल्हा न्यायाधीश - १ तथा अति सत्र 
न्यायाधीश , खामगाव हे रजेवरून परत आल्यानंतर त्यांच्या पूर्वीच्याच 
पदी नियुक्त राहतील . 


महाराष्ट्र नागरी सेवा ( वेतन ) नियम , १ ९ ८१ मधील नियम ३ ९ ( २ ) 
अन्वये प्रमाणित करण्यात येते की , श्रीमती ए . एस . वैरागडे , जिल्हा 
न्यायाधीश -१ तथा अति . सत्र न्यायाधीश , खामगाव हे उपरोक्त रजेच्या 
कालावधीत रजेवर गेले नसते तर ते जिल्हा न्यायाधीश -१ तथा अति . 
सत्र 
न्यायाधीश , खामगाव म्हणून स्थानापन्न राहीले असते . 


श्रीमती ए . एस . वैरागडे , जिल्हा न्यायाधीश - १ तथा अति सत्र 
न्यायाधीश , खामगाव यांना महाराष्ट्र नागरी सेवा ( रजा ) नियम , १ ९ ८१ 
मधील नियम ७० ( ३ ) प्रमाणे उपरोक्त रजेच्या कालावधीत वेतन मिळेल , 
तसेच त्यांच्या अर्धवेतनी रजेच्या खाती रजा प्रारंभीचे दिनांकास एकूण 
८१ दिवसांची अर्धवेतनी रजा शिल्लक होती . त्यामधून उपरोक्त मंजूर 
केलेल्या ०४ ( चार ) दिवसांची परिवर्तीत रजेच्या दुप्पट म्हणजे एकूण ०८ 
( आठ ) दिवसांची अर्धवेतनी रजा खर्ची टाकण्यात यावी व रजेची नोंद 
त्यांचे सेवापुस्तकात घेण्यात यावी . 


भाग १ ( अ . वि . पु . ) म . शा . रा . , अ . क्र . ८३३ . 

आदेश 


क्रमांक १५६-२०२२ 

श्रीमती पी . एस . काळे , तदर्थ जिल्हा न्यायाधीश -१ तथा अति . सत्र 
न्यायाधीश , खामगाव यांना दिनांक २७ जुलै २०२२ ते दिनांक २ ९ जुलै 
२०२२ पावेतो ०३ ( तीन ) दिवसांची वैद्यकीय कारणास्तव परिवर्तीत रजा 
कार्योत्तर मंजुर करण्यात येत आहे . 


उपरोक्त रजेच्या कालावधीत अर्जदार यांचे न्यायालयाचा कार्यभार 
दिनांक २७ जुलै २०२२ ते दिनांक २ ९ जुलै २०२२ पावेतो श्री . पी . पी . 
कुळकर्णी , तद्ब्र जिल्हा न्यायाधीश -२ तथा अति . सत्र न्यायाधीश , खामगाव 
यांनी स्वतःचे काम सांभाळून पाहीला . 


श्रीमती पी . एस . काळे , तदर्थ जिल्हा न्यायाधीश -१ तथा अति . सत्र 
न्यायाधीश , खामगाव हे रजेवरून परत आल्यानंतर त्यांच्या पूर्वीच्याच 
पदी नियुक्त राहतील . 


महाराष्ट्र नागरी सेवा ( वेतन ) नियम , १ ९ ८१ मधील नियम ३ ९ ( २ ) 
अन्वये प्रमाणित करण्यात येते की , श्रीमती पी . एस . काळे , त जिल्हा 
न्यायाधीश -१ तथा अति . सत्र न्यायाधीश , खामगाव हे उपरोक्त रजेच्या 
कालावधीत रजेवर गेले नसते तर ते जिल्हा न्यायाधीश -१ तथा अति . सत्र 
न्यायाधीश , खामगाव म्हणून स्थानापन्न राहीले असते . 


१२ महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक अमरावती विभागीय पुरवणी , सप्टेंबर २२-२८ , २०२२ / भाद्रपद ३१ आश्विन ६ , शके १ ९ ४४ 

श्रीमती पी . एस . काळे , तदर्थ जिल्हा न्यायाधीश -१ तथा अति . सत्र 
न्यायाधीश , खामगाव यांना महाराष्ट्र नागरी सेवा ( रजा ) नियम , १ ९ ८१ 
मधील नियम ७० ( ३ ) प्रमाणे उपरोक्त रजेच्या कालावधीत वेतन मिळेल , 
तसेच त्यांच्या अर्धवेतनी रजेच्या खाती रजा प्रारंभीचे दिनांकास एकूण 
१३२ दिवसांची अर्धवेतनी रजा शिल्लक होती . त्यामधून उपरोक्त मंजूर 
केलेल्या ०३ ( तीन ) दिवसांच्या परिवर्तीत रजेच्या दुप्पट म्हणजे एकूण 
०६ ( सहा ) दिवसांची अर्धवेतनी रजा खर्ची टाकण्यात यावी व रजेची नोंद 
त्यांचे सेवापुस्तकात घेण्यात यावी . 

उपरोक्त रजेच्या कालावधीत अर्जदार यांचे न्यायालयाचा कार्यभार 
दिनांक ३० जुलै २०२२ ते दिनांक २ ऑगस्ट २०२२ पावेतो श्री . ए . यु . 
सुपेकर , २ रे सह दिवाणी न्यायाधीश , व स्तर बुलडाणा यांनी स्वतःचे 
काम सांभाळून पाहीला . 


भाग १ ( अ . वि . पु . ) म . शा . रा . , अ . क्र . ८३४ . 

आदेश 


क्रमांक १५७-२०२२. 

I 

श्री एम . ए . पठाण , ३ रे सह दिवाणी न्यायाधीश क स्तर तथा 
न्यायदंडाधिकारी प्रथम वर्ग , बुलडाणा यांना दिनांक २७ जुलै २०२२ ते 
दिनांक ३० जुलै २०२२ पावेतो ०४ ( चार ) दिवसांची वैद्यकीय कारणास्तव 
परिवर्तीत रजा कार्योत्तर मंजुर करण्यात येत आहे . 


उपरोक्त रजेच्या कालावधीत अर्जदार यांचे न्यायालयाचा कार्यभार 
दिनांक २७ जुलै २०२२ ते दिनांक ३० जुलै २०२२ पावेतो श्री . डब्ल्यु . 
डी . जाधव , ४ थे सह दिवाणी न्यायाधीश , क स्तर बुलडाणा यांनी 
स्वतःचे काम सांभाळून पाहीला . 


श्री एम . ए . पठाण , ३ रे सह दिवाणी न्यायाधीश क . स्तर तथा 
न्यायदंडाधिकारी प्रथम वर्ग , बुलडाणा हे रजेवरून परत आल्यानंतर 
त्यांच्या पूर्वीच्याच पदी नियुक्त राहतील . 


महाराष्ट्र नागरी सेवा ( वेतन ) नियम , १ ९ ८१ मधील नियम ३ ९ ( २ ) 
अन्वये प्रमाणित करण्यात येते की , श्री एम . ए . पठाण , ३ रे सह 
दिवाणी न्यायाधीश क . स्तर तथा न्यायदंडाधिकारी प्रथम वर्ग , बुलडाणा 
हे उपरोक्त रजेच्या कालावधीत रजेवर गेले नसते तर ते ३ रे सह 
न्यायाधीश कनिष्ठ स्तर , बुलडाणा म्हणून स्थानापन्न राहीले असते . 


श्री एम . ए . पठाण , ३ रे सह दिवाणी न्यायाधीश क स्तर तथा 
न्यायदंडाधिकारी प्रथम वर्ग , बुलडाणा यांना महाराष्ट्र नागरी सेवा ( रजा ) 
नियम , १ ९ ८१ मधील नियम ७० ( ३ ) प्रमाणे उपरोक्त रजेच्या कालावधीत 
वेतन मिळेल , तसेच त्यांच्या अर्धवेतनी रजेच्या खाती रजा प्रारंभीचे 
दिनांकास एकूण १७८ दिवसांची अर्धवेतनी रजा शिल्लक होती . त्यामधून 
उपरोक्त मंजूर केलेल्या ०४ ( चार ) दिवसांच्या परिवर्तीत रजेच्या दुप्पट 
म्हणजे एकुण ०४ ( चार ) दिवसांची अर्धवेतनी रजा खर्ची टाकण्यात यावी 
व रजेची नोंद त्यांचे सेवापुस्तकात घेण्यात यावी . 
दिनांक २ ऑगस्ट २०२२ . 


भाग १ ( अ . वि . पु . ) म . शा . रा . , अ . क्र . ८३५ . 
आदेश 


क्रमांक १५८-२०२२ 

श्री एच . एस . भुरे , सह दिवाणी न्यायाधीश क . स्तर बुलडाणा यांना 
दिनांक ३० जुलै २०२२ ते दिनांक २ ऑगस्ट २०२२ पावेतो ०४ ( चार ) 
दिवसांची वैद्यकीय कारणास्तव परिवर्तीत रजा कार्योत्तर मंजुर करण्यात 
येत आहे . 


श्री एच . एस . भुरे , सह दिवाणी न्यायाधीश व स्तर , बुलडाणा हे 
रजेवरून परत आल्यानंतर त्यांच्या पूर्वीच्याच पदी नियुक्त राहतील . 


महाराष्ट्र नागरी सेवा ( वेतन ) नियम , १ ९ ८१ मधील नियम ३ ९ ( २ ) 
अन्वये प्रमाणित करण्यात येते की , श्री एच . एस . भुरे , सह दिवाणी 
न्यायाधीश व स्तर बुलडाणा हे उपरोक्त रजेच्या कालावधीत रजेवर 
गेले नसते तर ते सह न्यायाधीश वरिष्ठ स्तर , बुलडाणा म्हणून स्थानापन्न 
राहीले असते . 


श्री एच . एस . भुरे , सह दिवाणी न्यायाधीश व स्तर , बुलडाणा यांना 
महाराष्ट्र नागरी सेवा ( रजा ) नियम , १ ९ ८१ मधील नियम ७० ( ३ ) प्रमाणे 
उपरोक्त रजेच्या कालावधीत वेतन मिळेल , तसेच त्यांच्या अर्धवेतनी 
रजेच्या खाती रजा प्रारंभीचे दिनांकास एकूण २३४ दिवसांची अर्धवेतनी 
रजा शिल्लक होती . त्यामधून उपरोक्त मंजूर केलेल्या ०४ ( चार ) 
दिवसांची परिवर्तीत रजेच्या दुप्पट म्हणजे एकुण ०८ ( आठ ) दिवसांची 
अर्धवेतनी रजा खर्ची टाकण्यात यावी व रजेची नोंद त्यांचे सेवापुस्तकात 
घेण्यात यावी . 


भाग १ ( अ . वि . पु . ) म . शा . रा . , अ . क्र . ८३६ . 

आदेश 


क्रमांक १५ ९ - २०२२ 

श्रीमती एस . आर . गायकवाड , मुख्य न्यायदंडाधिकारी , बुलडाणा 
त्यांना दिनांक १ ऑगस्ट २०२२ ते दिनांक ३ ऑगस्ट २०२२ पावेतोची 
अशी ०३ ( तीन ) दिवसांची अर्जित रजा मंजुर करण्यात येत आहे . 


उपरोक्त रजेच्या कालावधीत अर्जदार यांचे न्यायालयाचा न्यायीक 
पदभार दिनांक १ ऑगस्ट २०२२ ते दिनांक ३ ऑगस्ट २०२२ चा श्री . 
ए . यु . सुपेकर , २ रे सह दिवाणी न्यायाधीश , व स्तर बुलडाणा यांनी 
स्वतःचे काम सांभाळून ठेवण्यात येत आहे . 

२ 


श्रीमती एस . आर . गायकवाड , मुख्य न्यायदंडाधिकारी , बुलडाणा ह्या 
रजेवरून परत आल्यानंतर त्या त्यांच्या पूर्वीच्याच पदी नियुक्त राहतील . 


महाराष्ट्र नागरी सेवा ( रजा ) नियम , १ ९ ८१ मधील नियम ३ ९ ( २ ) 
अन्वये प्रमाणित करण्यात येते की , श्रीमती एस . आर . गायकवाड , 
न्यायदंडाधिकारी , बुलडाणा ह्या उपरोक्त रजेच्या कालावधीत रजेवर 
गेल्या नसत्या तर त्या मुख्य न्यायदंडाधिकारी , बुलडाणा येथे स्थानापन्न 
म्हणून राहिल्या असत्या . 


श्रीमती एस . आर . गायकवाड , मुख्य न्यायदंडाधिकारी , बुलडाणा 
यांना महाराष्ट्र नागरी सेवा ( रजा ) नियम , १ ९ ८१ मधील नियम ७० ( १ ) 
प्रमाणे उपरोक्त रजेच्या कालावधीत वेतन मिळेल , तसेच त्यांच्य रजा 
प्रारंभीचे दिनांकास त्यांचे रजेच्या खाती एकूण ७ ९ दिवस अर्जित रजा 
शिल्लक आहे . त्यामधून उपरोक्त मंजूर केलेल्या ०३ ( तीन ) दिवसांची 
अर्जित रजा खर्ची टाकण्यात यावी व रजेची नोंद त्यांचे सेवापुस्तकात 
घेण्यात यावी . 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक अमरावती विभागीय पुरवणी , सप्टेंबर २२-२८ , २०२२ / भाद्रपद ३१ आश्विन ६ , शके १ ९ ४४ 

महाराष्ट्र नागरी सेवा ( वेतन ) नियम , १ ९ ८१ मधील नियम ३ ९ ( २ ) 
अन्वये प्रमाणित करण्यात येते की , श्री पी . ए . साने , तदर्थ जिल्हा 
न्यायाधीश -१ तथा अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश , बुलडाणा हे उपरोक्त 
रजेच्या कालावधीत रजेवर गेले नसते तर ते तदर्थ जिल्हा न्यायाधीश -१ 
तथा अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश , बुलडाणा म्हणून स्थानापन्न राहीले असते . 


भाग १ ( अ . वि . पु . ) म . शा . रा . , अ . क्र . ८३७ . 

आदेश 


क्रमांक १५ ९ -२०२२ . 

श्रभ्मती एस . आर . गायकवाड , मुख्य न्यायदंडाधिकारी , बुलडाणा 
त्यांना दिनांक १ ऑगस्ट २०२२ ते दिनांक ४ ऑगस्ट २०२२ पावेतोची 
अशी एकूण ०४ ( चार ) दिवसांची अर्जित रजा मंजुर करण्यात येत आहे . 


उपरोक्त रजेच्या कालावधीत अर्जदार यांचे न्यायालयाचा न्यायीक 
पदभार दिनांक १ ऑगस्ट २०२२ व दिनांक ४ ऑगस्ट २०२२ चा श्री . 
ए . यु . सुपेकर , २ रे सह दिवाणी न्यायाधीश , व स्तर बुलडाणा यांनी 
स्वतःचे काम सांभाळून ठेवण्यात येत आहे . 


श्रीमती एस . आर . गायकवाड , मुख्य न्यायदंडाधिकारी , बुलडाणा 
ह्या रजेवरून परत आल्यानंतर त्या त्यांच्या पूर्वीच्याच पदी नियुक्त 
राहतील . 


महाराष्ट्र नागरी सेवा ( वेतन ) नियम , १ ९ ८१ मधील नियम ३ ९ ( २ ) 
अन्वये प्रमाणित करण्यात येते की , श्रीमती एस . आर . गायकवाड , 
मुख्य न्यायदंडाधिकारी , बुलडाणा ह्या उपरोक्त रजेच्या कालावधीत 
रजेवर गेल्या नसत्या तर त्या मुख्य न्यायदंडाधिकारी , बुलडाणा येथे 
स्थानापन्न म्हणून राहिल्या असत्या . 


श्रीमती एस . आर . गायकवाड , मुख्य न्यायदंडाधिकारी , बुलडाणा 
यांना महाराष्ट्र नागरी सेवा ( रजा ) नियम , १ ९ ८१ मधील नियम ७० ( १ ) 
प्रमाणे उपरोक्त रजेच्या कालावधीत वेतन मिळेल , तसेच त्यांच्या रजा 
प्रारंभीचे दिनांकास त्यांचे रजेच्या खाती एकुण ७ ९ दिवस अर्जित रजा 
शिल्लक आहे . त्यामधून उपरोक्त मंजूर केलेल्या ०४ ( चार ) दिवसांची 
अर्जित रजा खर्ची टाकण्यात यावी व रजेची नोंद त्यांचे सेवापुस्तकात 
घेण्यात यावी . 

दिनांक ४ ऑगस्ट २०२२ . 


भाग १ ( अ . वि . पु . ) म . शा . रा . , अ . क्र . ८३८ . 

आदेश 


क्रमांक १६१-२०२२ 

श्री पी . ए . साने , तदर्थ जिल्हा न्यायाधीश -१ तथा अतिरिक्त सत्र 
न्यायाधीश , बुलडाणा त्यांना दिनांक २ ९ जुलै २०२२ ते दिनांक ४ ऑगस्ट 
२०२२ पावेतोची अशी एकूण ०७ ( सात ) दिवसांची अर्जित रजा मंजुर 
करण्यात येत आहे . 


उपरोक्त रजेच्या कालावधीत अर्जदार यांचे न्यायालयाचा न्यायीक 
पदभार श्री . आर . एन . मेहरे जिल्हा न्यायाधीश –१ तथा अति 
न्यायाधीश , बुलडाणा यांनी स्वतःचे काम सांभाळून ठेवण्यात येत आहे . 

सत्र 


— 

श्री पी . ए . साने , तदर्थ जिल्हा न्यायाधीश - १ तथा अतिरिक्त सत्र 
न्यायाधीश , बुलडाणा हे रजेवरून परत आल्यानंतर ते त्यांच्या पूर्वीच्याच 
पदी नियुक्त राहतील . 
अ - एक -४ ( १६ ९ ० ) . 


१३ 


श्री पी . ए . साने , तदर्थ जिल्हा न्यायाधीश -१ तथा अतिरिक्त सत्र 
न्यायाधीश , बुलडाणा यांना महाराष्ट्र नागरी सेवा ( रजा ) नियम , १ ९ ८१ 
मधील नियम ७० ( १ ) प्रमाणे उपरोक्त रजेच्या कालावधीत वेतन मिळेल , 
तसेच त्यांच्या रजा प्रारंभीचे दिनांकास त्यांचे रजेच्या खाती एकूण २६२ 
दिवस अर्जित रजा शिल्लक आहे . त्यामधून उपरोक्त मंजूर केलेल्या ०७ 
( सात ) दिवसांची अर्जित रजा खर्ची टाकण्यात यावी व रजेची नोंद त्यांचे 
सेवापुस्तकात घेण्यात यावी . 

दिनांक ५ जून २०२२ . 


भाग १ ( अ . वि . पु . ) म . शा . रा . , अ . क्र . ८३ ९ . 

आदेश 


क्रमांक १६४-२०२२ . – 

श्री एस . एम . चंदगडे , जिल्हा न्यायाधीश –१ तथा सत्र न्यायाधीश , 
मेहकर त्यांना दिनांक ४ ऑगस्ट २०२२ ते दिनांक ०८ ऑगस्ट २०२२ 
पावेतोची अशी एकूण ०५ ( पाच ) दिवसांची अर्जित रजा मंजुर करण्यात 
येत आहे . 


उपरोक्त रजेच्या कालावधीत अर्जदार यांचे न्यायालयाचा न्यायीक 
पदभार श्री . एस . व्ही . केंद्रे , तदर्थ जिल्हा न्यायाधीश –१ तथा अति . सत्र 
न्यायाधीश , मेहकर यांनी स्वतःचे काम सांभाळून ठेवण्यात येत आहे . 


श्री एस . एम . चंदगडे , जिल्हा न्यायाधीश - १ तथा अति . सत्र न्यायाधीश , 
मेहकर हे रजेवरून परत आल्यानंतर ते त्यांच्या पूर्वीच्याच पदी नियुक्त 
राहतील . 


महाराष्ट्र नागरी सेवा ( वेतन ) नियम , १ ९ ८१ मधील नियम ३ ९ ( २ ) 
अन्वये प्रमाणित करण्यात येते की , श्री एस . एम . चंदगडे , जिल्हा 
न्यायाधीश –१ तथा अति . सत्र न्यायाधीश , मेहकर हे उपरोक्त रजेच्या 
कालावधीत रजेवर गेले नसते तर ते जिल्हा न्यायाधीश -१ तथा अति सत्र 
न्यायाधीश , मेहकर येथे स्थानापन्न म्हणून राहीले असते . 


श्री एस . एम . चंदगडे , जिल्हा न्यायाधीश -१ तथा अति . सत्र न्यायाधीश , 
मेहकर यांना महाराष्ट्र नागरी सेवा ( रजा ) नियम , १ ९ ८१ मधील नियम 
७० ( १ ) प्रमाणे उपरोक्त रजेच्या कालावधीत वेतन मिळेल , तसेच त्यांच्या 
रजा प्रारंभीचे दिनांकास त्यांचे रजेच्या खाती एकूण १३१ दिवस अर्जित 
रजा शिल्लक आहे . त्यामधून उपरोक्त मंजूर केलेल्या ०५ ( पाच ) 
दिवसांची अर्जित रजा खर्ची टाकण्यात यावी व रजेची नोंद त्यांचे 
सेवापुस्तकात घेण्यात यावी . 

दिनांक ११ ऑगस्ट २०२२ . 


१४ महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक अमरावती विभागीय पुरवणी , सप्टेंबर २२-२८ , २०२२ / भाद्रपद ३१ आश्विन ६ , शके १ ९ ४४ 

भाग १ ( अ . वि . पु . ) म . शा . रा . , अ . क्र . ८४० . 

आदेश 

श्री ए . जी . नाईक , दिवाणी न्यायाधीश , क . स्तर , सिंदखेडराजा यांना 
महाराष्ट्र नागरी सेवा ( रजा ) नियम , १ ९ ८१ मधील नियम ७० ( १ ) प्रमाणे 
उपरोक्त रजेच्या कालावधीत वेतन मिळेल , तसेच त्यांच्या रजा प्रारंभीचे 
दिनांकास त्यांचे रजेच्या खाती एकूण ८५ दिवस अर्जित रजा शिल्लक 
आहे . त्यामधून उपरोक्त मंजूर केलेल्या ०३ ( तीन ) दिवसांची अर्जित 
रजा खर्ची टाकण्यात यावी व रजेची नोंद त्यांचे सेवापुस्तकात घेण्यात 
यावी . 

दिनांक १२ ऑगस्ट २०२२ . 


क्रमांक १६५-२०२२ . 

. 

श्री ए . आर . कांबळे , दिवाणी न्यायाधीश व स्तर खामगांव त्यांना 
दिनांक १ ऑगस्ट २०२२ ते दिनांक ८ ऑगस्ट २०२२ पावेतोची अशी 
एकूण ०८ ( आठ ) दिवसांची अर्जित रजा कार्योत्तर मंजुर करण्यात येत 
आहे . 


उपरोक्त रजेच्या कालावधीत अर्जदार यांचे न्यायालयाचा न्यायीक 
पदभार श्रीमती एम . बी . अत्तार सह दिवाणी न्यायाधीश , व स्तर , खामगांव 
यांनी स्वतःचे काम सांभाळून ठेवण्यात येत आहे . 


श्री ए . आर . कांबळे , दिवाणी न्यायाधीश व स्तर खामगांव हे रजेवरून 
परत आल्यानंतर ते त्यांच्या पूर्वीच्याच पदी नियुक्त राहतील . 


महाराष्ट्र नागरी सेवा ( रजा ) नियम , १ ९ ८१ मधील नियम ३ ९ ( २ ) 
अन्वये प्रमाणित करण्यात येते की , श्री ए . आर . कांबळे , दिवाणी 
न्यायाधीश व . स्तर खामगाव हे उपरोक्त रजेच्या कालावधीत रजेवर गेले 
नसते तर ते दिवाणी न्यायाधीश व स्तर , खामगाव येथे स्थानापन्न म्हणून 
राहीले असते . 


श्री ए . आर . कांबळे , दिवाणी न्यायाधीश , व स्तर खामगाव यांना 
महाराष्ट्र नागरी सेवा ( रजा ) नियम , १ ९ ८१ मधील नियम ७० ( १ ) प्रमाणे 
उपरोक्त रजेच्या कालावधीत वेतन मिळेल , तसेच त्यांच्या रजा प्रारंभीचे 
दिनांकास त्यांचे रजेच्या खाती एकूण २३२ दिवस अर्जित रजा 
शिल्लक आहे . त्यामधून उपरोक्त मंजूर केलेल्या ०८ ( आठ ) दिवसांची 
अर्जित रजा खर्ची टाकण्यात यावी व रजेची नोंद त्यांचे सेवापुस्तकात 
घेण्यात यावी . 


भाग १ ( अ . वि . पु . ) म . शा . रा . , अ . क्र . ८४१ . 
आदेश 


क्रमांक १६६-२०२२ 

श्री ए . जी . नाईक , दिवाणी न्यायाधीश क स्तर , सिंदखेडराजा 
त्यांना दिनांक ६ ऑगस्ट २०२२ ते दिनांक ८ ऑगस्ट २०२२ पावेतोची 
अशी एकूण ०३ ( तीन ) दिवसांची अर्जित रजा मुख्यालय सोडण्याचे 
परवानगीसह मंजूर करण्यात येत आहे . 


उपरोक्त रजेच्या कालावधीत अर्जदार यांचे न्यायालयाचा पदभार 
श्री . एस . यु . कंठे , दिवाणी न्यायाधीश , क . स्तर , देऊळगावराजा यांनी 
स्वतःचे काम सांभाळून ठेवण्यात येत आहे . 


श्री ए . जी . नाईक , दिवाणी न्यायाधीश क . स्तर सिंदखेडराजा हे 
रजेवरून परत आल्यानंतर त्यांच्या पूर्वीच्याच पदी नियुक्त राहतील . 


महाराष्ट्र नागरी सेवा ( रजा ) नियम , १ ९ ८१ मधील नियम ३ ९ ( २ ) 
अन्वये प्रमाणित करण्यात येते की , श्री ए . जी . नाईक , दिवाणी न्यायाधीश 
क . स्तर , सिंदखेडराजा , हे उपरोक्त रजेच्या कालावधीत रजेवर गेले 
नसते तर ते सह दिवाणी न्यायाधीश , कनिष्ठ स्तर , सिंदखेडराजा येथे 
स्थानापन्न राहीले असते . 


भाग १ ( अ . वि . पु . ) म . शा . रा . , अ . क्र . ८४२ . 

आदेश 


क्रमांक १७०-२०२२ 

श्री एस . एम . आहेर , २ रे सह दिवाणी न्यायाधीश क . स्तर तथा 
न्यायदंडाधिकारी प्रथम वर्ग , मलकापुर यांना दिनांक १० ऑगस्ट २०२२ 
ते दिनांक १२ ऑगस्ट २०२२ पावेतो ०३ ( तीन ) दिवसांची वैद्यकीय 
कारणास्तव परिवर्तीत रजा कार्योत्तर मंजुर करण्यात येत आहे . 


उपरोक्त रजेच्या कालावधीत अर्जदार यांचे न्यायालयाचा कार्यभार 
दिनांक १० ऑगस्ट २०२२ ते दिनांक १२ ऑगस्ट २०२२ पावेतो 
श्री . एस . ए . कुळकर्णी , दिवाणी न्यायाधीश , क.स्तर तथा न्यायदंडाधिकारी 
प्रथम वर्ग , मलकापुर यांनी स्वतःचे काम सांभाळून पाहीला . 


श्री एस . एम . आहेर , २ रे सह दिवाणी न्यायाधीश क . स्तर तथा 
न्यायदंडाधिकारी प्रथम वर्ग , मलकापुर हे रजेवरून परत आल्यानंतर 
त्यांच्या पूर्वीच्याच पदी नियुक्त राहतील . 


I 

महाराष्ट्र नागरी सेवा ( रजा ) नियम , १ ९ ८१ मधील नियम ३ ९ ( २ ) 
अन्वये प्रमाणित करण्यात येते की , श्री एस . एम . आहेर , २ रे सह 
दिवाणी न्यायाधीश क स्तर तथा न्यायदंडाधिकारी प्रथम वर्ग , मलकापुर 
हे उपरोक्त रजेच्या कालावधीत रजेवर गेले नसते तर ते २ रे सह 
न्यायाधीश कनिष्ठ स्तर तथा न्यायदंडाधिकारी प्रथम वर्ग , 
म्हणून स्थानापन्न राहीले असते . 

मलकापुर 


श्री एस . एम . आहेर , २ रे सह दिवाणी न्यायाधीश क . स्तर तथा 
न्यायदंडाधिकारी प्रथम वर्ग , मलकापुर यांना महाराष्ट्र नागरी सेवा ( रजा ) 
नियम , १ ९ ८१ मधील नियम ७० ( ३ ) प्रमाणे उपरोक्त रजेच्या कालावधीत 
वेतन मिळेल , तसेच त्यांच्या परावर्तीत रजेच्या खाती रजा प्रारंभीचे 
दिनांकास एकूण २७४ दिवसांची परावर्तीत रजा शिल्लक होती . त्यामधून 
उपरोक्त मंजूर केलेल्या ०३ ( तीन ) दिवसांच्या परिवर्तीत रजेच्या दुप्पट 
म्हणजे एकुण ०६ ( सहा ) दिवसाची अर्धवेतनी रजा खर्ची टाकण्यात यावी 
व रजेची नोंद त्यांचे सेवापुस्तकात घेण्यात यावी . 

दिनांक १७ ऑगस्ट २०२२ . 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक अमरावती विभागीय पुरवणी , सप्टेंबर २२-२८ , २०२२ / भाद्रपद ३१ आश्विन ६ , शके १ ९ ४४ 

महाराष्ट्र नागरी सेवा ( रजा ) नियम , १ ९ ८१ मधील नियम ३ ९ ( २ ) 
अन्वये प्रमाणित करण्यात येते की , श्रीमती पी . एस . काळे , तदर्थ जिल्हा 
न्यायाधीश् –१ , खामगाव हे उपरोक्त रजेच्या कालावधीत रजेवर गेले 
नसते तर ते तदर्थ जिल्हा न्यायाधीश - १ , खामगाव येथे स्थानापन्न म्हणून 
राहीले असते . 


भाग १ ( अ . वि . पु . ) म . शा . रा . , अ . क्र . ८४३ . 

आदेश 


क्रमांक १७१-२०२२ . – 

श्रीमती एस . जे . पाटील , सह दिवाणी न्यायाधीश क . स्तर तथा 
न्यायदंडाधिकारी प्रथम वर्ग , खामगाव यांना दिनांक १७ जुलै २०२२ ते 
दिनांक २६ जुलै २०२२ पावेतो १० ( दहा ) दिवसांची वैद्यकीय कारणास्तव 
परिवर्तीत रजा कार्योत्तर मंजुर करण्यात येत आहे . 


उपरोक्त रजेच्या कालावधीत अर्जदार यांचे न्यायालयाचा कार्यभार 
दिनांक १७ जुलै २०२२ ते दिनांक २६ जुलै २०२२ पावेतो श्रीमती एच . 
वाय . कावले , २ रे सह दिवाणी न्यायाधीश , क . स्तर तथा न्यायदंडाधिकारी 
प्रथम वर्ग , खामगाव यांनी स्वतःचे काम सांभाळून पाहीला . 


श्रीमती एस . जे . पाटील , सह दिवाणी न्यायाधीश क . स्तर तथा 
न्यायदंडाधिकारी प्रथम वर्ग , खामगाव हे रजेवरून परत आल्यानंतर 
त्यांच्या पूर्वीच्याच पदी नियुक्त राहतील . 


महाराष्ट्र नागरी सेवा ( वेतन ) नियम , १ ९ ८१ मधील नियम ३ ९ ( २ ) 
अन्वये प्रमाणित करण्यात येते की , श्रीमती एस . जे . पाटील , सह दिवाणी 
न्यायाधीश क . स्तर तथा न्यायदंडाधिकारी प्रथम वर्ग , खामगाव हे 
उपरोक्त रजेच्या कालावधीत रजेवर गेले नसते तर ते सह दिवाणी 
न्यायाधीश कनिष्ठ स्तर , खामगाव म्हणून स्थानापन्न राहीले असते . 


श्रीमती एस . जे . पाटील , सह दिवाणी न्यायाधीश क . स्तर तथा 
न्यायदंडाधिकारी प्रथम वर्ग , खामगाव यांना महाराष्ट्र नागरी सेवा ( रजा ) 
नियम , १ ९ ८१ मधील नियम ७० ( ३ ) प्रमाणे उपरोक्त रजेच्या कालावधीत 
वेतन मिळेल , तसेच त्यांच्या अर्धवेतनी रजेच्या खाती रजा प्रारंभीचे 
दिनांकास एकूण १७ ९ दिवसांची अर्धवेतनी रजा शिल्लक होती . त्यामधून 
उपरोक्त मंजूर केलेल्या १० ( दहा ) दिवसांच्या परिवर्तीत रजेच्या दुप्पट 
म्हणजे एकुण २० ( वीस ) दिवसाची अर्धवेतनी रजा खर्ची टाकण्यात यावी 
व रजेची नोंद त्यांचे सेवापुस्तकात घेण्यात यावी . 


भाग १ ( अ . वि . पु . ) म . शा . रा . , अ . क्र . ८४४ . 
आदेश 


क्रमांक १७२-२०२२ 

श्रीमती पी . एस . काळे , तदर्थ जिल्हा न्यायाधीश -१ खामगाव त्यांना 
दिनांक १० ऑगस्ट २०२२ ते दिनांक १२ ऑगस्ट २०२२ पावेतोची अशी 
एकूण ०३ ( तीन ) दिवसांची अर्जित रजा कार्योत्तर मंजुर करण्यात येत 

आहे . 


उपरोक्त रजेच्या कालावधीत अर्जदार यांचे न्यायालयाचा न्यायीक 
पदभार श्रीमती ए . एस . वैरागडे जिल्हा न्यायाधीश - १ , खामगाव यांनी 
स्वतःचे काम सांभाळून ठेवण्यात आला होता . 


श्रीमती पी . एस . काळे , तदर्थ जिल्हा न्यायाधीश -१ , खामगाव ह्या 
रजेवरून परत आल्यानंतर त्या त्यांच्या पूर्वीच्याच पदी नियुक्त राहतील . 


१५ 


श्रीमती पी . एस . काळे , तदर्थ जिल्हा न्यायाधीश -१ , खामगाव यांना 
महाराष्ट्र नागरी सेवा ( रजा ) नियम , १ ९ ८१ मधील नियम ७० ( १ ) प्रमाणे 
उपरोक्त रजेच्या कालावधीत वेतन मिळेल , तसेच त्यांच्या रजा प्रारंभीचे 
दिनांकास त्यांचे रजेच्या खाती एकूण १७७ दिवस अर्जित रजा शिल्लक 
आहे . त्यामधून उपरोक्त मंजूर केलेल्या ०३ ( तीन ) दिवसांची अर्जित 
रजा खर्ची टाकण्यात यावी व रजेची नोंद त्यांचे सेवापुस्तकात घेण्यात 
यावी . 

दिनांक १८ ऑगस्ट २०२२ . 


भाग १ ( अ . वि . पु . ) म . शा . रा . , अ . क्र . ८४५ . 

आदेश 


क्रमांक १७३-२०२२ . – 

श्री . एस . एम . चंदगडे , जिल्हा न्यायाधीश –१ तथा अति . सत्र न्यायाधीश , 
मेहकर त्यांना दिनांक १६ ऑगस्ट २०२२ ते दिनांक १८ ऑगस्ट २०२२ 
पावेतोची अशी एकूण ०३ ( तीन ) दिवसांची अर्जित रजा मंजुर करण्यात 
येत आहे . 


उपरोक्त रजेच्या कालावधीत अर्जदार यांचे न्यायालयाचा न्यायीक 
पदभार श्री . पी . पी . कुळकर्णी , त जिल्हा न्यायाधीश - २ तथा अति . 
सत्र न्यायाधीश , खामगाव यांनी व प्रशासकीय पदभार श्री . ए . ए . शेख , 
दिवाणी न्यायाधीश वरिष्ठ स्तर , मेहकर यांनी स्वतःचे काम सांभाळून 
ठेवण्यात येत आहे . 


श्री . एस . एम . चंदगडे , जिल्हा न्यायाधीश –१ तथा अति . सत्र न्यायाधीश , 
मेहकर हे रजेवरून परत आल्यानंतर त्यांच्या पूर्वीच्याच पदी नियुक्त 
राहतील . 


महाराष्ट्र नागरी सेवा ( वेतन ) नियम , १ ९ ८१ मधील नियम ३ ९ ( २ ) 
अन्वये प्रमाणित करण्यात येते की , श्री . एस . एम . चंदगडे , जिल्हा 
न्यायाधीश –१ तथा अति . सत्र न्यायाधीश , मेहकर हे उपरोक्त रजेच्या 
कालावधीत रजेवर गेले नसते तर ते जिल्हा न्यायाधीश –१ तथा अति . 
सत्र न्यायाधीश , मेहकर येथे स्थानापन्न म्हणून राहीले असते . 


श्री एस . एम . चंदगडे , जिल्हा न्यायाधीश - १ तथा अति सत्र न्यायाधीश , 
मेहकर यांना महाराष्ट्र नागरी सेवा ( रजा ) नियम , १ ९ ८१ मधील नियम 
७० ( १ ) प्रमाणे उपरोक्त रजेच्या कालावधीत वेतन मिळेल , तसेच त्यांच्या 
रजा प्रारंभीचे दिनांकास त्यांचे रजेच्या खाती एकूण १२६ दिवस अर्जित 
रजा शिल्लक आहे . त्यामधून उपरोक्त मंजूर केलेली ०३ ( तीन ) दिवसांची 
अर्जित रजा खर्ची टाकण्यात यावी व रजेची नोंद त्यांचे सेवापुस्तकात 
घेण्यात यावी . 


१६ महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक अमरावती विभागीय पुरवणी , सप्टेंबर २२-२८ , २०२२ / भाद्रपद ३१ आश्विन ६ , शके १ ९ ४४ 

महाराष्ट्र नागरी सेवा ( वेतन ) नियम , १ ९ ८१ मधील नियम ३ ९ ( २ ) 
अन्वये प्रमाणित करण्यात येते की , श्रीमती एम . बी . अत्तार , सह दिवाणी 
न्यायाधीश , वरिष्ठ स्तर , खामगाव ह्या उपरोक्त रजेच्या कालावधीत 
रजेवर गेल्या नसत्या तर त्या सह दिवाणी न्यायाधीश , वरिष्ठ स्तर , 
खामगाव येथे स्थानापन्न म्हणून राहील्या असत्या . 


भाग १ ( अ . वि . पु . ) म . शा . रा . , अ . क्र . ८४६ . 

आदेश 


क्रमांक १७४-२०२२ 

श्रीमती एस . आर . गायकवाड , मुख्य न्यायदंडाधिकारी , बुलडाणा 
त्यांना दिनांक १६ ऑगस्ट २०२२ ते दिनांक १८ ऑगस्ट २०२२ पावेतोची 
अशी एकूण ०३ ( तीन ) दिवसांची अर्जित रजा कार्योत्तर मंजूर करण्यात 
येत आहे . 


उपरोक्त रजेच्या कालावधीत अर्जदार यांचे न्यायालयाचा न्यायीक 
पदभार श्री . एच . एस . भुरे , सह दिवाणी न्यायाधीश , वरिष्ठ स्तर , 
बुलडाणा यांनी स्वतःचे काम सांभाळून ठेवण्यात येत आहे . 


श्रीमती एस . आर . गायकवाड , मुख्य न्यायदंडाधिकारी , बुलडाणा ह्या 
रजेवरून परत आल्यानंतर त्या त्यांच्या पूर्वीच्याच पदी नियुक्त राहतील . 
महाराष्ट्र नागरी सेवा ( रजा ) नियम , १ ९ ८१ मधील नियम ३ ९ ( २ ) 
अन्वये प्रमाणित करण्यात येते की , श्रीमती एस . आर . गायकवाड , मुख्य 
न्यायदंडाधिकारी , बुलडाणा ह्या उपरोक्त रजेच्या कालावधीत रजेवर 
गेल्या नसत्या तर त्या मुख्य न्यायदंडाधिकारी म्हणून बुलडाणा येथे 
स्थानापन्न राहील्या असत्या . 


श्रीमती एस . आर . गायकवाड , मुख्य न्यायदंडाधिकारी , बुलडाणा 
यांना महाराष्ट्र नागरी सेवा ( रजा ) नियम , १ ९ ८१ मधील नियम ७० ( १ ) 
प्रमाणे उपरोक्त रजेच्या कालावधीत वेतन मिळेल , तसेच त्यांच्या रजा 
प्रारंभीचे दिनांकास त्यांचे रजेच्या खाती एकूण ७५ दिवस अर्जित रजा 
शिल्लक आहे . त्यामधून उपरोक्त मंजूर केलेली ०३ ( तीन ) दिवसांची 
अर्जित रजा खर्ची टाकण्यात यावी व रजेची नोंद त्यांचे सेवापुस्तकात 
घेण्यात यावी . 


भाग १ ( अ . वि . पु . ) म . शा . रा . , अ . क्र . ८४७ . 
आदेश 


क्रमांक १७५-२०२२ 

श्रीमती एम . बी . अत्तार , सह दिवाणी न्यायाधीश , वरिष्ठ स्तर , 
खामगाव त्यांना दिनांक १६ ऑगस्ट २०२२ ते दिनांक १८ ऑगस्ट 
२०२२ पावेतोची अशी एकूण ०३ ( तीन ) दिवसांची अर्जित रजा मंजूर 
करण्यात येत आहे . 


उपरोक्त रजेच्या कालावधीत अर्जदार यांचे न्यायालयाचा न्यायीक 
पदभार श्री . ए . आर . कांबळे , दिवाणी न्यायाधीश , वरिष्ठ स्तर , खामगाव 
यांनी स्वतःचे काम सांभाळून ठेवण्यात येत आहे . 


श्रीमती एम . बी . अत्तार , सह दिवाणी न्यायाधीश , वरिष्ठ स्तर , 
खामगाव ह्या रजेवरून परत आल्यानंतर त्या त्यांच्या पूर्वीच्याच पदी 
नियुक्त राहतील . 


श्रीमती एम . बी . अत्तार , सह दिवाणी न्यायाधीश , वरिष्ठ स्तर , 
खामगाव यांना महाराष्ट्र नागरी सेवा ( रजा ) नियम , १ ९ ८१ मधील नियम 
७० ( १ ) प्रमाणे उपरोक्त रजेच्या कालावधीत वेतन मिळेल , तसेच त्यांच्या 
रजा प्रारंभीचे दिनांकास त्यांचे रजेच्या खाती एकूण ३१४ दिवस अर्जित 
रजा शिल्लक आहे . त्यामधून उपरोक्त मंजूर केलेली ०३ ( तीन ) दिवसांची 
अर्जित रजा खर्ची टाकण्यात यावी व रजेची नोंद त्यांचे सेवापुस्तकात 
घेण्यात यावी . 


भाग १ ( अ . वि . पु . ) म . शा . रा . , अ . क्र . ८४८ . 

आदेश 


क्रमांक १७६-२०२२ . 

श्रीमती एच . वाय . कावले , सह दिवाणी न्यायाधीश , कनिष्ठ स्तर 
तथा न्यायदंडाधिकारी , प्रथम वर्ग , खामगाव त्यांना दिनांक १६ ऑगस्ट 
२०२२ ते दिनांक १८ ऑगस्ट २०२२ पावेतोची अशी एकूण ०३ ( तीन ) 
दिवसांची अर्जित रजा मंजूर करण्यात येत आहे . 


उपरोक्त रजेच्या कालावधीत अर्जदार यांचे न्यायालयाचा पदभार 
श्री . ओ . ए . साने , २ रे सह दिवाणी न्यायाधीश , कनिष्ठ स्तर तथा 
न्यायदंडाधिकारी प्रथम वर्ग , खामगाव यांनी स्वतःचे काम सांभाळून 
ठेवण्यात येत आहे . 


श्रीमती एच . वाय . कावले , सह दिवाणी न्यायाधीश , कनिष्ठ स्तर 
तथा न्यायदंडाधिकारी , प्रथम वर्ग , खामगाव ह्या रजेवरून परत आल्यानंतर 
त्या त्यांच्या पूर्वीच्याच पदी नियुक्त राहतील . 


महाराष्ट्र नागरी सेवा ( वेतन ) नियम , १ ९ ८१ मधील नियम ३ ९ ( २ ) 
अन्वये प्रमाणित करण्यात येते की , श्रीमती एच . वाय . कावले , सह 
दिवाणी न्यायाधीश , कनिष्ठ स्तर तथा न्यायदंडाधिकारी , प्रथम वर्ग , 
खामगाव ह्या उपरोक्त रजेच्या कालावधीत रजेवर गेल्या नसत्या तर त्या 
सह दिवाणी न्यायाधीश , कनिष्ठ स्तर तथा न्यायदंडाधिकारी , प्रथम वर्ग , 
खामगाव येथे स्थानापन्न म्हणून राहील्या असत्या . 


श्रीमती एच . वाय . कावले , सह दिवाणी न्यायाधीश , कनिष्ठ स्तर 
तथा न्यायदंडाधिकारी , प्रथम वर्ग , खामगाव यांना महाराष्ट्र नागरी सेवा 
( रजा ) नियम , १ ९ ८१ मधील नियम ७० ( १ ) प्रमाणे उपरोक्त रजेच्या 
कालावधीत वेतन मिळेल , तसेच त्यांच्या रजा प्रारंभीचे दिनांकास त्यांचे 
रजेच्या खाती एकूण ९ ० दिवस अर्जित रजा शिल्लक आहे . त्यामधून 
उपरोक्त मंजूर केलेली ०३ ( तीन ) दिवसांची अर्जित रजा खर्ची टाकण्यात 
यावी व रजेची नोंद त्यांचे सेवापुस्तकात घेण्यात यावी . 


बुलडाणा : 

दिनांक २० ऑगस्ट २०२२ . 


( अवाच्य ) , 

प्रमुख जिल्हा व सत्र न्यायाधीश , 
बुलडाणा . 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक अमरावती विभागीय पुरवणी , सप्टेंबर २२-२८ , २०२२ / भाद्रपद ३१ आश्विन ६ , शके १ ९ ४४ 

भाग १ ( अ . वि . पु . ) म . शा . रा . , अ . क्र . ८४ ९ . 

प्रभारी प्रमुख जिल्हा व सत्र न्यायाधीश , यांजकडून 
आदेश 

मुंबई दिवाणी न्यायालय कायदा , १८६ ९ चे कलम ३७ आणि फौजदारी 
संहिता प्रक्रिया १ ९ ७३ चे कलम १५ अन्वये प्रदान करण्यात आलेल्या 
अधिकाराचा वापर करुन मी खालील स्वाक्षरी करणार असा आदेश देतो 
की , उपरोक्त कालावधीत वरील न्यायालयाचे कामकाज श्री . व्ही . व्ही . 
नाशिककर , दिवाणी न्यायाधीश ( व . स्तर ) , वाशिम यांनी पाहावा . 


क्रमांक .प्र . - ब - २-२८६-२०२२. 

श्री . एन . के . मेश्राम , सह दिवाणी न्यायाधीश ( क . स्तर ) तथा 
न्यायदंडाधिकारी , प्रथम श्रेणी , मंगरूळपीर यांच्या खाती दिनांक १७ जुलै 
२०२२ रोजी एकूण ११० दिवसांची परावर्तीत रजा शिल्लक आहे . त्यांना 
दिनांक १८ जुलै २०२२ ते २१ जुलै २०२२ पर्यंतची ०४ ( चार ) दिवसांची 
परवर्तीत रजा मंजूर करण्यात येत आहे . 

वरील रजेच्या काळात त्यांचे पद रिक्त होते . 

रजेवरुन परत आल्यानंतर त्यांची पूर्वीच्याच पदावर नियुक्ती आहे . 
प्रमाणित करण्यात येते की , श्री . एन . के . मेश्राम , सह दिवाणी 
न्यायाधीश ( कनिष्ठ स्तर ) तथा न्यायदंडाधिकारी , प्रथम श्रेणी , मंगरुळपीर 
वर नमूद केल्याप्रमाणे रजेवर गेले नसते तर ते त्याच पदावर राहिले 
असते . 


मुंबई दिवाणी न्यायालय कायदा , १८६ ९ चे कलम ३७ आणि फौजदारी 
संहिता प्रक्रिया १ ९ ७३ चे कलम १५ अन्वये प्रदान करण्यात आलेल्या 
अधिकाराचा वापर करुन मी खालील स्वाक्षरी करणार यांनी दिलेल्या 
आदेशानुसार उपरोक्त कालावधीत वरील न्यायालयाचे कामकाज दिनांक 
१८ जुलै २०२२ रोजी श्रीमती आर . बी . सोरेकर , २ रे सह दिवाणी 
न्यायाधीश ( क.स्तर ) तथा न्यायदंडाधिकारी , प्रथम श्रेणी , मंगरूळपीर व 
दिनांक १ ९ जुलै २०२२ ते २१ जुलै २०२२ रोजी श्री . आर . एस . 
मानकर , ३ रे सह दिवाणी न्यायाधीश ( क . स्तर ) तथा न्यायदंडाधिकारी , 
प्रथम श्रेणी , मंगरूळपीर यांनी पाहीले . 

दिनांक २ ९ जुलै २०२२ . 


भाग १ ( अ . वि . पु . ) म . शा . रा . , अ . क्र . ८५० . 
आदेश 


क्रमांक .प्र . - ब - २-२८७-२०२२. 

श्री . एस . जे . गायकवाड , दिवाणी न्यायाधीश ( व स्तर ) , मंगरूळपीर 
यांच्या खाती दिनांक ३० जुलै २०२२ रोजी एकूण २७४ दिवसांची अर्जीत 
रजा शिल्लक आहे . त्यांना दिनांक १६ ऑगस्ट २०२२ ते १८ ऑगस्ट 
२०२२ पर्यंत एकूण तीन ( ०३ ) दिवसांची अर्जित रजा दिनांक १३ 
ऑगस्ट २०२२ रोजीचे राष्ट्रीय लोक अदालत नंतर पासून ते दिनांक २० 
ऑगस्ट २०२२ रोजीचे कार्यालयीन वेळेपूर्वी पर्यंत मुख्यालय सोडण्याचे 
परवानगीसह मंजूर करण्यात येत आहे . 

वरील रजेच्या काळात त्यांचे पद रिक्त राहील . 


रजेवरुन परत आल्यानंतर त्यांची पूर्वीच्याच पदावर नियुक्ती राहील . 

प्रमाणित करण्यात येते की , श्री . एस . जे . गायकवाड , दिवाणी 
न्यायाधीश ( वरिष्ठ स्तर ) , मंगरुळपीर वर नमूद केल्याप्रमाणे रजेवर 
गेले नसते तर ते त्याच पदावर राहिले असते . 

अ - एक –५ ( १६ ९ ० ) . 


वाशिम : 
दिनांक ३० जुलै २०२२ . 


एच . एम . देशपांडे 
प्रभारी प्रमुख जिल्हा व सत्र न्यायाधीश , 
वाशिम 


भाग १ ( अ . वि . पु . ) म . शा . रा . अ . क्र . ८५१ . 
जिल्हा न्यायाधीश - १ यांजकडून 

आदेश 


१७ 


क्रमांक - २७५-२०२२ . – 

श्री . बी . बी . चव्हाण , सह दिवाणी न्यायाधीश ( क . स्तर ) तथा 
न्यायदंडाधिकारी , प्रथम श्रेणी , अकोट यांच्या खाती दिनांक १० जुलै 
२०२२ रोजी एकूण २३१ दिवसांची अर्धवेतनी रजा शिल्लक आहे . यांना 
दिनांक ११ जुलै २०२२ ते १३ जुलै २०२२ अशी एकूण तीन ( ०३ ) 
दिवसांची परिवर्तीत रजा कार्योत्तर मंजूर करण्यात येत आहे . 

वरील रजेच्या काळात त्यांचे पद रिक्त होते . 


रजेवरुन परत आल्यानंतर त्यांची पूर्वीच्याच पदावर नियुक्ती आहे . 
प्रमाणित करण्यात येते की , श्री . बी . बी . चव्हाण , हे जर वर नमूद 
केल्याप्रमाणे रजेवर गेले नसते तर ते त्याच पदावर राहिले असते . 


मुंबई दिवाणी न्यायालय कायदा , १८६ ९ चे कलम ३७ आणि फौजदारी 
संहिता प्रक्रिया १ ९ ७३ चे कलम १५ अन्वये प्रदान करण्यात आलेल्या 
अधिकाराचा वापर करुन यापूर्वी दिलेल्या आदेशान्वये श्री . व्ही . एम . 
रेडकर , २ रे सह दिवाणी न्यायाधीश , क . स्तर तथा न्यायदंडाधिकारी , 
प्रथम श्रेणी , अकोट यांनी वरील रजेच्या काळात सदर न्यायालयाचे 
तातडीचे दिवाणी व फौजदारी स्वरुपाचे काम पाहीले . 


भाग १ ( अ . वि . पु . ) म . शा . रा . , अ . क्र . ८५२ . 

आदेश 


क्रमांक - २७६-२०२२ . - 

श्रीमती एस . एम . बैस , दिवाणी न्यायाधीश , व स्तर , अकोला यांच्या 
खाती दिनांक २० जुलै २०२२ रोजी एकूण २५ ९ दिवसांची अर्धवेतनी रजा 
शिल्लक आहे . यांना दिनांक २१ जुलै २०२२ व दिनांक २२ जुलै २०२२ 
अशी एकूण दोन ( ०२ ) दिवसांची परिवर्तीत रजेस कार्योत्तर मंजुरी 
देण्यात येत आहे . 

वरील रजेच्या काळात त्यांचे पद रिक्त होते . 

रजेवरुन परत आल्यानंतर त्यांची पूर्वीच्याच पदावर नियुक्ती आहे . 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक अमरावती विभागीय पुरवणी , सप्टेंबर २२-२८ , २०२२ / भाद्रपद ३१ आश्विन ६ , शके १ ९ ४४ 

प्रमाणित करण्यात येते की , श्रीमती एस . एम . बैस , हया जर वर 
नमूद केल्याप्रमाणे रजेवर गेल्या नसत्या तर त्या त्याच पदावर राहील्या 

असत्या . 


१८ 


मुंबई दिवाणी न्यायालय कायदा , १८६ ९ चे कलम ३७ अन्वये प्रदान 
करण्यात आलेल्या अधिकाराचा वापर करुन यापूर्वी दिलेल्या आदेशान्वये 
श्री . के . बी . चौगुले , सह दिवाणी न्यायाधीश ( व स्तर ) तथा अति . मुख्य 
न्यायदंडाधिकारी , अकोला यांनी वरील रजेच्या काळात सदर न्यायालयाचे 
तातडीचे काम पाहीले . 

दिनांक २८ जुलै २०२२ . 


भाग १ ( अ . वि . पु . ) म . शा . रा . , अ . क्र . ८५३ . 
आदेश 


क्रमांक - २७७-२०२२ . 

श्री . अ . कि . काळे , मुख्य न्यायदंडाधिकारी , अकोला यांच्या खाती 
दिनांक ३० जुलै २०२२ रोजी एकूण ३०० + ३ दिवसांची अर्जित रजा 
शिल्लक आहे . यांना दिनांक १ ऑगस्ट २०२२ ते दिनांक ४ ऑगस्ट 
२०२२ अशी एकूण चार ( ०४ ) दिवसांची अर्जित रजा , रजेच्या मागे 
दिनांक ३१ जुलै २०२२ रविवारची सुटी जोडून दिनांक ३० जुलै २०२२ 
रोजीचे कार्यालयीन वेळेनंतरपासून ते दिनांक ०५ ऑगस्ट २०२२ रोजीच्या 
कार्यालयीन वेळेपूर्वीपर्यंत मुख्यालय सोडण्याच्या परवानगीसह मंजूर 
करण्यात येत आहे . 

वरील रजेच्या काळात त्यांचे पद रिक्त राहील . 

रजेवरुन परत आल्यानंतर त्यांची पूर्वीच्याच पदावर नियुक्ती राहील . 
प्रमाणित करण्यात येते की , श्री . अ . कि . काळे , हे जर वर नमूद 
केल्याप्रमाणे रजेवर गेले नसते तर ते त्याच पदावर कायम राहीले 
असते . 


मुंबई दिवाणी न्यायालय कायदा , १८६ ९ चे कलम ३७ अन्वये प्रदान 
करण्यात आलेल्या अधिकाराचा वापर करुन मी खालील सही करणार 
असा आदेश दते की , श्री . के . बी . चौगुले , सह दिवाणी न्यायाधीश 
( व . स्तर ) तथा अति . मुख्य न्यायदंडाधिकारी , अकोला हे वरील रजेच्या 
काळात सदर न्यायालयाचे तातडीचे काम पाहतील . 

दिनांक ३० जुलै २०२२ . 


भाग १ ( अ . वि . पु . ) म . शा . रा . , अ . क्र . ८५४ . 
आदेश 


क्रमांक २७ ९ - २०२२ 

श्री . उ . सा . जाधव , ८ वे सह दिवाणी न्यायाधीश , कनिष्ठ स्तर तथा 
न्यायदंडाधिकारी , प्रथम श्रेणी , अकोला यांच्या खाती दिनांक ३१ जुलै 
२०२२ रोजी एकूण ९ ५ दिवसांची अर्जित रजा शिल्लक आहे . यांना 
दिनांक १ ऑगस्ट २०२२ ते दिनांक ६ ऑगस्ट २०२२ अशी एकूण सहा 
( ०६ ) दिवसांची अर्जित रजा , रजेच्या नंतर दिनांक ७ ऑगस्ट २०२२ 
रोजीची रविवारची सुटी जोडून मुख्यालय सोडण्याच्या परवानगीसह 
मंजूर करण्यात येत आहे . 


वरील रजेच्या काळात त्यांचे पद रिक्त राहील . 

रजेवरुन परत आल्यानंतर त्यांची पूर्वीच्याच पदावर नियुक्ती राहील . 
प्रमाणित करण्यात येते की , श्री . उ . सा . जाधव हे जर वर नमूद 
केल्याप्रमाणे रजेवर गेले नसते तर ते त्याच पदावर कायम राहीले 
असते . 


मुंबई दिवाणी न्यायालय कायदा , १८६ ९ चे कलम ३७ आणि फौजदारी 
प्रक्रिया संहिता , १ ९ ७३ चे कलम १५ अन्वये प्रदान करण्यात आलेल्या 
अधिकाराचा वापर करुन मी खालील स्वाक्षरी करणार असा आदेश देते 
की , श्री . एस . जे . बोंद्रे , ७ वे सह दिवाणी न्यायाधीश , कनिष्ठ स्तर तथा 
न्यायदंडाधिकारी , प्रथम श्रेणी , अकोला हे वरील रजेच्या काळात सदर 
न्यायालयाचे तातडीचे दिवाणी व फौजदारी स्वरुपाचे काम पाहतील . 
दिनांक १ ऑगस्ट २०२२ . 


भाग १ ( अ . वि . पु . ) म . शा . रा . , अ . क्र . ८५५ . 

आदेश 


क्रमांक २८०-२०२२. 

श्री . ए . बी . कट्टे , दिवाणी न्यायाधीश , कनिष्ठ स्तर व न्यायदंडाधिकारी , 
प्रथम श्रेणी , बार्शिटाकळी यांच्या खाती दिनांक १ ९ जून २०२२ रोजी 
एकूण ७२ दिवसांची अर्जित रजा शिल्लक आहे . यांना दिनांक २० जून 
२०२२ ते दिनांक २४ जून २०२२ अशी पाच ( ०५ ) दिवसांची अर्जित रजा , 
रजेच्या पूर्वी दिनांक १ ९ जून २०२२ रविवार तसेच रजेच्या नंतर दिनांक 
२५ जून २०२२ व २६ जून २०२२ चौथा शनिवार व रविवारची सुटी 
जोडून दिनांक १८ जून २०२२ चे कार्यालयीन वेळेनंतरपासून ते दिनांक 
२७ जून २०२२ रोजीचे कार्यालयीन वेळेपूर्वीपर्यंत मुख्यालय सोडण्याच्या 
परवानगीसह कार्योत्तर मंजूर करण्यात येत आहे . 

वरील रजेच्या काळात त्यांचे पद रिक्त होते . 


रजेवरुन परत आल्यानंतर त्यांची पूर्वीच्याच पदावर नियुक्ती राहील . 

प्रमाणित करण्यात येते की , श्री . ए . बी . कट्टे हे जर वर नमूद 
केल्याप्रमाणे रजेवर गेले नसते तर ते त्याच पदावर कायम राहीले 
असते . 


मुंबई दिवाणी न्यायालय कायदा , १८६ ९ चे कलम ३७ आणि फौजदारी 
प्रक्रिया संहिता , १ ९ ७३ चे कलम १५ अन्वये प्रदान करण्यात आलेल्या 
अधिकाराचा वापर करुन यापूर्वी दिलेल्या आदेशानुसार वरील रजेच्या 
काळात सदर न्यायालयाचा कार्यभार श्री . यु . पी . हिंगमिरे , तत्कालीन 
८ वे सह दिवाणी न्यायाधीश , कनिष्ठ स्तर तथा न्यायदंडाधिकारी , प्रथम 
श्रेणी , अकोला यांनी पाहिला . 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक अमरावती विभागीय पुरवणी , सप्टेंबर २२-२८ , २०२२ / भाद्रपद ३१ आश्विन ६ , शके १ ९ ४४ 

भाग १ ( अ . वि . पु . ) म . शा . रा . , अ . क्र . ८५६ . 

भाग १ ( अ . वि . पु . ) म . शा . रा . , अ . क्र . ८५८ , 

आदेश 

आदेश 


क्रमांक २८१-२०२२ . 

श्रीमती एम . व्ही . भराडे , ५ वे सह दिवाणी न्यायाधीश , कनिष्ठ स्तर 
५ 
तथा न्यायदंडाधिकारी , प्रथम श्रेणी , अकोला यांच्या खाती दिनांक २६ 
जुलै २०२२ रोजी एकूण १६८ दिवसांची अर्धवेतनी रजा शिल्लक आहे . यांना 
दिनांक २७ जुलै २०२२ ते दिनांक ३० जुलै २०२२ अशी एकूण चार ( ४ ) 
दिवसांची परिवर्तीत रजा कार्योत्तर मंजूर करण्यात येत आहे . 

वरील रजेच्या काळात त्यांचे पद रिक्त होते . 

रजेवरुन परत आल्यानंतर त्यांची पूर्वीच्याच पदावर नियुक्ती आहे . 
प्रमाणित करण्यात येते की , श्रीमती एम . व्ही . भराडे ह्या जर वर 
नमूद केल्याप्रमाणे रजेवर गेल्या नसत्या तर त्या त्याच पदावर कायम 
राहील्या असत्या . 


मुंबई दिवाणी न्यायालय कायदा , १८६ ९ चे कलम ३७ आणि फौजदारी 
प्रक्रिया संहिता , १ ९ ७३ चे कलम १५ अन्वये प्रदान करण्यात आलेल्या 
अधिकाराचा वापर करुन यापूर्वी दिलेल्या आदेशान्वये श्री . उ . सा . जाधव , 
८ वे सह दिवाणी न्यायाधीश , कनिष्ठ स्तर तथा न्यायदंडाधिकारी , प्रथम 
श्रेणी , अकोला यांनी वरील रजेच्या काळात सदर न्यायालयाचे तातडीचे 
दिवाणी व फौजदारी स्वरुपाचे काम पाहीले . 


भाग १ ( अ . वि . पु . ) म . शा . रा . अ . क्र . ८५७ . 

s 

आदेश 


क्रमांक २८३-२०२२ 

श्री . व्ही . एस . खांडबहाले , ८ वे सह दिवाणी न्यायाधीश , वरिष्ठ स्तर 
तथा अति . मुख्य न्यायदंडाधिकारी , अकोला यांच्या खाती दिनांक 
३० जुलै २०२२ रोजी एकूण २७ ९ दिवसांची अर्जित रजा शिल्लक 
आहे . यांना दिनांक १६ ऑगस्ट २०२२ ते दिनांक २० ऑगस्ट २०२२ 
अशी एकूण पाच ( ५ ) दिवसांची अर्जित रजा , रजेच्या पूर्वी दिनांक 
१४ ऑगस्ट २०२२ व १५ ऑगस्ट २०२२ रविवार व स्वातंत्रा दिन , 
तसेच रजेच्या नंतर दिनांक २१ ऑगस्ट २०२२ रविवारची सुटी जोडून 
दिनांक १३ ऑगस्ट २०२२ रोजीचे लोकन्यायालय संपल्यानंतरपासून ते 
दिनांक २२ ऑगस्ट २०२२ रोजीचे कार्यालयीन वेळेपूर्वीपर्यंत मुख्यालय 
सोडण्याच्या परवानगीसह मंजूर करण्यात येत आहे . 


श्री . व्ही . एस . खांडबहाले , यांना सुचित करण्यात येते की त्यांनी दि . 
१५ ऑगस्ट २०२२ रोजी झेंडावंदन कार्यक्रमास पुणे येथे उपस्थित 
राहिल्याबातचे प्रमाणपत्र कर्तवयावर रूजु होतेवेळी या कार्यालयास सादर 
करावे . 


वरील रजेच्या काळात त्यांचे पद रिक्त राहील . 

रजेवरुन परत आल्यानंतर त्यांची पुर्वीच्याच पदावर नियुक्ती राहील . 
प्रमाणित करण्यात येते की , श्री . व्ही . एस . खांडबहाले हे जर वर 
नमूद केल्याप्रमाणे रजेवर गेले नसते तर ते त्याच पदावर कायम राहीले 
असते . 


मुंबई दिवाणी न्यायालय कायदा , १८६ ९ चे कलम ३७ अन्वये प्रदान 
करण्यात आलेल्या अधिकाराचा वापर करुन मी खालील सही करणार 
असा आदेश देते की , श्री . पी . पी . पेठकर , ७ वे सह दिवाणी न्यायाधीश 
( वरिष्ठ स्तर ) तथा अति . मुख्य न्यायदंडाधिकारी , अकोला हे वरील 
रजेच्या काळात सदर न्यायालयाचे तातडीचे काम पाहतील . 


१ ९ 


क्रमांक २८४-२०२२. 

श्री . अ . अ . भटेवरा , ३ रे सह दिवाणी न्यायधीश , वरिष्ठ स्तर तथा अति 
मुख्य न्यायदंडाधिकारी , अकोला यांच्या खाती दिनांक ३० जुलै २०२२ 
रोजी एकूण २६६ दिवसांची अर्जित रजा शिल्लक आहे . यांना दिनांक 
१६ ऑगस्ट २०२२ ते दिनांक १८ ऑगस्ट २०२२ अशी एकूण तीन ( ३ ) 
दिवसांची अर्जित रजा , रजेच्या पूर्वी दिनांक १४ ऑगस्ट २०२२ व 
१५ ऑगस्ट २०२२ रविवार व स्वातंत्र दिन , तसेच रजेच्या नंतर दिनांक 
१ ९ ऑगस्ट २०२२ गोकुळाष्टमीची सुटी जोडून दिनांक १३ ऑगस्ट 
२०२२ रोजीचे लोकन्यायालय संपल्यानंतरपासून ते दिनांक २० ऑगस्ट 
२०२२ रोजीचे कार्यालयीन वेळेपूर्वीपर्यंत मुख्यालय सोडण्याच्या परवानगीसह 
मंजूर करण्यात येत आहे . 


श्री . अ . अ . भटेवरा यांना सूचित करण्यात येते की , त्यांनी दिनांक 
१५ ऑगस्ट २०२२ रोजी झेंडावंदन कार्यक्रमास पुणे येथे उपस्थित 
राहिल्याबाबतचे प्रमाणपत्र कर्तव्यावर रूजु होतेवेळी या कार्यालयास 
सादर करावे . 


वरील रजेच्या काळात त्यांचे पद रिक्त राहील . 

रजेवरुन परत आल्यानंतर त्यांची पूर्वीच्याच पदावर नियुक्ती राहील . 
प्रमाणित करण्यात येते की , श्री . अ . अ . भटेवरा हे जर वर नमूद 
केल्याप्रमाणे रजेवर गेले नसते तर ते त्याच पदावर कायम राहीले 
असते . 


मुंबई दिवाणी न्यायालय कायदा , १८६ ९ चे कलम ३७ अन्वये प्रदान 
करण्यात आलेल्या अधिकाराचा वापर करुन मी खालील सही करणार 
असा आदेश देते की , श्री . के . ए . भेंडवडे , ४ थे सह दिवाणी न्यायाधीश 
( वरिष्ठ स्तर ) तथा अति . मुख्य न्यायदंडाधिकारी , अकोला हे वरील 
रजेच्या काळात सदर न्यायालयाचे तातडीचे काम पाहतील . 

दिनांक ३ ऑगस्ट २०२२ . 


भाग १ ( अ . वि . पु . ) म . शा . रा . , अ . क्र . ८५ ९ . 

आदेश 


क्रमांक २ ९५-२०२२ 

श्री . टी . पी . मोटे , दिवाणी न्यायाधीश , कनिष्ठ स्तर तथा न्यायदंडाधिकारी , 
प्रथम श्रेणी , तेल्हारा यांच्या खाती दिनांक १० ऑगस्ट २०२२ रोजी 
एकूण ७६ दिवसांची अर्जित रजा शिल्लक आहे . यांना दिनांक 
१६ ऑगस्ट २०२२ ते दिनांक २० ऑगस्ट २०२२ अशी एकूण पाच ( ५ ) 
दिवसांची अर्जित रजा , रजेच्या पूर्वी दिनांक १४ ऑगस्ट २०२२ व 
१५ ऑगस्ट २०२२ रविवार व स्वातंत्र दिनाची सुटी तसेच रजेच्या नंतर 
दिनांक २१ ऑगस्ट २०२२ रोजीची रविवारची सुटी जोडून दिनांक 
१३ ऑगस्ट २०२२ रोजीचे लोकन्यायालयाचे कामकाज संपल्यानंतर 
पासून ते दिनांक २२ ऑगस्ट २०२२ रोजीचे कार्यालयीन वेळेपूर्वीपर्यंत 
मुख्यालय सोडण्याच्या परवानगीसह मंजूर करण्यात येत आहे . 


२० महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक अमरावती विभागीय पुरवणी , सप्टेंबर २२-२८ , २०२२ / भाद्रपद ३१ आश्विन ६ , शके १ ९ ४४ 

श्री . टी . पी . मोटे यांना सूचित करण्यात येते की , त्यांनी दिनांक 
१५ ऑगस्ट २०२२ रोजी झेंडावंदन कार्यक्रमास स्वग्रामी येथे उपस्थित 
राहिल्याबाबतचे प्रमाणपत्र कर्तव्यावर रूजु होतेवेळी या कार्यालयास 
सादर करावे . 


वरील रजेच्या काळात त्यांचे पद रिक्त राहील . 

रजेवरुन परत आल्यानंतर त्यांची पूर्वीच्याच पदावर नियुक्ती राहील . 
प्रमाणित करण्यात येते की , श्री . टी . पी . मोटे हे जर वर नमूद केल्याप्रमाणे 
रजेवर गेले नसते तर ते त्याच पदावर कायम राहीले असते . 


मुंबई दिवाणी न्यायालय कायदा , १८६ ९ चे कलम ३७ आणि फौजदारी 
प्रक्रिया संहिता , १ ९ ७३ चे कलम १५ अन्वये प्रदान करण्यात आलेल्या 
अधिकाराचा वापर करुन मी खालील सही करणार असा आदेश देते की , 
श्री . आर . ए . रणनवरे , स्वाक्षरी दिवाणी न्यायाधीश ( कनिष्ठ स्तर ) तथा 
न्यायदंडाधिकारी , प्रथम श्रेणी , तेल्हारा हे वरील रजेच्या काळात सदर 
न्यायालयाचे तातडीचे दिवाणी व फौजदारी स्वरुपाचे काम पाहतील . 


भाग १ ( अ . वि . पु . ) म . शा . रा . , अ . क्र . ८६० . 

आदेश 


क्रमांक २ ९६-२०२२ 

श्री . अ . अ . भटेवरा , ३ रे सह दिवाणी न्यायाधीश , वरिष्ठ स्तर तथा अति 
मुख्य न्यायदंडाधिकारी , अकोला यांच्या खाती दिनांक २५ जुलै २०२२ 
रोजी एकूण १५७ दिवसांची अर्धवेतनी रजा शिल्लक आहे . यांना दिनांक 
२६ जुलै २०२२ ते दिनांक २८ जुलै २०२२ अशी एकूण तीन ( ३ ) 
दिवसांची परिवर्तीत रजा कार्योत्तर मंजूरी देण्यात येत आहे . 

वरील रजेच्या काळात त्यांचे पद रिक्त होते . 


रजेवरुन परत आल्यानंतर त्यांची पूर्वीच्याच पदावर नियुक्ती आहे . 
प्रमाणित करण्यात येते की , श्री . अ . अ . भटेवरा हे जर वर नमूद 
केल्याप्रमाणे रजेवर गेले नसते तर ते त्याच पदावर कायम राहीले असते . 


मुंबई दिवाणी न्यायालय कायदा , १८६ ९ चे कलम ३७ अन्वये प्रदान 
करण्यात आलेल्या अधिकाराचा वापर करुन यापूर्वी दिलेल्या आदेशान्वये 
श्री . के . ए . भेंडवडे , ४ थे सह दिवाणी न्यायाधीश ( वरिष्ठ स्तर ) तथा 
अति . मुख्य न्यायदंडाधिकारी , अकोला यांनी वरील रजेच्या काळात सदर 
न्यायालयाचा कार्यभार पाहीला . 


भाग १ ( अ . वि . पु . ) म . शा . रा . अ . क्र . ८६१ . 

आदेश 


क्रमांक २ ९७-२०२२ 

श्री . पी . पी . पेठकर , ७ वे सह दिवाणी न्यायाधीश , वरिष्ठ स्तर व अति . 
मुख्य न्यायदंडाधिकारी , अकोला यांच्या खाती दिनांक २८ जुलै २०२२ 
रोजी एकूण १६२ दिवसांची अर्धवेतनी रजा शिल्लक आहे . यांना दिनांक 
२ ९ जुलै २०२२ ते दिनांक ३० जुलै २०२२ अशी एकूण दोन ( २ ) 
दिवसांची परिवर्तीत रजा , रजेच्या नंतर दिनांक ३१ जुलै २०२२ रोजीची 
रविवारची सुटी जोडून मुख्यालय सोडण्याच्या परवानगीसह कार्योत्तर 
मंजुरी देण्यात येत आहे . 


वरील रजेच्या काळात त्यांचे पद रिक्त होते . 

रजेवरुन परत आल्यानंतर त्यांची पूर्वीच्याच पदावर नियुक्ती आहे . 
प्रमाणित करण्यात येते की , श्री . पी . पी . पेठकर , हे जर वर नमूद 
केल्याप्रमाणे रजेवर गेले नसते तर ते त्याच पदावर कायम राहीले 
असते . 


मुंबई दिवाणी न्यायालय कायदा , १८६ ९ चे कलम ३७ अन्वये प्रदान 
करण्यात आलेल्या अधिकाराचा वापर करुन यापूर्वी दिलेल्या आदेशान्वये 
श्री . व्ही . एस . खांडबहाले , ८ वे सह दिवाणी न्यायाधीश , वरिष्ठ स्तर 
८ 
तथा अति . मुख्य न्यायदंडाधिकारी , अकोला यांनी वरील रजेच्या काळात 
सदर न्यायालयाचे तातडीचे काम पाहीले . 


भाग १ ( अ . वि . पु . ) म . शा . रा . , अ . क्र . ८६२ . 

आदेश 


क्रमांक २ ९८-२०२२ . – 

श्री . बी . एन . चिकणे , दिवाणी न्यायाधीश , वरिष्ठ स्तर , 

अकोट यांच्या 

खाती दिनांक १ ९ जुलै २०२२ रोजी एकूण २ ९ ० दिवसांची अर्धवेतनी रजा 
शिल्लक आहे . यांना दिनांक २० जुलै २०२२ ते दिनांक २२ जुलै २०२२ 
अशी एकूण तीन ( ३ ) दिवसांची परिवर्तीत रजा , रजेच्या नंतर दिनांक 
२३ जुलै २०२२ व २४ जुलै २०२२ चौथा शनिवार व रविवारची सुटी 
जोडून कार्योत्तर मंजूर करण्यात येत आहे . 

वरील रजेच्या काळात त्यांचे पद रिक्त होते . 


रजेवरुन परत आल्यानंतर त्यांची पूर्वीच्याच पदावर नियुक्ती आहे . 

प्रमाणित करण्यात येते की , श्री . बी . एन . चिकणे हे जर वर नमूद 
केल्याप्रमाणे रजेवर गेले नसते तर ते त्याच पदावर कायम राहीले 
असते . 


मुंबई दिवाणी न्यायालय कायदा , १८६ ९ चे कलम ३७ अन्वये प्रदान 
करण्यात आलेल्या अधिकाराचा वापर करुन यापूर्वी दिलेल्या आदेशान्वये 
श्री . व्ही . एस . खांडबहाले , ८ वे सह दिवाणी न्यायधीश , ( वरिष्ठ स्तर ) 
तथा अति . मुख्य न्यायदंडाधिकारी , अकोला यांनी वरील रजेच्या काळात 
सदर न्यायालयाचा न्यायीक स्वरुपाचा कार्यभार तसेच श्री . बी . बी . 
चव्हाण , सह दिवाणी न्यायाधीश , कनिष्ठ स्तर तथा न्यायदंडाधिकारी , 
प्रथम श्रेणी , अकोट यांनी सदर न्यायालयाचा प्रशासकीय स्वरुपाचा 
कार्यभार पाहीला . 


भाग १ ( अ . वि . पु . ) म . शा . रा . , अ . क्र . ८६३ . 

आदेश 


क्रमांक २ ९९ -२०२२ . 

श्री . एन . एस . पुरी , ५ वे सह दिवाणी न्यायाधीश , ( वरिष्ठ स्तर ) व 
अति . मुख्य न्यायदंडाधिकारी , अकोला यांच्या खाती दिनांक २० जुलै 
२०२२ रोजी एकूण ७८ दिवसांची अर्धवेतनी रजा शिल्लक आहे . यांना 
दिनांक २१ जुलै २०२२ ते दिनांक २२ जुलै २०२२ अशी एकूण दोन ( २ ) 
दिवसांची परिवर्तीत रजा , रजेच्या नंतर दिनांक २३ जुलै २०२२ व 
२४ जुलै २०२२ चौथा शनिवार व रविवारची सुटी जोडून कार्योत्तर मंजूरी 
देण्यात येत आहे . 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक अमरावती विभागीय पुरवणी , सप्टेंबर २२-२८ , २०२२ / भाद्रपद ३१ आश्विन ६ , शके १ ९ ४४ 

वरील रजेच्या काळात त्यांचे पद रिक्त होते . 

वरील रजेच्या काळात त्यांचे पद रिक्त होते . 

रजेवरुन परत आल्यानंतर त्यांची पुर्वीच्याच पदावर नियुक्ती राहील . 

रजेवरुन परत आल्यानंतर त्यांची पुर्वीच्याच पदावर नियुक्ती आहे . 
प्रमाणित करण्यात येते की , श्री . एन . एस . पुरी हे जर वर नमूद 
केल्याप्रमाणे रजेवर गेले नसते तर ते त्याच पदावर कायम राहीले असते . 

प्रमाणित करण्यात येते की , कु . व्ही . पी . धुर्वे , ह्या जर वर नमूद 
केल्याप्रमाणे रजेवर गेल्या नसत्या तर त्या त्याच पदावर कायम राहील्या 
असत्या . 


मुंबई दिवाणी न्यायालय कायदा , १८६ ९ चे कलम ३७ अन्वये प्रदान 
करण्यात आलेल्या अधिकाराचा वापर करुन यापुर्वी दिलेल्या आदेशान्वये 
श्रीमती ए . ए . देसाई , ६ वे सह दिवाणी न्यायधीश , वरिष्ठ स्तर तथा 
अति . मुख्य न्यायदंडाधिकारी , अकोला यांनी वरील रजेच्या काळात सदर 
न्यायालयाचा कार्यभार पाहीला . 

दिनांक १२ ऑगस्ट २०२२ . 


भाग १ ( अ . वि . पु . ) म . शा . रा . , अ . क्र . ८६४ . 
आदेश 


क्रमांक ३०१-२०२२ . – 

श्री . अ . कि . काळे , मुख्य न्यायदंडाधिकारी , अकोला यांच्या खाती 
दिनांक ५ ऑगस्ट २०२२ रोजी एकूण २ ९९ दिवसांची अर्जित रजा 
शिल्लक आहे . यांना दिनांक ५ ऑगस्ट २०२२ ते दिनांक ६ ऑगस्ट 
२०२२ अशी एकूण दोन ( २ ) दिवसांची वाढीव अर्जित रजा , रजेच्या पुढे 
दिनांक ७ ऑगस्ट २०२२ रविवारची सुटी जोडून मुख्यालय सोडण्याच्या 
परवानगीसह मंजूर करण्यात येत आहे . 

वरील रजेच्या काळात त्यांचे पद रिक्त होते . 


रजेवरुन परत आल्यानंतर त्यांची पुर्वीच्याच पदावर नियुक्ती राहील . 
प्रमाणित करण्यात येते की , श्री . अ . कि . काळे , हे जर वर नमूद 
केल्याप्रमाणे रजेवर गेले नसते तर ते त्याच पदावर कायम राहीले 
असते . 


मुंबई दिवाणी न्यायालय कायदा , १८६ ९ चे कलम ३७ अन्वये प्रदान 
करण्यात आलेल्या अधिकाराचा वापर करुन यापुर्वी दिलेल्या आदेशान्वये 
श्री . के . बी . चौगुले , सह दिवाणी न्यायाधीश ( वरिष्ठ स्तर ) तथा अति 
मुख्य न्यायदंडाधिकारी , अकोला यांनी वरील रजेच्या काळात सदर 
न्यायालयाचे तातडीचे काम पाहीले . 


भाग १ ( अ . वि . पु . ) म . शा . रा . , अ . क्र . ८६५ . 
आदेश 


क्रमांक ३०२-२०२२ . 

कु . व्ही . पी . धुर्वे , ६ वे सह दिवाणी न्यायाधीश , कनिष्ठ स्तर व 
न्यायदंडाधिकारी , प्रथम श्रेणी , अकोला यांच्या खाती दिनांक २७ जुलै 
२०२२ रोजी एकूण २७० दिवसांची अर्जित रजा शिल्लक आहे . यांना 
दिनांक २८ जुलै २०२२ ते दिनांक ३० जुलै २०२२ अशी एकूण तीन ( ३ ) 
दिवसांची अर्जित रजा , रजेच्या नंतर दिनांक ३१ जुलै २०२२ रोजीची 
रविवारची सुटी जोडून दिनांक २७ जुलै २०२२ रोजीचे कार्यालयीन 
वेळेनंतर पासून ते दिनांक १ ऑगस्ट २०२२ रोजीचे कार्यालयीन वेळेपुर्वीपर्यंत 
मुख्यालय सोडण्याच्या परवानगीसह कार्योत्तर मंजूर करण्यात येत आहे . 
अ - एक -६ ( १६ ९ ० ) . 


मुंबई दिवाणी न्यायालय कायदा , १८६ ९ चे कलम ३७ आणि फौजदारी 
प्रक्रिया संहिता , १ ९ ७३ चे कलम १५ अन्वये प्रदान करण्यात आलेल्या 
अधिकाराचा वापर करुन यापूर्वी दिलेल्या आदेशानुसार वरील रजेच्या 
काळात सदर न्यायालयाचा कार्यभार श्री . एस . जे . बोंद्रे , ७ वे सह 
दिवाणी न्यायाधीश , कनिष्ठ स्तर तथा न्यायदंडाधिकारी , प्रथम श्रेणी , 
अकोला यांनी पाहिला . 


भाग १ ( अ . वि . पु . ) म . शा . रा . , अ . क्र . ८६६ . 

आदेश 


२१ 


क्रमांक ३०३-२०२२ – 

श्री . बी . एन . चिकणे , दिवाणी न्यायाधीश ( व स्तर ) , अकोट यांच्या 
खाती दिनांक २७ जुलै २०२२ रोजी एकुण २०७ दिवसाची अर्जित रजा 
शिल्लक आहे . यांना दिनांक २८ जुलै २०२२ ते दिनांक ३० जुलै 
२०२२ अशी एकुण तीन ( ३ ) दिवसांची अर्जित रजा , रजेच्या नंतर 
दिनांक ३१ जुलै २०२२ रोजीची रविवारीची सुटी जोडून मुख्यालय 
सोडण्याच्या परवानगीसह कार्योत्तर मंजूर करण्यात येत आहे . 
वरील रजेच्या काळात त्यांचे पद रिक्त होते . 


रजेवरुन परत आल्यानंतर त्यांची पुर्वीच्याच पदावर नियुक्ती राहील . 
प्रमाणित करण्यात येते की , श्री . बी . एन . चिकणे , हे जर वर नमूद 
केल्याप्रमाणे रजेवर गेले नसते तर ते त्याच पदावर कायम राहीले 
असते . 


मुंबई दिवाणी न्यायालय कायदा , १८६ ९ चे कलम ३७ अन्वये प्रदान 
करण्यात आलेल्या अधिकाराचा वापर करुन यापुर्वी दिलेल्या आदेशान्वये 
श्री . सी . एस . बाविस्कर , जिल्हा न्यायाधीश - १ तथा अति . सत्र न्यायाधीश , 
अकोट यांनी वरील रजेच्या काळात सदर न्यायालयाचे न्यायीक स्वरुपाचा 
कार्यभार तसेच श्री बी . बी . चव्हाण , सह दिवाणी न्यायाधीश क . स्तर तथा 
न्यायदंडाधिकारी प्रथम श्रेणी , अकोट यांनी सदर न्यायालयाच प्रशासकीय 
स्वरूपाचा कार्यभार पाहीला . 

दिनांक : १७ ऑगस्ट २०२२ . 


भाग १ ( अ . वि . पु . ) म . शा . रा . , अ . क्र . ८६७ . 

आदेश 


क्रमांक ३०५-२०२२ 

श्री . ए . बी . कटटे , दिवाणी न्यायाधीश क . स्तर तथा न्यायदंडाधिकारी 
प्रथम श्रेणी , बार्शी टाकळी यांच्या खाती दिनांक ७ ऑगस्ट २०२२ रोजी 
एकूण २७ दिवसांची अर्धवेतनी रजा शिल्लक आहे . यांना दिनांक 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक अमरावती विभागीय पुरवणी , सप्टेंबर २२-२८ , २०२२ / भाद्रपद ३१ आश्विन ६ , शके १ ९ ४४ 

भाग १ ( अ . वि . पु . ) म . शा . रा . , अ . क्र . ८६ ९ . 

८ ऑगस्ट २०२२ ते दिनांक १० ऑगस्ट २०२२ अशी एकूण तीन ( ३ ) 
दिवसांची परिवर्तीत रजा दिनांक ७ ऑगस्ट २०२२ रोजीची रविवारची 
सुटी जोडून कार्योत्तर मंजूर करण्यात येत आहे . 

वरील रजेच्या काळात त्यांचे पद रिक्त होते . 


२२ 


रजेवरुन परत आल्यानंतर त्यांची पुर्वीच्याच पदावर नियुक्ती राहील . 
प्रमाणित करण्यात येते की , श्री . ए . बी . कटट्टे , हे जर वर नमूद 
केल्याप्रमाणे रजेवर गेले नसते तर ते त्याच पदावर कायम राहीले 
असते . 


मुंबई दिवाणी न्यायालय कायदा , १८६ ९ चे कलम ३७ आणि फौजदारी 
प्रक्रिया संहिता १ ९ ७३ चे कलम १५ अन्वये प्रदान करण्यात आलेल्या 
अधिकाराचा वापर करुन यापुर्वी दिलेल्या आदेशान्वये श्री . ए . एन . 
खताडे , सह दिवाणी न्यायाधीश ( कनिष्ठ स्तर ) तथा अति . न्यायदंडाधिकारी , 
प्रथम श्रेणी , बार्शिटाकळी यांनी वरील रजेच्या काळात सदर न्यायालयाचे 
तातडीचे दिवाणी व फौजदारी स्वरुपाचे काम पाहीले . 

दिनांक : २३ ऑगस्ट २०२२ . 


भाग १ ( अ . वि . पु . ) म . शा . रा . , अ . क्र . ८६८ . 

आदेश 


क्रमांक ३०८-२०२२ . – 

श्री . एस . बी . यादव , ४ थे सह दिवाणी न्यायाधीश ( क . स्तर ) व 
न्यायदंडाधिकारी , प्रथम श्रेणी अकोला यांच्या खाती दिनांक 
१५ ऑगस्ट २०२२ रोजी एकूण ६६ दिवसांची अर्जित रजा शिल्लक 
आहे . यांना दिनांक १६ ऑगस्ट २०२२ ते दिनांक १८ ऑगस्ट २०२२ 
अशी एकूण तीन ( ३ ) दिवसांची अर्जित रजा , रजेच्या नंतर दिनांक 
१ ९ ऑगस्ट २०२२ रोजीची गोकुळाष्टमीची सुटी जोडून दिनांक 
१५ ऑगस्ट २०२२ रोजीचे ध्वजारोहणाच्या कार्यक्रमानंतर पासून ते 
दिनांक १ ९ ऑगस्ट २०२२ रोजीपर्यंत मुख्यालय सोडण्याच्या परवानगीसह 
कार्योत्तर मंजूर करण्यात येत आहे . 

वरील रजेच्या काळात त्यांचे पद रिक्त होते . 


रजेवरुन परत आल्यानंतर त्यांची पुर्वीच्याच पदावर नियुक्ती राहील . 
प्रमाणित करण्यात येते की , श्रीमती एस . बी . यादव , ह्या जर वर 
नमूद केल्याप्रमाणे रजेवर गेल्या नसत्या तर त्या त्याच पदावर कायम 
राहीलया असत्या . 


मुंबई दिवाणी न्यायालय कायदा , १८६ ९ चे कलम ३७ आणि फौजदारी 
प्रक्रिया संहिता १ ९ ७३ चे कलम ५ अन्वये प्रदान करण्यात आलेल्या 
अधिकाराचा वापर करुन यापुर्वी दिलेल्या आदेशान्वये श्रीमती एम . व्हि . 
भराडे , ५ वे सह दिवाणी न्यायाधीश ( कनिष्ठ स्तर ) तथा न्यायदंडाधिकारी 
प्रथम श्रेणी , अकोला यांनी दिनांक १५ ऑगस्ट २०२२ रोजीचे 
ध्वजारोहणाच्या कार्यक्रमानंतर पासून ते दिनांक १७ ऑगस्ट २०२२ 
पर्यंत व तद्नंतर श्रीमती व्हि.पी. धुर्वे , ६ वे सह दिवाणी न्यायाधीश क . 
स्तर तथा न्यायदंडाधिकारी प्रथम श्रेणी , अकोला यांनी सदर न्यायालयाचा 
कार्यभार पाहिला . 


अकोला : 

दिनांक २४ ऑगस्ट २०२२ . 


श्रीमती शयना पाटील , 
जिल्हा न्यायाधीश -१ , 

अकोला . 


BY PRINCIPAL DISTRICT JUDGE 


ORDER 


No. B.2 ( 1 ) ADMN - 485-2022. 

Shri B.S. Jagdale , Civil Judge ( Jr.Dn . ) & J.M.F.C. Digras , 
is granted Ex - post facto earned leave for 12 days w.e.f. 
11th July 2022 to 22nd July 2022 with permission to leave 
head quarter we.f. 08th July 2022 A.O.H. to 22nd July 2022 . 
Necessary note be taken in his original service book 
and leave account . 


No locum tenens is necessary . 

The charge of his Court and office is kept with 
Shri N. R. Dhoke , Joint Civil Judge ( Jr.Dn. ) & J.M.F.C , 
Digras during the above period . 


On return from leave , Shri B. S. Jagdale , Civil Judge 
( Jr. Dn . ) & J.M.F.C.Digras , is re - posted to his former post . 


Certified under note 2 of Rule 39 ( 2 ) ( b ) of M.C.S ( Pay ) 
Rules , 1981 that Shri B. S. Jagdale , would have 
continued to officiate as Civil Judge ( Jr.Dn. ) , & J.M.F.C. 
Digras , had he not proceeded on leave during the above 
period . 

Dated the 26th July 2022 . 


भाग १ ( अ . वि . पु . ) म . शा . रा . , अ . क्र . ८७० . 

ORDER 


No. B.2 ( 1 ) ADMN - 488-2022 . - 

Shri R.R.Mawatwal , Civil Judge ( Sr. Dn . ) Pusad , is 
granted Ex - post facto earned leave for 3 days w.e.f. 
20th July 2022 to 22nd July 2022 with permission to 
leave head quarter w.e.f. 19th July 2022 A.O.H. to 25th July 
2022 B.O.H. 


Necessary note be taken in his original service book 
and leave account . 


No locum tenens is necessary . 

The charge of his Court and office is kept with 
Shri S.N.Naik , Joint Civil Judge ( Sr. Dn . ) Pusad , during 
the above period . 


On return from leave , Shri R. R. Mawatwal , Civil Judge 
( Sr. Dn . ) , Pusad , is re - posted to his former post . 


Certified under note 2 of Rule 39 ( 2 ) ( b ) of M.C.S ( Pay ) 
Rules , 1981 that Shri R. R. Mawatwal , would have 
continued to officiate as Civil Judge ( Sr. Dn . ) , Puasd , if he 
had not proceeded on leave during the above period . 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक अमरावती विभागीय पुरवणी , सप्टेंबर २२-२८ , २०२२ / भाद्रपद ३१ आश्विन ६ , शके १ ९ ४४ 

भाग १ ( अ . वि . पु . ) म . शा . रा . , अ . क्र . ८७१ . 

भाग १ ( अ . वि . पु . ) म . शा . रा . , अ . क्र . ८७३ . 

ORDER 

ORDER 


No. B.2 ( 1 ) -ADMN - 489-2022. 

Shri V.V. Jatal , Civil Judge ( Jr.Dn . ) & Judicial Magis 
trate First Class , Ralegaon , is granted Ex - post facto 
earned leave for 2 days w.e.f. 25th July 2022 to 26th July 
2022 with permission to leave head quarter w.e.f. 25th 
July 2022 till B.O.H. of 27th July 2022 . 


Necessary note be taken in his original service book 
and leave account . 


No locum tenens is necessary . 

The charge of his Court and office was kept with 
Shri D.R.Kulkarni , Joint Civil Judge ( Jr.Dn. ) & J.M.F.C. 
Ralegaon , during the above period . 


On return from leave , Shri V. V. Jatal , Civil Judge ( Jr. 
Dn . ) & J.M.F.C. Ralegaon , is re - posted to his former post . 


Certified under note 2 of Rule 39 ( 2 ) ( b ) of M.C.S ( Pay ) 
Rules , 1981 that Shri V. V. Jatal , would have . 
continued to officiate as Civil Judge ( Jr.Dn. ) & 
J.M.F.C. , Ralegaon , if he had not proceeded on leave 
during the above period . 

Dated the 27th July 2022 . 


भाग १ ( अ . वि . पु . ) म . शा . रा . , अ . क्र . ८७२ . 

ORDER 


No. B.2 ( 1 ) -ADMN - 491-2022. 

Smt N. N. Shaikh , 4th Joint Civil Judge ( Sr . Dn . ) , 
Yavatmal , is granted Ex - post facto commuted leave for 2 
days w.e.f. 25th July 2022 to 26th July 2022 . 


She has got 13 days L.H.P. is balance at the time of 
granting leave . However , 04days L.H.P. be debited in her 
leave account . 


Necessary note be taken in his original service book 
and leave account . 


No locum tenens her necessary . 

The charge of her Court and office was kept with 
Shri H.A.H.I. Hashami , 5th Joint Civil Judge ( Sr.Dn. ) 
Yavatmal , during the above period . 


On return from leave , Smt . N. N. Shaikh , 4th Jt.Civil 
Judge ( Sr. Dn . ) Yavatmal , is re - posted to her former post . 


Certified under note 2 of Rule 39 ( 2 ) ( b ) of M.C.S 
( Pay ) Rules , 1981 that Smt . N. N. Shaikh , would have 
continued to officiate as 4th Jt.Civil Judge ( Sr. Dn . ) , 
Yavatmal , if she had not proceeded on leave during the 
above period . 

Dated the 28th July 2022 . 


२३ 


No. B.2 ( 1 ) -ADMN - 496-2022. 

Shri M. B. Dudhe , Joint Civil Judge ( Sr.Dn. ) , 
Yavatmal , is granted Ex - post facto commuted leave for 6 
days w.e.f. 25th July 2022 to 30th July 2022 . 


He has got 226 days L.H.P. is balance at the time of 
granting leave . However , 12 days L.H.P. be debited in 
his leave account . 


Necessary note be taken in his original service book 
and leave account . 


No locum tenens is necessary . 

The charge of his Court and office was kept with 
Shri V.S.Madke , 2nd Joint Civil Judge ( Sr.Dn. ) Yavatmal , 
during the above period . 


On return from leave , Shri M.B. Dudhe , Jt.Civil Judge 
( Sr. Dn . ) Yavatmal , is re - posted to his former post . 


Certified under note 2 of Rule 39 ( 2 ) ( b ) of M.C.S. 
( Pay ) Rules , 1981 that Shri M. B. Dudhe , would have 
continued to officiate as Jt.Civil Judge ( Sr.Dn. ) Yavatmal , 
if he had not proceeded on leave during the above period . 


भाग १ ( अ . वि . पु . ) म . शा . रा . , अ . क्र . ८७४ . 

ORDER 


No. B.2 ( 1 ) -ADMN - 497-2022.— 

Smt . V. G. Karmore , 4th Joint Civil Judge ( Jr.Dn . ) & 
Judicial Magistrate First Class , Darwha , is granted 
Ex - post facto earned leave for 3 days w.e.f. 28th July 2022 
to 30th July 2022 with permission to leave head quarter 
w.e.f. 27th July 2022 A.O.H. to 8th July 2022 B.O.H. 


Necessary note be taken in her original service book 
and leave account . 


No locum tenens is necessary . 

The charge of her Court and office was kept with 
Shri A. A. Pund , 2nd Joint Civil Judge ( Jr.Dn. ) & J.M.F.C. , 
Darwha , during the above period . 


On return from leave , Smt.V.G. Karmore , 4th Jt.Civil 
Judge ( Jr. Dn . ) & J.M.F.C. , Darwha , is re - posted to her 
former post . 


Certified under note 2 of Rule 39 ( 2 ) ( b ) of M.C.S 
( Pay ) Rules , 1981 that Smt . V. G. Karmore , would have 
continued to officiate as 4th Jt.Civil Judge ( Jr.Dn. ) & 
J.M.F.C. Darwha , if she had not proceeded on leave 
during the above period . 


२४ महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक अमरावती विभागीय पुरवणी , सप्टेंबर २२-२८ , २०२२ / भाद्रपद ३१ आश्विन ६ , शके १ ९ ४४ 

भाग १ ( अ . वि . पु . ) म . शा . रा . , अ . क्र . ८७५ . 

भाग १ ( अ . वि . पु . ) म . शा . रा . , अ . क्र . ८७७ . 

ORDER 

ORDER 


No. B.2 ( 1 ) -ADMN - 498-2022. 

Smt . S. G. Jadhav , 4th Joint Civil Judge ( Jr.Dn . ) & 
Judicial Magistrate First Class , Pusad , is granted 
Ex - post facto earned leave for 2 days w.e.f. 26th July 2022 
to 27th July 2022 . 


Necessary note be taken in her original service book 
and leave account . 


No locum tenens is necessary . 

The charge of her Court and office was kept with 
Shri G. S.Varpe , 5th Joint Civil Judge ( Jr.Dn. ) & J.M.F.C. , 
Pusad , during the above period . 


On return from leave , Smt . S.G. Jadhav , 4th Jt.Civil 
Judge ( Jr. Dn . ) & J.M.F.C. , Pusad , is re - posted to her 
former post . 


Certified under note 2 of Rule 39 ( 2 ) ( b ) of M.C.S 
( Pay ) Rules , 1981 that Smt . S. G. Jadhav , would have 
continued to officiate as 4th Jt.Civil Judge ( Jr.Dn. ) & 
J.M.F.C. , Pusad , if she had not proceeded on leave 
during the above period . 


भाग १ ( अ . वि . पु . ) म . शा . रा . , अ . क्र . ८७६ . 

ORDER 


No. B.2 ( 1 ) -ADMN - 499-2022. 

Smt . V. R. Malode , 7th Joint Civil Judge ( Jr . Dn . ) & 
Judicial Magistrate First Class , Yavatmal , is granted 
Ex - post facto earned leave for 3 days w.e.f. 28th July 2022 
to 30th July 2022. with permission to leave head quarter 
w.e.f. 27th July 2022 A.O.H. to 01st August 2022 B.O.H. 


Necessary note be taken in her original service book 
and leave account . 


No locum tenens is necessary . 

The charge of her Court and office was kept with 
Smt . S.G. Meshram , 8th Joint Civil Judge ( Jr.Dn. ) & 
J.M.F.C. , Yavatmal , during the above period . 


On return from leave , Smt.V.R. Malode , 7th Jt.Civil 
Judge ( Jr. Dn . ) & J.M.F.C. , Yavatmal , is re - posted to 
her former post . 


Certified under note 2 of Rule 39 ( 2 ) ( b ) of M.C.S 
( Pay ) Rules , 1981 that Smt . V. R. Malode , would have 
continued to officiate as 7th Jt.Civil Judge ( Jr.Dn. ) & 
J.M.F.C. , Yavatmal , if she had not proceeded on leave 
during the above period . 


No. B.2 ( 1 ) -ADMN - 500-2022. 

Shri . A. B. Kulkarni , 3rd Joint Civil Judge ( Sr. Dn . ) , 
Yavatmal is granted Ex - post facto earned leave for 
10 days w.e.f. 18th July 2022 to 27th July 2022. with 
permission to leave head quarter . 


Necessary note be taken in his original service book 
and leave account . 


No locum tenens is necessary . 

The charge of his office was kept with 
Shri H.A.H.I.hashmi , 5th Joint Civil Judge ( Sr.Dn. ) , 
Yavatmal , during the above period . 


On return from leave , Shri .A . B. Kulkarni , 3rd Jt.Civil 
Judge ( Sr. Dn . ) , Yavatmal , is re - posted to his former 
post . 


Certified under note 2 of Rule 39 ( 2 ) ( b ) of M.C.S 
( Pay ) Rules , 1981 that Shri . A. B. Kulkarni , would have 
continued to officiate as 3rdJt.Civil Judge ( Sr.Dn. ) , 
Yavatmal , if he had not proceeded on leave during the 
above period . 

Dated the 3rd August 2022 . 


भाग १ ( अ . वि . पु . ) म . शा . रा . , अ . क्र . ८७८ . 

ORDER 


No. B.2 ( 1 ) -ADMN - 508-2022 

Smt . V. R. Jambhule , Joint Civil Judge ( Sr . Dn . ) Darwha , 
is granted Ex - post facto earned leave for 3 days w.e.f. 
1st August 2022 to 4th August 2022. with permission to 
leave head quarter w.e.f. 31st July 2022 to 05th August 
2022 B.O.H. 


Necessary note be taken in her original service book 
and leave account . 


No locum tenens is necessary . 

The charge of her Court and office was kept with 
Shri P.L.Ghule , Civil Judge ( Sr. Dn . ) Darwha , during the 
above period . 


On return from leave , Smt.V.R . Jambhule , Jt.Civil Judge 
( Sr. Dn . ) Darwha , is re - posted to her former post . 


Certified under note 2 of Rule 39 ( 2 ) ( b ) of M.C.S 
( Pay ) Rules , 1981 that Smt . V. R. Jambhule , would have 
continued to officiate as Jt.Civil Judge ( Sr.Dn. ) Darwha , if 
she had not proceeded on leave during the above period . 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक अमरावती विभागीय पुरवणी , सप्टेंबर २२-२८ , २०२२ / भाद्रपद ३१ आश्विन ६ , शके १ ९ ४४ 

भाग १ ( अ . वि . पु . ) म . शा . रा . अ . क्र . ८७ ९ . 

ORDER 

Certified under note 2 of Rule 39 ( 2 ) ( b ) of M.C.S 
( Pay ) Rules , 1981 that Shri A. A. Utpat , would have 
continued to officiate as Civil Judge ( Jr.Dn. ) & J.M.F.C. , 
Ghatanji , if he had not proceeded on leave during the 
above period . 


No. B.2 ( 1 ) -ADMN - 509-2022.— 

Shri M.M.Kalyankar , 3rd Joint Civil Judge ( Sr.Dn . ) & 
J.M.F.C. , Darwha , is granted Ex - post facto commuted 
leave for 9 days w.e.f. 25th July 2022 to 2nd August 2022 . 
with permission to leave head quarter . 


He has got 86 days L.H.P. in balance at the time of 
granting leave . However 18 days L.H.P. be debited in 
his leave acccount . 


Necessary note be taken in his original service book 
and leave account . 


No locum tenens was necessary . 

The charge of his Court and office was kept with 
Smt . V.G.Karmore , 4th Jt . Civil Judge ( Jr.Dn. ) & J.M.F.C. , 
Darwha for the period from 25 July 2022 to 27th July 2022 
& 01st August 2022 to 2nd August 2022 and from 28th July 
2022 to 31st July 2022 with Smt . A. A. Pund , 2nd Jt . Civil 
Judge ( Jr. Dn . ) & J.M.F.C. , Darwha . 


On return from leave , Shri M.M. Kalyankar , 3rd Jt.Civil 
Judge ( Jr. Dn . ) & J.M.F.C. , Darwha , is re - posted to his 
former post . 


Certified under note 2 of Rule 39 ( 2 ) ( b ) of M.C.S. 
( Pay ) Rules , 1981 that Shri M. M. Kalyankar , would have 
continued to officiate as 3rd Jt.Civil Judge ( Jr.Dn. ) & 
J.M.F.C. , Darwha , if he had not proceeded on leave 
during the above period . 


भाग १ ( अ . वि . पु . ) म . शा . रा . , अ . क्र . ८८० . 

ORDER 


No. B.2 ( 1 ) -ADMN - 510-2022. 

Shri A. A.Utpat , Civil Judge ( Jr.Dn. ) & J.M.F.C. 
Ghatanji , is granted Ex - post facto earned leave for 2 
days w.e.f. 1st August 2022 to 2nd August 2022. with 
permission to leave head quarter . w.e.f. 30th July 2022 
A.O.H. to 03rd August 2022 B.O.H. 


Necessary note be taken in his original service book 
and leave account . 


No locum tenens was necessary . 

The charge of his Court and office was kept with 
Shri A. A. Kalamkar , Jt . Civil Judge ( Jr.Dn. ) & J.M.F.C. , 
Ghatanji , during the above period . 


On return from leave , Shri A. A. Utpat , Civil Judge ( Jr. 
Dn . ) & J.M.F.C. , Ghatanji , is re - posted to his former post . 
अ - एक -७ ( १६ ९ ० ) . 


भाग १ ( अ . वि . पु . ) म . शा . रा . , अ . क्र . ८८१ . 

ORDER 


२५ 


No. B.2 ( 1 ) -ADMN - 511-2022. 

Shri G. S. Varpe , 5th Joint Civil Judge ( Jr.Dn. ) & J.M.F.C. 
Pusad , is granted Ex - post facto earned leave for 1 days 
on 28th July 2022 . 


Necessary note be taken in his original service book 
and leave account . 


No locum tenens was necessary . 

The charge of his Court and office was kept with 
Shri V. B. Chavan , 6th Jt.Civil Judge ( Jr. Dn . ) & J.M.F.C. , 
Pusad during the above period . 


On return from leave , Shri G. S. Varpe , 5th Jt . Civil 
Judge ( Jr. Dn . ) & J.M.F.C. , Pusad , is re - posted to his 
former post . 


Certified under note 2 of Rule 39 ( 2 ) ( b ) of M.C.S 
( Pay ) Rules , 1981 that Shri G. S.Varpe , would have 
continued to officiate as 5th Jt.Civil Judge ( Jr.Dn. ) & 
J.M.F.C. , Pusad , if he had not proceeded on leave 
during the above period . 

Dated the 6th August 2022 . 


भाग १ ( अ . वि . पु . ) म . शा . रा . , अ . क्र . ८८२ . 

ORDER 


No. B.2 ( 1 ) -ADMN - 517-2022. 

Shri V.V. Jatal , Civil Judge ( Jr.Dn. ) & J.M.F.C. , 
Ralegaon , is granted Ex - post facto commuted leave for 
2 days w.e.f. 2nd August 2022 to 3rd August 2022 . 


He has goy 53 days L.H.P. in balance at the time of 
granting leave . However 04 days L.H.P. be debited in 
his leave acccount . 


Necessary note be taken in his original service book 
and leave account . 


No locum tenens was necessary . 

The charge of his Court and office was kept with 
Shri D. R. Kulkarni , Jt . Civil Judge ( Jr.Dn. ) & J.M.F.C. , 
Ralegaon , during abvoe period . 


On return from leave , Shri V. V. Jatal , Civil Judge 
( Jr. Dn . ) & J.M.F.C. , Ralegaon , is re - posted to his former 
post . 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक अमरावती विभागीय पुरवणी , सप्टेंबर २२-२८ , २०२२ / भाद्रपद ३१ आश्विन ६ , शके १ ९ ४४ 

On return from leave , Shri . A. A.Utpat , Civil Judge ( Jr. 
Dn . ) & J.M.F.C. Ghatanji , is re - posted to his former post . 

Certified under note 2 of Rule 39 ( 2 ) ( b ) of M.C.S 
( Pay ) Rules , 1981 that Shri V. V. Jatal , would have 
continued to officiate as Civil Judge ( Jr.Dn. ) & J.M.F.C. , 
Ralegaon , if he had not proceeded on leave during the 
above period . 


२६ 


भाग १ ( अ . वि . पु . ) म . शा . रा . अ . क्र . ८८३ . 

ORDER 


No. B.2 ( 1 ) -ADMN - 518-2022. 

Smt . N.N.Shaikh , 4th Joint Civil Judge ( Sr. Dn . ) Yavatmal , 
is granted Ex - post facto earned leave for 6 days w.e.f. 
1st August 2022 to 6th August 2022 with permission to 
leave head quarter . w.e.f30th July 2022 A.O.H. to 8th Au 
gust 2022 B.O.H. 


Necessary note be taken in her original service book 
and leave account . 


No locum tenens is necessary . 

The charge of her Court and office was kept with 
Shri H.A.H.I. Hashmi , 5th Jt . Civil Judge ( Sr. Dn . ) Yavatmal , 
during the above period . 


On return from leave , Smt . N.N. Shaikh , 4th Jt.Civil 
Judge ( Sr. Dn . ) Yavatmal , is re - posted to her former post . 


Certified under note 2 of Rule 39 ( 2 ) ( b ) of M.C.S 
( Pay ) Rules , 1981 that Smt . N.N. Shaikh , would have 
continued to officiate as 4thJt.Civil Judge ( Sr. Dn . ) , 
Yavatmal , if she had not proceeded on leave during the 
above period . 


भाग १ ( अ . वि . पु . ) म . शा . रा . , अ . क्र . ८८४ . 

ORDER 


No. B.2 ( 1 ) -ADMN - 521-2022. 

Smt . A. A.Utpat , Civil Judge ( Jr.Dn. ) & J.M.F.C. , 
Ghatanji , is granted Ex - post facto earned leave for 
3 days w.e.f. 8th August 2022 to 10th August 2022 with 
permission to leave head quarter . w.e.f. 6th August 2022 
A.O.H. to 11th August 2022 B.O.H. subject to condition 
that Lok Adalat and Special Drive is not hampered . 


Necessary note be taken in his original service book 
and leave account . 


No locum tenens was necessary . 

The charge of his Court and office was kept with 
Shri A.A.Kalamkar , Jt . Civil Judge ( Jr.Dn. ) & J.M.F.C. 
Ghatanji , during the above period . 


Certified under note 2 of Rule 39 ( 2 ) ( b ) of M.C.S 
( Pay ) Rules , 1981 that Shri A. A. Utpat , would have 
continued to officiate as Civil Judge ( Jr.Dn. ) & J.M.F.C , 
Ghatanji , if he had not proceeded on leave during the 
above period . 

Date : 11th August 2022 . 


भाग १ ( अ . वि . पु . ) म . शा . रा . , अ . क्र . ८८५ . 

ORDER 


No. B.2 ( 1 ) -ADMN - 524-2022.— 

Shri V.S. Madke , 2nd Joint Civil Judge ( Sr. Dn . ) Yavatmal , 
is granted Ex - post facto earned leave for 3 days w.e.f. 
10th August 2022 to 12th August 2022 . 


Necessary note be taken in his original service book 
and leave account . 


No locum tenens is necessary . 

The charge of his Court and office was kept with 
Shri A. B. Kulkarni , 3rd Jt . Civil Judge ( Sr.Dn. ) Yavatmal , 
during the above period . 


On return from leave , Shri V.S.Madke , 2nd Jt.Civil 
Judge ( Sr. Dn . ) Yavatmal , is re - posted to his former post . 


Certified under note 2 of Rule 39 ( 2 ) ( b ) of M.C.S 
( Pay ) Rules , 1981 that Shri V. S. Madke , would have 
continued to officiate as 2nd Jt.Civil Judge ( Sr.Dn. ) , 
Yavatmal , if he had not proceeded on leave during the 
above period . 


भाग १ ( अ . वि . पु . ) म . शा . रा . , अ . क्र . ८८६ . 

ORDER 


No. B.2 ( 1 ) -ADMN - 525-2022. 

Smt . S. M. Patil , Joint Civil Judge ( Jr.Dn. ) & J.M.F.C. , 
Arni , is granted Ex - post facto earned leave for 3 days 
w.e.f. 10th August 2022 to 12th August 2022 with permis 
sion to leave head quarter . w.e.f 8th August 2022 A.O.H. 
to 13th August 2022 B.O.H. 


Necessary note be taken in her original service book 
and leave account . 


No locum tenens is necessary . 

The charge of her Court and office was kept with 
Shri S. B. Sabale , Civil Judge ( Jr.Dn. ) & J.M.F.C. Arni , 
during the above period . 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक अमरावती विभागीय पुरवणी , सप्टेंबर २२-२८ , २०२२ / भाद्रपद ३१ आश्विन ६ , शके १ ९ ४४ 

On return from leave , Smt . S.M. Patil , Jt.Civil Judge 
( Jr. Dn . ) & J.M.F.C. , Arni , is re - posted to her former post . 

The charge of his Court and office was kept with 
Shri D.R. Kulkarni , Jt . Civil Judge ( Jr.Dn. ) & J.M.F.C. 
Ralegaon , during the above period . 


Certified under note 2 of Rule 39 ( 2 ) ( b ) of M.C.S 
( Pay ) Rules , 1981 that Smt . S.M.Patil , would have 
continued to officiate as Jt.Civil Judge ( Jr.Dn. ) & J.M.F.C. 
Arni , if she had not proceeded on leave during the above 
period . 


भाग १ ( अ . वि . पु . ) म . शा . रा . , अ . क्र . ८८७ . 

ORDER 


No. B.2 ( 1 ) -ADMN - 526-2022. 

Smt . P.R.Sugaonkar , Joint Civil Judge ( Jr.Dn. ) & 
Judicial Magistrate First Class , Darwha , is granted 
Ex - post facto earned leave for 5 days w.e.f. 14th June 2022 
to 18th June 2022 with permission to leave head quarter . 
w.e.f13th June 2022 A.O.H. to 20th June 2022 B.O.H. 


Necessary note be taken in his original service book 
and leave account . 


No locum tenens is necessary . 

The charge of her Court and office was kept with 
Smt.V.G. Karmore , 4th Jt . Civil Judge ( Jr.Dn. ) & J.M.F.C. , 
Darwha , during the above period . 


On return from leave , Smt . P.R.Sugaonkar , Jt.Civil Judge 
( Jr. Dn . ) & J.M.F.C. , Darwha , is re - posted to his former 
post . 


Certified under note 2 of Rule 39 ( 2 ) ( b ) of M.C.S. 
( Pay ) Rules , 1981 that Smt.P.R. Sugaonkar , would have 
continued to officiate as Jt.Civil Judge ( Jr.Dn. ) & J.M.F.C. , 
Darwha , if she had not proceeded on leave during the 
above period . 


भाग १ ( अ . वि . पु . ) म . शा . रा . , अ . क्र . ८८८ 

ORDER 


No. B.2 ( 1 ) -ADMN - 527-2022. 

Shri . V.V.Jatal , Civil Judge ( Jr.Dn. ) & J.M.F.C. , 
Ralegaon , is granted Ex - post facto earned leave for 
2 days w.e.f. 10th August 2022 to 11th August 2022 with 
permission to leave head quarter . w.e.f 10th August 2022 
B.O.H. of 12th August 2022 . 


Necessary note be taken in his original service book 
and leave account . 

No locum tenens is necessary . 


On return from leave , Smt . V.V. Jatal , Civil Judge ( Jr. 
Dn . ) & J.M.F.C. , Ralegaon is re - posted to his former post . 


२७ 


Certified under note 2 of Rule 39 ( 2 ) ( b ) of M.C.S 
( Pay ) Rules , 1981 that Shri V.V. Jatal would have 
continued to officiate as Civil Judge ( Jr.Dn. ) & J.M.F.C , 
Ralegaon , if he had not proceeded on leave during the 
above period . 

Dated the 16th August 2022 . 


भाग १ ( अ . वि . पु . ) म . शा . रा . , अ . क्र . ८८ ९ . 

ORDER 


No. B.2 ( 1 ) -ADMN - 528-2022. 

In view of the High Court letter referred to above at 
Sr. No. ( 2 ) the Hon'ble Prinipal District Judge , Yavatmal 
is pleased to grant Ex - post facto earned leave for 60 days 
w.e.f. 08th June 2022 to 06th August 2022 with permission 
to leave head quarter to Smt . S. G. Shaikh , District Judge 
2 and A.S.J. , Darwha . 


Necessary note be taken in his original service book 
and leave account . 


No locum tenens is necessary . 

The charge of his Court and office was kept with 
Shri A. B. Bhasme , District Judge - 1 & A. S. J. , Darwha , 
during the above period . 


On return from leave , Smt . S.G. Shaikh , Disrtict Judge 
2 & A.S.J. , Darwha , is re - posted to his former post . 
Certified under note 2 of Rule 39 ( 2 ) ( b ) of M.C.S 
( Pay ) Rules , 1981 that Smt . S. G. Shaikh , would have 
continued to officiate as District Judge - 2 and A.S.J. , 
Darwha , if she had not proceeded on leave during the 
above period . 


Yavatmal : 

Dated the 17th August 2022 . 


A. SUBRAMANIAM . 
Principal District Judge , 
Yavatmal . 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक अमरावती विभागीय पुरवणी , सप्टेंबर २२-२८ , २०२२ / भाद्रपद ३१ आश्विन ६ , शके १ ९ ४४ 

भाग १ ( अ . वि . पु . ) म . शा . रा . , अ . क्र . ८ ९ ० . 
जिल्हादंडाधिकारी , यांजकडून 

अगर नितिमत्ता यास धोका पोहचेल किंवा राज्याची सुरक्षितता 
धोक्यात येईल किंवा ज्या कृतीमध्ये राज्य प्रशासन उलथुन 
पाडण्याची प्रवृत्ती दिसून येईल अशी आवेशपुर्ण भाषणे करणे , 
सोंग आणने , पत्ते खेळणे आणि तशी चिन्हे , चित्रे , फलके 
किंवा कोणत्याही जिन्नस / वस्तु तयार करणे किंवा त्याचा लोकामध्ये 
प्रसार / प्रचार करणे . 


२८ 


संदर्भ : - पोलीस अधीक्षक , वाशिम यांचे कार्यालयीन पत्र 
क्रमांकःजिविशा - का.व.सु ..- कलम ३७ ( १ ) ( ३ ) - प्रतिबंधक 
३२०० - २०२२ , दिनांक ०५-०८-२०२२ 


मुंबई पोलीस अधिनियम १ ९ ५१ चे कलम ३७ ( १ ) ( ३ ) लागू करणे 

बाबत 

आदेश 

क्र . कक्ष - ८ - अ . का . ( गुह ) - कावि - ६५१-२०२२ 

ज्याअर्थी , वाशिम जिल्ह्यांत मोहरम सणाचे अनुषंगाने सवारी , ताजीये , 
डोले , पंजे इ . ची स्थापना झाली असून दिनांक ०८ ऑगस्ट २०२२ ते 
दिनांक ११ ऑगस्ट २०२२ दरम्यान मोहरम विसर्जन मिरवणूक काढण्यात 
येणार आहेत . दिनांक १५ ऑगस्ट २०२२ रोजी संपूर्ण देशात स्वातंत्र 
दिनाचा वर्धापन दिन साजरा करण्यात येणार आहे तसेच दिनांक १८ 
ऑगस्ट २०२२ व दिनांक १ ९ ऑगस्ट २०२२ रोजी जिल्ह्यांत सर्वत्र 
श्रीकृष्ण जन्माष्टमी व दहीहंडीचा कार्यक्रम साजरा करण्यात येणार 
आहे . सद्यस्थितीत जैन धर्मियांचे . प . पु . आचार्य श्री . विद्यासागर महाराज 
शिरपूर जैन येथे चातुर्मास निमित्त वास्तव्यास असून त्याठिकाणी चातुर्मासाचे 
काळात विविध धार्मिक कार्यक्रम व प्रवचनाचे कार्यक्रम आयोजीत करण्यात 
येणार आहेत . त्याकरिता मोठ्या प्रमाणात जैन धर्मीय भाविक शिरपुर 
मध्ये येत आहेत . वाशिम जिल्हा सण उत्सवाचे दृष्टीने संवेदनशील 
असून नमुद सण उत्सवाचे काळात वाशिम जिल्ह्यांतील कायदा व 
सुव्यवस्था राखणे सुलभ व्हावे या करिता दिनांक १० ऑगस्ट २०२२ 
रोजीचे ००.०१ वा . पासून ते दिनांक २४ ऑगस्ट २०२२ रोजीचे 
२४.०० वा . पर्यंत मुंबई पोलीस अधिनियम , १ ९ ५१ चे कलम ३७ ( १ ) ( ३ ) 
अन्वये प्रतिबंधात्मक आदेश निर्गमित होणे बाबतचे पोलीस अधीक्षक , 
वाशिम यांचे संदर्भिय पत्र या कार्यालयास प्राप्त झाले आहे . 


त्याअर्थी , मी , शण्मुगराजन एस . ( भा.प्र.से. ) , जिल्हादंडाधिकारी , वाशिम 
मुंबई पोलीस अधिनियम , १ ९ ५१ चे कलम ३७ ( १ ) ( ३ ) अन्वये मला 
प्राप्त अधिकाराचा वापर करुन दिनांक १० ऑगस्ट २०२२ रोजीचे 
००.०१ वा . पासून ते दिनांक २४ ऑगस्ट २०२२ रोजीचे २४.०० वा . 
पर्यंत मुंबई पोलीस अधिनियम , १ ९ ५१ चे कलम ३७ ( १ ) ( ३ ) अन्वये 
आदेश प्रतिबंधात्मक आदेश पारित करीत आहे . सदर आदेश 
लागु केल्यामुळे वाशिम जिल्ह्यामध्ये खालील गोष्टीकरीता मनाई करण्यात 
आलेली आहे . 


१. शस्त्रे , सोटे , तलवारी , भाले , दंडे , बंदुका , सुरे , लाठ्या किंवा 
काठ्या तसेच शारिरिक इजा करण्यासाठी वापरता येतील 
अशा इतर कोणत्याही तिक्ष्ण वस्तु जवळ बाळगणे . 


२ . 
३ . 


४ . 


५ . 


कोणताही दाहक पदार्थ किंवा स्फोटक पदार्थ वाहुन नेण्यास . 
दगड किंवा क्षेपनास्त्रे सोडावयाची किंवा फेकावयाची उपकरणे 
किंवा तशी साधणे जवळ बाळगणे , जमा करणे , किंव तयार 
करणे . 


व्यक्तींचे प्रेते किंवा मनुष्याकृतीच्या प्रतिमा / आकृत्या यांचे बिभत्स 
प्रदर्शन करणे . 


वाद्य वाजविणे , किंकाळया फोडणे किंवा जाहीरपणे प्रक्षोभक 
घोषणा करणे अशा प्राधीकारांच्या मते ज्यामुळे नागरी सभ्यता 


तसेच मुंबई पोलीस अधिनियम १ ९ ५१ चे कलम ३७ ( ३ ) अन्वये 
सार्वजनिक ठिकाणी व रस्त्यावर पाच किंवा त्यापेक्षा अधिक व्यक्तींच्या 
जमावास एकत्र जमण्यास किंवा मिरवणुकीस मनाई करीत आहे . प्रस्तूत 
आदेश कामावरील कोणतेही पोलीस अधिकारी किंवा इतर शासकीय / 
निमशासकीय कर्मचारी किंवा विवाह , अत्यंयात्रा तसेच सक्षम अधिकारी 
यांनी विशेषरित्या परवानगी दिलेल्या मिरवणुकीस व कार्यक्रमास लागू 
राहणार नाहीत . उपरोक्त आदेश मुंबई पोलीस अधिनियम १ ९ ५१ चे 
कलम ३७ ( १ ) ( ३ ) अन्वये संपूर्ण वाशिम जिल्हयामध्ये दिनांक १० 
ऑगस्ट २०२२ रोजीचे ००.०१ वा . पासून ते दिनांक २४ ऑगस्ट २०२२ 
रोजीचे २४.०० वा . पर्यंत कार्यान्वित राहतील . 


प्रस्तुत आदेश लाऊडस्पीकर लावून तसेच ड्रम वाजवून तसेच तहसिल 
कार्यालय , पोलीस स्टेशन , नगर परिषद कार्यालयाच्या सुचना फलकावर 
दर्शनी भागावर प्रत लावून लागु करण्यात येईल . पोलीस स्टेशन अधिकारी 
यांनी त्यांचे कार्यक्षेत्रात परिस्थितीनुरुप योग्य कारण असेल व तसे 
करण्याशिवाय पर्याय नसेल तर अशा परिस्थितीत याबाबत कोणताही 
आदेश नजिकच्या उपविभागीय पोलीस अधिकारी यांचेशी विचार विनिमय 
करुन आदेश लागु करण्यास उपविभागीय दंडाधिकारी यांना प्राधिकृत 
करण्यात येत आहे . तसेच , आवश्यकता वाटल्यास उपविभागीय 
दंडाधिकारी यांनी संवेदनशील ठिकाणी विशेष कार्यकारी अधिकारी / 
दंडाधिकारी यांच्या नेमणूका कराव्यात . 


वाशिम : 

दिनांक ८ ऑगस्ट २०२२ . 


शण्मुगराजन एस . 
जिल्हादंडाधिकारी , 
वाशिम . 


भाग १ ( अ . वि . पु . ) म . शा . रा . , अ . क्र . ८ ९ १ . 

मुंबई पोलीस कायदा , १ ९ ५१ चे कलम ३३ , ३७ व ४० नुसार 
जाहिरनामा 


क्रमांक कावि - गृहविभाग - कक्ष ४ ( ३ ) - ६३३-२०२२ 

दरवर्षी प्रमाणे यावर्षी सुध्दा दिनांक ३१ ऑगस्ट २०२२ ते दिनांक ० ९ 
सप्टेंबर २०२२ या कालावधीत गणेशचतुर्थी ते अनंतचर्तुदशी पावेतो 
गणेशोत्सव साजरा होत आहे . बुलडाणा जिल्ह्यातील सर्व शहरात , गावात , 
खेड्यात सार्वजनिक रस्त्यावर अगर रस्त्याच्या आसपास सार्वजनिक 
शांतता भंग न होण्याच्या हेतुने गणेशोत्सवा निमित्य होणारे मेळावे , दिंडी , 
अगर मिरवणुकीत भाग घेणा - या लोकांचे नियमनाकरीता मुंबई पोलीस 
कायदा १ ९ ५१ चे कलम ३३ , ३७ व ४० प्रमाणे खालील निर्बंध घालण्यात 
येत आहे . 


जिल्ह्यात दिनांक ३१ ऑगस्ट २०२२ ते दिनांक ० ९ सप्टेंबर २०२२ 
या कालावधीत ( दोन्ही दिवस धरुन ) कोणासही जर श्री गणपती स्थापने 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक अमरावती विभागीय पुरवणी , सप्टेंबर २२-२८ , २०२२ / भाद्रपद ३१ आश्विन ६ , शके १ ९ ४४ 
२ ९ 

प्रित्यर्थ अगर विर्सजना प्रित्यर्थ मेळावे किंवा पालख्या किंवा वाद्यांसहीत 
मिरवणूक काढावयाची झाल्यास , अगर नाचगाणे किंवा कुस्त्यांचे सामने 
करावयाचे असल्यास त्या व्यक्तीने संबंधित पोलीस ठाण्याच्या 
अधिका - याकडून लेखी परवानगी घेतली पाहीजे अशी लेखी परवानगी 
घेतल्याशिवाय वरील कालावधीत कोणत्याही प्रकारची मिरवणूक काढण्यास 
मनाई आहे . 

सक्त मनाई करण्यात येत आहे . तसेच बिभत्स शब्दांचा उच्चार करु 
नये किंवा बिभत्स सोंग आणू नयेत . कोणास अपमानकारक चिड 
येण्यासारखे किंवा असे कोणतेहि कृत्य करु नये वशांततेचा भंग होइल 
अशा प्रकारच्या घोषणा करु नये , अगर गैरशिस्त गोंगाट करु नये . 


ज्या लोकांना असे परवाने पाहिजे असतील त्यांनी अशी मिरवणूक 
काढावयाचे ३६ तास अगोदर लेखी अर्जाद्वारे संबंधित पोलीस ठाण्याच्या 
ठाणेदार यांचे कडे खालील प्रमाणे माहिती भरुन दिली पाहीजे . 


१ . 


२ . 

3 . 


४ . 


६ . 


७ . 


८ . 


९ . 


मुख्य आयोजकाचे पूर्ण नाव व पत्ता . 

ज्या कारणासाठी परवाना पाहिजे ते कारण . 


मेळावा अगर मिरवणूकीचे वर्णन व मंडळाचे नाव . 
कोणकोणत्या ठिकाणी जाण्याकरीता परवाना पाहिजे ती तारीख 
व वेळ . 


ज्या रस्त्याने मिरवणूक अगर मेळावा जाणार असेल तो रस्त्या . 
ज्या तारखेला किंवा वेळेचा परवाना पाहिजे ती तारीख व वेळ . 
मिरवणूक चालकाचे व सदस्यांचे पूर्ण नाव व पत्ता 
मुख्य आयोजकाने मिरवणुकीतील किंवा मेळाव्यातील प्रत्येक 
व्यक्तीचे योग्य शांत वर्तनाबद्दल तो स्वतः जबाबदार आहे 
असे अर्जावर लिहून दिले पाहिजे . 


मिरवणूकीत वापरावयाचे वाहन उप प्रादेशिक परिवहन अधिकारी , 
बुलडाणा यांचेकडून तपासून घेतल्याबाबतचे प्रमाणपत्र . 


अशा प्रकारची मिरवणूक अगर मेळावा सार्वजनिक जागेतून नेतांना 
संबंधित व्यक्तीजवळ असा परवाना असावयास पाहिजे व दंडाधिकारी 
अगर पोलीस अंमलदार यांनी तो पहावयास मागीतल्यास त्यांना दाखविला 
पाहिजे . 


श्री गणपती विर्सजनाचे दिवशी मिरवणूक अगर मेळावा रात्री १०-00 
वाजेपर्यंत मिळालेल्या परवान्यात नमुद केलेल्या रस्त्यानेच व वेळेनुसार 
काढण्यात यावी . दुस - या रस्त्याने त्यांना जावू दिले जाणार नाही व 
वहीवाट अगर इतर सबब ऐकली जाणार नाही . त्या मिरवणूकीमुळे 
इतर मिरवणूकीस अगर रहदारीस अडथळा निर्माण होणार नाही याची 
खबरदारी घेतली पाहिजे . अडथळा झाला तर त्याबद्दल तो मुख्य आयोजक 
जबाबदार धरला जाईल . मिरवणूक विर्सजन वेळेच्या आंत केले पाहीजे . 


कोणत्याही प्रसंगी मिरवणूक अथवा मेळावा हयांनी प्रेतयात्रेला अग्रकम 
दिला पाहीजे ( जावू दिले पाहीजे ) व्यक्ती , प्रेत अगर त्यांच्या प्रतीमा यांचे 
सर्वाजनिक जागेत प्रदर्शन करण्यास मनाई आहे . 


वरील उत्सवाच्या काळात सभ्यता अगर नितीमत्तेत बीघाड होईल 
किंवा कायद्याविषयी तिरस्कार निर्माण होईल किंवा निरनिराळ्या जमातीतील 
शांतता धोक्यात येईल असे कोणतेही कृत्य किंवा गैरवर्तन करण्या मनाई 
करण्यात येत आहे . त्याच प्रमाणे जातीय तंटे , बखेडे निर्माण होतील 
अगर निरनिराळया भागात किंवा जमातीत संघर्ष निर्माण होईल असे 
कोणतेही कृत्य भाषण , जाहीरात प्रदर्शन , अंगविक्षेप , सोंग काढणे यास 


अ - एक -८ ( १६ ९ ० ) . 


ज्याचे बरोबर वाद्य साहित्य , खेळ , दिंड्या , आखाडे , सोंग फलके 
आहेत अशा लोकांनी रस्त्याने जातांना आजूबाजूस राहणा - या लोकांना 
त्रास होईल अशा रितीने थांबू नये , अगर गाणे गावू नये आणि ज्यावेळी 
एखादे जनावर बुजाडण्याचा संभव असेल त्या त्या वेळी अशी जनावरे 
तेथून निघून जाई पर्यंत वाद्य वाजविणे एकदम बंद ठेवले पाहीजे . 


मशीद जवळून मिरवणूक जातांना मशीदीपुढे न थांबता पूढे निघून 
जावे , रेंगाळू नये . मेळावे किंवा मिरवणूकी रस्त्याने जात असता किंवा 
रस्त्याने मेळाव्यातील मुले पदे म्हणू लागली असता अगर रस्त्याने काही 
वेळ पर्यंत मेळाव्यास उभे राहणे भाग पडले असता मेळाव्याचे अगर 
मिरवणूकीच्या मुख्य आयोजकाने रस्त्यावरुन गाडी वैगरे वाहणास अडथळा 
होणार नाही अशी तजविज केली पाहीजे असा अडथळा झाला तर त्या 
बद्दल तो मुख्य आयोजक जबबादार धरला जाईल . मेळावा अगर मिरवणूक 
रस्त्याने जात असताना त्यातील कोणत्याही इसमाने विषेष परवाण्याशिवाय 
कोणतेही अग्नीशस्त्र , मशाल ( टेंभे ) , तलवार , खंजीर , कट्यार , चाकू , 
काठ्या , बांबू , छोटे दगड , गोफण अगर कोणत्याही प्रकारचे शस्त्र अगर 
ज्या योगे दुखापत करता येईल असे कोणतेही शस्त्र किंवा पदार्थ घेवून 
जावू नये अथवा जवळ बाळगू नये ज्यांचे जवह असे शस्त्र किंवा वस्तू 
सापडतील त्यांचे जवळून ते घेवून पोलीसाच्या ताब्यात देण्यात येतील . 
ते 


मुंबई पोलीस कायदा १ ९ ५१ चे कलम ३३ , व ३७ प्रमाणे मला जे 
अधिकार आहेत त्या नुसार जाहिरनामा काढण्यात येत आहे . परिस्थितीचे 
अवलोकन करुन माझी अशी खात्री आहे की वरील जाहिरनामा प्रसिध्द 
होताच तो ताबोडतोब अंमलात यावा . ज्यांचा या जाहिरनाम्याशी संबंध 
असेल त्यांनी तो पाळला पाहीजे . या जाहिरनाम्यातील कोणत्याही शर्तीच्या 
विरुध्द जो कोणीही गुन्हा करेल तो मुंबई पोलीस कायदा , १ ९ ५१ चे 
कलम १३५ प्रमाणे शिक्षेस पात्र होईल . अशा गुन्हेगारांवर मुंबई पोलीस 
कायदा , १ ९ ५१ चे कलम १५२ नुसार व भारतीय दंड संहिता प्रमाणे 
सुध्दा खटला भरण्यात येईल . 


हा जाहिरनामा दिनांक ३१ ऑगस्ट २०२२ चे सकाळी ६.०० वाजेपासून 
दिनांक ९ सप्टेंबर २०२२ चे रात्री १०.०० वाजेपर्यंत ( दोन्ही दिवस 
धरुन ) अंमलात राहील . 


हा जाहिरनामा आज दिनांक १८ ऑगस्ट २०२२ रोजी माझ्या सही व 
शिक्यानिशी काढण्यात येत आहे . 


बुलडाणा : 

दिनांक १८ ऑगस्ट २०२२ . 


एस . रामामुर्ती , 
जिल्हादंडाधिकारी , 

बुलडाणा . 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक अमरावती विभागीय पुरवणी , सप्टेंबर २२-२८ , २०२२ / भाद्रपद ३१ आश्विन ६ , शके १ ९ ४४ 

भाग १ ( अ . वि . पु . ) म . शा . रा . , अ . क्र . ८ ९ २ . 

२ ) 

विस्फोटकाचे व कच्च्या मालाची वाहतुक करणे . 

३ ) 

दगड , विटा , इ . क्षेपणास्त्राचा वापर करणे ( गोळा करणे ) 

४ ) माणसाच्या / जमावाच्या एकत्रीकरण करण्यास , पुतळयाचे प्रदर्शन 


३० 


संदर्भ : 


अपर जिल्हादंडाधिकारी , यांजकडून 


पोलीस अधीक्षक ( ग्रामीण ) , अमरावती यांचे पत्र 
क्र . जि . वि . शा - २६४७-२०२२ दि . २०-०७-२०२२ 
आदेश 


क्रमांक कलि - एमएजी - २७- कावि - ४१६-२०२२ 

उपरोक्त सदर्भान्वये महाराष्ट्र सरकार स्थापनेवरुन पक्षाअंतर्गत 
अस्थिरता असल्यामुळे काही समाजकंटक क्षुल्लक कारणावरुन वाद 
निर्माण करुन कायदा व सुव्यवस्थेचा प्रश्न निर्माण करुन शकतात . 
तसेच , विविध राजकीय पक्षांचे नेते , पदाधिकारी हे एकमेंकांविरोधात 
बयानबाजी व पोस्टरबाजी करीत असल्यामुळे स्थानिक स्तरावर त्यांचे 
कार्यकर्ते समोरासमोर येऊन वाद निर्माण होण्याची शक्यता नाकारता 
येत नाही . 


तसेच , दि .३१ / ०७ / २०२२ रोजी पासून मुस्लीम बांधवांकडून मोहरम 
सण साजरा करण्यात येणार आहे . तसेच , दिनांक ०२/०८/२०२२ रोजी 
नागपंचमी निमीत्त ठिक ठिकाणी यात्रा व विविध कार्यक्रमांचे आयोजन 
करण्यात येते . 


विविध वस्तूच्या दरवाढीमुळे स्थानिक संघटना , मुस्लीम संघटना , 
हिंदू संघटना , शेतकरी संघटना व इतर संघटना , पक्ष आपल्या मागण्यांकरीता 
अचानक आंदोलने करु शकतात . वाढीव - पेट्राल व डिझेल दरवाढी 
विरोधात राजकिय संघटना मोर्चा , धरणे , रॅली इत्यादी आंदोलने केली 
जात आहेत . त्याच प्रमाणे मराठा / धनगर / ओबीसी समाजातर्फे आरक्षण 
करीता आंदोलन करण्याची शक्यता नाकारता येत नाही . 


सदर काळात काही खोडसाळ समाजकंटकांकडून क्षुल्लक 
कारणावरुन वाद निर्माण करुन तसेच स्थानिक नागरिकांकडून व राजकीय 
पक्ष संघटनांकडून वेळोवेळी किंवा अचानकपणे आपआपल्या मागण्याकरीता 
आंदोलने करण्यात येतात . त्यामुळे कायदा व सुव्यवस्थेचा प्रश्न निर्माण 
होण्याची शक्यता नाकरता येत नाही . 


तरी वरिल बाबी लक्षात घेता जिल्हयात शांतता व सुव्यवस्थेची 
परिस्थिती अबाधीत राहावी याकरीता पोलीस आयुक्तालय परिक्षेत्र वगळून 
अमरावती जिल्हयामध्ये ग्रामीण भागात मुंबई पोलीस कायदा कलम ३७ 
( १ ) ( ३ ) प्रमाणे प्रतिबंधक आदेश दि . २१ जुलै २०२२ चे ००.०१ वा . 
पासुन ते दि . ०४ ऑगस्ट २०२२ चे २४.०० वा . पर्यंत लागू करण्यात 
येत आहे . 


१ ) 


उपरोक्त बाबी लक्षात घेता जिल्हयात शांतता व सुव्यवस्थेची 
परिस्थिती अबाधीत रहावी या दृष्टीने सुरक्षिततेसाठी उपाय योजना 
करण्याचे दृष्टीने मी , आशिष बिजवल , अपर जिल्हादंडाधिकारी , अमरावती 
मला प्रदान असलेल्या अधिकारानुसार मुंबई पोलीस अधिसुचना व आदेशान्वये 
खालील प्रकारास बंदी घालीत आहे . 


अधिसुचना मुं . पो . कायदा , १ ९ ५१ चे कलम ३७ ( १ ) 

शस्त्र तसेच तलवार , भाला , चाकू , लाठी व इतर वस्तुमुळे 
जीवीत हानी होवू शकते असे शस्त्र . 


करण्यास . 

५ ) 

जाहीररित्या ओरडणे , गाणे संगीत वाजविणे , बिभीस्त चाळे 
करणे , अंगविक्षेप करणे . चित्र विचीत्र कृती करणे छायाचित्राचे 
प्रदर्शन करणे 


अधिसुचना मुं . पो.का. , १ ९ ५१ कलम ३७ ( ३ ) 

कोणत्याही मानवी मेळाव्यास , मिरवणुकीस कोणत्याही ठिकाणी 
आयोजीत करण्यास सार्वजनिक सुरक्षिततेसाठी , धोका होण्याची शक्यता 
लक्षात घेऊन बंदी घालीत आहे . 


मुंबई पोलीस कायदा १ ९ ५१ चे कलम ( १ ) अन्वये जारी केलेल्या 
मुं . पो . का . च्या कलम ३७ ( २ ) अन्वये जारी केलेल्या आदेश दि . २१ जुलै 
२०२२ चे ००.०१ वा . पासुन ते दि . ०४ ऑगस्ट २०२२ चे २४.०० वा . 
पर्यंत अमरावती जिल्ह्यात पोलीस आयुक्तालय परिक्षेत्र वगळून ग्रामीण 
भागात लागु राहील . 


उपरोक्त कलम ३७ ( १ ) अन्वये जारी केलेल्या अधिसुचनाचे 
उल्लघंनाबाबत मुंबई पोलीस कायदा कलम ३७ ( १ ) अन्वये कारवाई 
करण्यात येईल . तसेच कलम ३७ ( १ ) अन्वये जारी केलेल्या आदेशाचे 
उल्लघंनाबाबत संबंधीतांवर उचित कायदेशिर कारवाई करीता मुंबई 
पोलीस कायदा १ ९ ५१ च्या कलम ( ३ ) अन्वये करण्यात येईल . उपरोक्त 
आदेश कामावरील शासकीय , निमशासकीय कर्मचारी , लग्न , नाटक , 
तमाशे , धार्मिक शासकीय कार्यक्रम , आठवडी बाजार यांना लागू होणार 
नाही . अंत्ययात्रेच्या व्यतिरीक्त कोणत्याही मिरवणुका / कोणत्याही रस्ता / 
ओळी मधून कोणत्याही पोलीस स्टेशन अधिका - यांची लेखी परवानगी 
घेणे आवश्यक आहे . 


माझ्या सही व शिक्यानिशी आज दिनांक २१ जुलै २०२२ रोजी 
जारी केले . 
दिनांक २१ जुलै २०२२ . 


भाग १ ( अ . वि . पु . ) म . शा . रा . , अ . क्र . ८ ९ ३ . 

संदर्भ : - पोलीस अधीक्षक ( ग्रामीण ) , अमरावती यांचे पत्र 
क्र . जि.वि.शा / २७८० / २०२२ , दि . ०२ ऑगस्ट २०२२ 
आदेश 


क्र : - कलि / एमएजी / डे -२७ कावि- ५१३ / २०२२ 

उपरोक्त संदर्भान्वये सध्याच्या राजकीय घडामोडीच्या पार्श्वभूमीवर 
काही समाजकंटक क्षुल्लक कारणावरुन वाद निर्माण करुन कायदा व 
सुव्यवस्थेचा प्रश्न निर्माण करून शकतात . तसेच विविध राजकीय पक्षांचे 
नेते , पदाधिकारी हे एकमेंकांविरोधात बयानबाजी व पोस्टरबाजी करीत 
असल्यामुळे स्थानिक स्तरावर त्यांचे कार्यकर्ते समोरासमोर येऊन वाद 
निर्माण होण्याची शक्यता नाकारता येत नाही . 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक अमरावती विभागीय पुरवणी , सप्टेंबर २२-२८ , २०२२ / भाद्रपद ३१ आश्विन ६ , शके १ ९ ४४ 

माणसाच्या / जमावाच्या एकत्रीकरण करण्यास , पुतळयाचे प्रदर्शन 

तसेच दि . ३१ ऑगस्ट २०२२ रोजी पासून मुस्लीम बांधवांकडून 
मोहरम सण साजरा करण्यात येत आहे . तसेच दिनांक ० ९ ऑगस्ट 
२०२२ रोजी मोहरम सणानिमीत्त ठिक ठिकाणी मिरवणुका व विविध 
कार्यक्रमांचे आयोजन करण्यात येते . तसेच १५ ऑगस्ट रोजी स्वातंत्र्य 
दिनाचे औचित्य साधून आत्मदहन , उपोषण , धरणे ईत्यादी करण्याची 
शक्यता नाकारता येत नाही . दिनांक १८ ऑगस्ट २०२२ रोजी श्रीकृष्ण 
जन्मोत्सवा निमीत्त विविध कार्यक्रमांचे आयोजन केले जाते तसेच दिनांक 
१ ९ ऑगस्ट २०२२ रोजी पासून दहिहंडी कार्यक्रमाचे आयोजन केले 
जाते . 


विविध वस्तूच्या दरवाढीमुळे स्थानिक संघटना , मुस्लीम संघटना , 
हिंदू संघटना , शेतकरी संघटना व इतर संघटना , पक्ष आपल्या मागण्यांकरीता 
अचानक आंदोलने करु शकतात . त्याच प्रमाणे मराठा / धनगर / ओबीसी 
समाजातर्फे आरक्षण करीता आंदोलन करण्याची शक्यता नाकारता येत 
नाही . 


सदर काळात काही खोडसाळ समाजकंटकांकडून क्षुल्लक 
कारणावरुन वाद निर्माण करून तसेच स्थानिक नागरिकांकडून वं राजकीय 
पक्ष संघटनांकडून वेळोवेळी किंवा अचानकपणे आपआपल्या मागण्याकरीता 
आंदोलने करण्यात येतात . त्यामुळे कायदा व सुव्यवस्थेचा प्रश्न निर्माण 
होण्याची शक्यता नाकरता येत नाही . 


तरी वरिल बाबी लक्षात घेता जिल्हयात शांतता व सुव्यवस्थेची 
परिस्थिती अबाधीत राहावी याकरीता पोलीस आयुक्तालय परिक्षेत्र वगळून . 
अमरावती जिल्हयामध्ये ग्रामीण भागात महाराष्ट्र पोलीस कायदा कलम 
३७ ( १ ) ( ३ ) प्रमाणे प्रतिबंधक आदेशः दि .०५ ऑगस्ट २०२२ चे ००.०१ 
वा . पासुन ते दि . १ ९ ऑगस्ट २०२२ चे २४.०० वा , पर्यंत लागू 
करण्यात येत आहे . 


उपरोक्त बाबी लक्षात घेता जिल्ह्यात शांतता व सुव्यवस्थेची परिस्थिती 
अबाधीत रहावी या दृष्टीने सुरक्षिततेसाठी उपाय योजना करण्याचे दृष्टीने 
मी , आशिष बिजवल , अपर जिल्हादंडाधिकारी मला प्रदान असलेल्या 
अधिकारानुसार महाराष्ट्र पोलीस अधिसुचना व आदेशान्वये खालील 
प्रकारास बंदी घालीत आहे . 


१ ) 


२ ) 

३ ) 


अधिसुचना मुं . पो . कायदा , १ ९ ५१ चे कलम ३७ ( १ ) 

शस्त्र तसेच तलवार , भाला , चाकू , लाठी व इतर वस्तुमुळे 
जीवीत हानी होवू शकते असे शस्त्र . 


विस्फोटकाचे व कच्च्या मालाची वाहतुक करणे . 
व 

दगड , विटा , इ . क्षेपणास्त्राचा वापर करणे ( गोळा करणे ) . 


४ ) 


करण्यास . 


३१ 


५ ) जाहीररित्या ओरडणे , गाणे संगीत वाजविणे , बिभीस्त चाळे 
करणे , अंगविक्षेप करणे . चित्र विचीत्र कृती करणे छायाचित्राचे 
प्रदर्शन करणे . 


अधिसुचना मुं.पो.का. , १ ९ ५१ कलम ३७ ( ३ ) 

कोणत्याही मानवी मेळाव्यास , मिरवणुकीस कोणत्याही ठिकाणी 
आयोजीत करण्यास सार्वजनिक सुरक्षिततेसाठी , धोका होण्याची शक्यता 
लक्षात घेऊन बंदी घालीत आहे . 


महाराष्ट्र पोलीस कायदा १ ९ ५१ चे कलम ( १ ) अन्वये जारी 
केलेल्या मुं.पो.का.च्या कलम ३७ ( २ ) अन्वये जारी केलेल्या आदेश दि . 
०५ ऑगस्ट २०२२ चे ००.०१ वा . पासुन ते दि . १ ९ ऑगस्ट २०२२ चे 
२४.०० वा . पर्यंत अमरावती जिल्ह्यात पोलीस आयुक्तालय परिक्षेत्र 
वगळून ग्रामीण भागात लागु राहील . 


उपरोक्त कलम ३७ ( १ ) अन्वये जारी केलेल्या अधिसुचनाचे 
उल्लघंनाबाबत महाराष्ट्र पोलीस कायदा कलम ३७ ( १ ) अन्वये कारवाई 
करण्यात येईल . तसेच , कलम ३७ ( १ ) अन्वये जारी केलेल्या आदेशाचे 
उल्लघंनाबाबत संबंधीतांवर उचित कायदेशिर कारवाई करीता महाराष्ट्र 
पोलीस कायदा १ ९ ५१ च्या कलम ( ३ ) अन्वये करण्यात येईल . उपरोक्त 
आदेशं कामावरील शासकीय , निमशासकीय कर्मचारी , लग्न , नाटक , 
तमाशे , धार्मिक शासकीय कार्यक्रम , आठवडी बाजार यांना लागू होणार 
नाही . अंत्ययात्रेच्या व्यतिरीक्त कोणत्याही मिरवणुका / कोणत्याही रस्ता / 
ओळी मधून कोणत्याही पोलीस स्टेशन अधिका - यांची लेखी परवानगी 
घेणे आवश्यक आहे . 


माझे सही व शिक्क्यानिशी आज दि . ०३ ऑगस्ट २०२२ रोजी 
जारी केले . 

दिनांक ३ ऑगस्ट , २०२२ . 


भाग १ ( अ . वि . पु . ) म . शा . रा . , अ . क्र . ८ ९ ४ . 


संदर्भ : - पोलीस अधीक्षक ( ग्रामीण ) , अमरावती यांचे पत्र 
क्र.जि.वि.शा / २ ९ ८० / २०२२ , दि . १७ ऑगस्ट , २०२२ . 

आदेश 


क्रः- कलि / एमएजी / डे -२७ / कावि- ५४०-२०२२ 

उपरोक्त संदर्भान्वये सध्याच्या राजकीय घडामोडीच्या पार्श्वभूमीवर 
काही समाजकंटक क्षुल्लक कारणावरुन वाद निर्माण करुन कायदा व 
सुव्यवस्थेचा प्रश्न निर्माण करुन शकतात . तसेच , विविध राजकीय पक्षांचे 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक अमरावती विभागीय पुरवणी , सप्टेंबर २२-२८ , २०२२ / भाद्रपद ३१ आश्विन ६ , शके १ ९ ४४ 

नेते , पदाधिकारी हे एकमेंकांविरोधात बयानबाजी व पोस्टरबाजी करीत 
असल्यामुळे स्थानिक स्तरावर त्यांचे कार्यकर्ते समोरासमोर येऊन वाद 
निर्माण होण्याची शक्यता नाकारता येत नाही . 

१ ) 

अधिसूचना मुं . पो . कायदा , १ ९ ५१ चे कलम ३७ ( १ ) 
शस्त्र तसेच तलवार , भाला , चाकू , लाठी व इतर वस्तुमुळे 
जीवीत हानी होवू शकते असे शस्त्र . 

२ ) 

विस्फोटकाचे व कच्च्या मालाची वाहतुक करणे . 

३ ) 

दगड , विटा , इ . क्षेपणास्त्राचा वापर करणे ( गोळा करणे ) 

४ ) माणसाच्या / जमावाच्या एकत्रीकरण करण्यास , पुतळयाचे प्रदर्शन 


३२ 


दिनांक १८ ऑगस्ट २०२२ रोजी गोकुळ अष्टमी असल्याने 
दि . १ ९ ऑगस्ट २०२२ पासून अमरावती जिल्हयाअंतर्गत ठिकठिकाणी 
दहिहंडी कार्यक्रमाचे आयोजन केले जाणार आहे . तसेच , दि . २६ ऑगस्ट 
२०२२ रोजी पोळा सन साजरा करुन सार्वजिक बैलांचा पोळा भरविल्या 
जातो . दि . २७ ऑगस्ट २०२२ रोजी तान्हा पोळा साजरा केल्या जातो . 
त्या निमित्ताने ठिकठिकाणी यात्रा भरविण्यात येते . तसेच दि . ३१ ऑगस्ट 
२०२२ रोजी गणेश चतुर्थी निमित्त गणपती स्थापना करुन गणेशोत्सव 
सुरु होणार असून त्यानिमीत्त स्थापणा मिरवणुक काढल्या जाणार आहेत . 


विविध वस्तूच्या दरवाढीमुळे स्थानिक संघटना तसेच विविध मागण्या 
व प्रश्नांवर मुस्लीम संघटना , हिंदू संघटना , शेतकरी संघटना व इतर 
संघटना , पक्ष अचानक आंदोलने करु शकतात . त्याच प्रमाणे मराठा / 
धनगर / / ओबीसी समाजातर्फे आरक्षण करीता आंदोलन करण्याची शक्यता 
नाकारता येत नाही . 


सदर काळात काही खोडसाळ समाजकंटकांकडून क्षुल्लक 
कारणावरुन वाद निर्माण करुन तसेच स्थानिक नागरिकांकडून व राजकीय 
पक्ष संघटनांकडून वेळोवेळी किंवा अचानकपणे आपआपल्या मागण्याकरीता 
आंदोलने करण्यात येतात . त्यामुळे कायदा व सुव्यवस्थेचा प्रश्न निर्माण 
होण्याची शक्यता नाकरता येत नाही . 


तरी वरिल बाबी लक्षात घेता जिल्हयात शांतता व सुव्यवस्थेची 
परिस्थिती अबाधीत राहावी याकरीता पोलीस आयुक्तालय परिक्षेत्र वगळून 
अमरावती जिल्हयामध्ये ग्रामीण भागात महाराष्ट्र पोलीस कायदा कलम 
३७ ( १ ) ( ३ ) प्रमाणे प्रतिबंधक आदेश दि . २० ऑगस्ट २०२२ चे ००.०१ 
वा . पासुन ते दि . ०३ सप्टेंबर २०२२ चे २४.०० वा . पर्यंत लागू 
करण्यात येत आहे . 


उपरोक्त बाबी लक्षात घेता जिल्हयात शांतता व सुव्यवस्थेची 
परिस्थिती अबाधीत रहावी या दृष्टीने सुरक्षिततेसाठी उपाय योजना 
करण्याचे दृष्टीने मी , आशिष बिजवल , अपर जिल्हादंडाधिकारी , अमरावती 
मला प्रदान असलेल्या अधिकारानुसार महाराष्ट्र पोलीस अधिसुचना व 
आदेशान्वये खालील प्रकारास बंदी घालीत आहे 


करण्यास . 


५ ) जाहीररित्या ओरडणे , गाणे संगीत वाजविणे , बिभीस्त चाळे 
करणे , अंगविक्षेप करणे . चित्र विचीत्र कृती करणे , छायाचित्राचे 
प्रदर्शन करणे . 


अधिसूचना मुं . पो . का . १ ९ ५१ कलम ३७ ( ३ ) 

कोणत्याही मानवी मेळाव्यास , मिरवणुकीस कोणत्याही ठिकाणी 
आयोजीत करण्यास सार्वजनिक सुरक्षिततेसाठी , धोका होण्याची शक्यता 
लक्षात घेऊन बंदी घालीत आहे . 


महाराष्ट्र पोलीस कायदा , १ ९ ५१ चे कलम ( १ ) अन्वये जारी 
केलेल्या म.पो.का.च्या कलम ३७ ( २ ) अन्वये जारी केलेल्या आदेश दि . 
२० ऑगस्ट २०२२ चे ००.०१ वा . पासुन ते दि . ०३ सप्टेंबर २०२२ चे 
२४.०० वा . पर्यंत अमरावती जिल्हयात पोलीस आयुक्तालय परिक्षेत्र 
वगळून ग्रामीण भागात लागु राहील . 


उपरोक्त कलम ३७ ( १ ) अन्वये जारी केलेल्या अधिसुचनाचे 
उल्लघंनाबाबत महाराष्ट्र पोलीस कायदा कलम ३७ ( १ ) अन्वये कारवाई 
करण्यात येईल . तसेच , कलम ३७ ( १ ) अन्वये जारी केलेल्या आदेशाचे 
उल्लघंनाबाबत संबंधीतांवर उचित कायदेशिर कारवाई करीता महाराष्ट्र 
पोलीस कायदा १ ९ ५१ च्या कलम ( ३ ) अन्वये करण्यात येईल . उपरोक्त 
आदेश कामावरील शासकीय , निमशासकीय कर्मचारी , लग्न , नाटक , 
तमाशे , धार्मिक शासकीय कार्यक्रम , आठवडी बाजार यांना लागू होणार 
नाही . अंत्ययात्रेच्या व्यतिरीक्त कोणत्याही मिरवणुका / कोणत्याही रस्ता / 
ओळी मधून कोणत्याही पोलीस स्टेशन अधिका - यांची लेखी परवानगी 
घेणे आवश्यक आहे . 


माझे सही व शिक्क्यानिशी आज दि . १७ ऑगस्ट २०२२ रोजी 
जारी केले . 


अमरावती : 

दिनांक १७ ऑगस्ट २०२२ . 


आशिष बिजवल , 
अपर जिल्हा दंडाधिकारी , 
अमरावती . 


ON BEHALF OF GOVERNMENT PRINTING , STATIONERY AND PUBLICATION , PRINTED AND PUBLISHED BY DIRECTOR RUPENDRA DINESH MORE , 
PRINTED AT GOVERNMENT PRESS , CIVIL LINES , NAGPUR 440001 AND PUBLISHED AT DIRECTORATE OF GOVERNMENT PRINTING , 
STATIONERY AND PUBLICATION , 21 - A , NETAJI SUBHASH ROAD , CHARNI ROAD , MUMBAI - 400 004 EDITOR : DIRECTOR RUPENDRA DINESH MORE . 


